१९४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


कोण करी । सगळें बह्म अह्मांडोदरीं । माईल केसें ॥ १७ ॥ अम्रतीमध्ये 
आकाठा । सगळें सांठवतां प्रयास । म्हणोन तयाचा अंश । बोलिजेतो 
॥ १८॥ ब्रह्म तैसें कालवले । परी ते नाहीं हालवलें । सर्वांमध्ये परी संचलें । 
संचलेपणें ॥ १९ ॥ पंचभूतीं असे मिश्रित । परंतु तें पंचभूतातीत । 
पंकीं आकादा अलिप्त । असोनि जैसें ॥ २० ॥ ब्रह्मास दृष्टांत न घडे । 
बुझावया देणें घडे । परी दृष्टांती साहित्य पडे । विचारितां आकार ॥ २१॥ 
' खंनद्म ' ऐसी श्रुती। ' गगनसटरां ' हे स्मृती । म्हणोने नरद्मास दृष्टांती । 
आकाश घडे ॥ २२ ॥ काळिमा नसतां पितळ । मग तें सोनेंचि केवळ । 
शुन्यत्व नस्तां निवळ । आकारा ज्म ॥ २२॥ म्हणोनि बह्म जेसें गगन । आणि 
माया जैसा पवन । आडळे परी दर्दन । नव्हे त्याचें ॥ २४ ॥ शब्दसृष्टीची 
रचना । होत जाते क्षणक्षणा । परंतु ते स्थिरावेना । वायुऐसी ॥ २५ ॥ 
असो ऐसी माया माईक । शाशत तें ज्म येक । पाहों जातां अनेक । 
व्यापून आहे ॥ २६ ॥ पृथ्वीसी भेदून आहे । परी तें जह्म कठीण नव्हे । 
दुजी उपमा न साहे । तया स्रदत्वासी ॥ २७ ॥ पृथ्वीहूनि स्रृद जळ । 
जळाहूनि तो अनळ । अनळाहून कोमळ । वायो जाणावा ॥ २८ ॥ वायोहून 
तें गगन । अत्यंतचि म्ृद जाण । गगनाहून स्रृद पूर्ण । जरह्म जाणावें ॥ २९ ॥ 
वज्नास असे भेदिलें । परी मढत्व नाहीं गेलें । उपमेरहित संचळें । कठिण 
ना सरृद ॥ ३० ॥ पृथ्वीमध्ये व्यापून असे । प्रथ्वी नासे ते न नासे । जळ 
शोषे तं न शोषे । जळीं असोनी ॥ ३१ ॥ तेजीं असे परी जळेना । पवनी 
असे परी चळेना । गगनीं असे परी कळेना । परत्रह्म ते ॥ ३२ ॥ ठारीर 
अवघें व्यापले । परी ते नाहीं आडळलें । जवळिच दुरावले । नवल कैसें 


सगळें आकाश मावत नाहीं, त्याप्रमाणे ब्रह्मांडापेक्षां बह्म मोठें असून त्यांत सगळें अह्य सांठवणें अशक्य आहे. म्हणून 
५ अंशमार्त्र ' हे पद घातले आहे; वस्तुतः ब्रह्म हालत नाहो, जातयेत नाहीं, तेथे अंशांशीभाव नाहीं. चिखलळांत 
आकाश असून अलिप्त आहे, तसें ब्रह्म पंचभूतांत असून पंचभूतातीत आहे. ब्रह्मासारखे दु सर कांहीं नसल्यामुळें त्याला 
कोणाचाच दृष्टांत देतां येत नाहीं, आकाशाचा मात्र बराच साजतो. ' खं अह्म ' म्ह. आकाश हें अह्म आहे असे श्रुति म्हणते, 
ब “ गरनसदृश * अले स्मतीनेही म्हटलें आहे, म्हणून ब्रह्माला आकाशाचा दृष्टांत देतां येतो. पितळेळा काळिमा 'चढत 
नसता तर पितळच सोनें म्हटळें असते, तसें आकारा द्युन्य नसतें तर आकाशालाच ब्रह्म म्हटछे असते, आकाश अह्ाजवळ 
आहे म्हणून आकाज्ञाचा दृष्टांत अह्माला देतां येतो. आकाशासारखें ब्रह्म आढळतें पण इश्य नव्हे. आकाशापासून वायु तशी 
ब्रह्मी माया. आकाशीं वायु तशी निःरब्दाविषयीं शब्दरचना होत जाते. अलो. माया मिथ्या, शाश्वत व व्यापक ( १५-२६ ). 
बह्म एथ्वीस भेदून आहे पण एथ्वोसारखें कठीण नाहीं. एथ्वीपेक्षां जळ, जळापेक्षां तेज, तेजापक्षां वायु, वायूपेक्षां आकाश 
व आकाशापेक्षां ब्रह्म उत्तरोत्तर अधिक खदु आहे. ब्रह्म वज्रालही भेदर्ते पण त्याचें सदुत्व कमी होत नाही, त॑ सदु ना कठीण 
असे अनुपम आहे. पंचभूतांचा त्यावर कोणता'य परिणाम होत नाहीं. शरीर त्यानें न्यापर्ळे असून ते आढळत नाहीं हें नवळ 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध १९५ 


३३ ॥ सन्मुखचि चहूंकडे । तयामध्ये पाहाणें घडे । बाह्याभ्यंतरीं रोकडें । 
सिद्धचि आहे ॥ ३४९ ॥ तयामध्येंचि आपण । आपणा सबाह्य ते जाण । 
टश्यावेगळी खूण । गगनासारिखी ॥ ३५ ॥ कांहीं नाहींसें वाटलें । तेथेंचि 
तें कोंदाटलें । जैसें न दिसे आपलें । आपणासि धन ॥ ३९॥ जो जो पदार्थ 
ष्टी पडे । ते त्या पदार्था ऐलीकडे । अनुभवे हें कुवाडें । उकलावें ॥ २७ ॥ 
मागें पुढें आकाठा । पदार्थेविण जो पेस । सृष्टीविण भकास । येकरूप ॥ ३८॥ 
जे जे रूप आणी नाम । तो तो नाधिलाच भ्रम । नामरूपातीत वर्म । अनुभवी 
जाणे ॥ ३९ ॥ नभी धूम्नाचे डोंगर । उचलती थोर थोर । तेसें दावी 
वोडंबर । माया देवी ॥ ४० ॥ ऐसी माया अशाश्वत । ज्य जाणावे 
शाश्वत । सर्वा ठाई सदोदित । भरलें असे ॥ ४१ ॥ पोथी वाचं जातां 
पाहे । मातृकांमध्यें आहे । नेत्री निघोनि राहे । म्रृदपणें ॥ ४२ ॥ श्रवणें 
शब्द ऐकतां । मने विचार पाहातां । मना सबाह्य तत्वता । परजक्म तें ॥ ४३ ॥ 
चरणें चालतां मार्गी । जें आडळे सर्वांगी । करें घेतां वस्तुलागी । आडवें 
ब्रह्म ॥ ४४ ॥ असो इंद्रियसमुदाव । तयामध्ये वर्ते सवे । जाणों जातां मोडे 
हांव । इंद्रियांची ॥ ४५ ॥ ते जवळिच असे । पाहो जातां न दिसे । न दिसोन 
वसे। कांहीं येक ॥ ४६॥ जें अनुभवेंचि जाणावें । सृष्टीचेनिं अभावें । आपुलेन 
स्वानुभवें । पाविजे बह्म ॥ ४७॥ क्ानदृष्टीचें देखणें । चर्मदृष्टी पाहों नेणे । 
अंतरवृत्तीचिये खुणे । अंतरवृत्ती साक्ष ॥ ४८॥ जाणे जह्म जाणे माया । जाणे 
अनुभवाच्या ठाया । ते येक जाणावी तुर्या । सर्वसाक्षिणी ॥ ४९॥ साक्षत्व 
वृत्तीचे कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण । जेथें विरे जाणपण । विज्ञान तें 
॥ ५०॥ जेथें अक्ञान सरे । क्ञान तेंहि नुरे । विज्ञानवृत्ति मुरे । परजक्लीं 


आहे. ते सवंत्र सन्मुख सबाह्य आहे. त्यांतच आपण आहोंत. इड्यावेगळी ( अहइय ) खूण ( दृष्टांत ) फक्त आकाशाची 
आहे म्ह. आकाश्य अइइय तसें त॑ आहे. गुपत घनासारखे आपळे असून आपणांस दिसत नाहीं. जो जो पदार्थ पहाळ त्याच्या 
ते अलीकडे आहे. मागे पुढें आकाश आहे, मर्ध्ये कांहीं एक पदार्थ नसून त्याचाच विस्तार आहे, त्स परथिन्यादि कांही 
नसून त्याचा एकाचाच सारा विस्तार आहे. नामरूपात्मक सृष्टि अरमरूप असून नामखूपातीत ग्रह अनुभवीच जाणतात, 
ते सदोदित सर्वत्र संचळें आहे. पेथी वाचतांना ते पाहाते, अक्षरांत तेच आहे, नेत्रांत सदुपणानं तेच आहे. कानाने 
शब्द ऐकतां, मनाने विचार पाहतां, मनाच्या आंतबाहेर तेंच आहे. पायाने चाळतां, हाताने वस्तु घेतां, किंबहुना 
सवे इृंद्रियांत तेंच भरळें असून त्याला जाणायळा जावें तों इंदियांची विषयाकडची हांव खुंटून जाते. ते जवळ असून 
दिसत नाहीं, न दिसून एकर्छे एक आहे. इश्याचा विस पडून ते स्वानुभवानेंच पावायचें आहे. ते चर्मचक्षुनें पाहतां येत 
नाहीं, त ज्ञानदृष्टीर्चे पाहणे आहे. संतांच्या या अंतबृत्तीच्या खुणा अंतसुंब्न संतच ओळखतात. बह्म व माया दोन्होंकडे 
पाहणारो सवंलाक्षिणी अवस्था तिळा तुर्या म्हणतात, तुया साक्षित्वाने पाहते. सुखाच्या अनुभवाची स्थिति ती उन्नति कीं 


१९६ सार्थ श्रीदासबोध | दशक ७ 


॥ ५१॥ ऐसें जह्म शाश्वत । जेथे कल्पनेसी अंत । योगीजना येकांत । अनुभवे 
जाणावा ॥ ५२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळबह्मनिरूपणनाम 
समास चतुर्थ ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ केवळ जह्म जें बोठिले । तें अनुभवास आले । आणि 
मा्येचेंहि लागलें । अनुसंधान ॥। १॥ ब्रह्म अंतरी प्रकादो । आणी मायाहि प्रत्यक्ष 
दिसे । आतां टें द्रेत निरसे । कवणेपरी हो ॥२॥ तरी आतां सावधान । 
येकाग्र करावे मन । माया जह्म हें कवण । जाणताहे ॥ ३ ॥ सत्य जह्माचा 
संकल्प । मिथ्या मायेचा विकल्प । ऐसिया दवेताचा जल्प । मनचि करी ॥ ४॥ 
जाणे जह्म जाणे माया । ते येक जाणावी तुर्या । सर्व जाणे म्हणोनिया । सर्व 
साक्षिणी ॥ ५॥ ऐक तुर्येचें लक्षण । जेथें सर्व जाणपण। सर्वचि नाहीं तें 
कवण । जाणेल गा ॥ ६॥ संकल्पविकल्पाची सृष्टी । जाली मनाचिये पोटीं । 
तें मनचि मिश्या सेवटीं । साक्षी कवणु ॥ ७॥ साक्षत्व चेतन्यत्व सत्ता । हे 
गुण ब्रह्माचिया माथां ! आरोपले जाण वृथा । मायागुणें ॥ ८ ॥ घटमठाचेनि 
गुणें । त्रिविधा आकारा बोलणें । मायेचेनि खरेपणें । गुण जक्ली' ॥ ९ ॥ 
जंव खरेंपण मायेसी । तंवचि साक्षत्व बह्मासी । मायेअविद्येच निरासीं । हवेत 
केचे ॥ १० ॥ म्हणोन सर्वसाक्षी मन । तेंचि जालिया उन्मन । 
मग तुयांरूप ज्ञान । तें मावळोन गेलें ॥ ११ ॥ जयास द्वैत भासले । 


जेथें मन मनपणानें सुरतें ब जेथें जाणपण विरून जाते त॑ विज्ञान. जेथें अज्ञान सरते, ज्ञान उरत नाहीं व विज्ञानही मुरत 
ते परय्रह्म, त॑ शाश्वत, निर्विकरप आहे. योगीजनांचा तो एकांत होय ( २७-५२ ). [द० ५७, स ४] 


प्रशक्न--ब्रह्माचा अनुभव आला आणि मायेचेही रूप कळले, चित्तांत ब्रह्ममरकाश झाला आणि बाहेर माया प्रत्यक्ष 
दिसळी, याप्रमाणे ब्रह्म व माया हे देत उभं राहिळें, याचे निरसन कसं होईल ? ( १-२ ). 


उत्तर--माया व अह्म हीं दोन्ही कोण जाणते यांचा विचार कर. मनच दोन्ही कल्पना करिते. अह्माची 
कल्पना ती झुद्ध कल्पना, व मायेची कल्पना ती शबळ किंवा अछ्ुद्ध कल्पना; एक संकल्प व एक विकल्प, 
मनाची दोन्ही कल्पना करणारी जी अवस्था तिला तुर्या ( चोथी ; जागृती, स्वझ व सुषुती याहून वेगळी म्हणून चोथो । 
किंवा सर्वेसाफ्षिणी ( वह्म व माया दोहींची साक्षी म्हणून ) म्हणतात. तुययोवस्था म्ह? सवे जाणणारी, पण 
सवे 'च नाहीं ( एक ब्रह्मच आहे त्याबेगळे कांहीं नाहीं ) तेथें जाणपण कोणाचे ? संकल्प व विकल्प दोन्हो मन 
करिते म्हणून म्हणतात, पण जेथे मनच मिथ्या तेथे त्या मनाच्या साक्षिणी अवस्थेचा पत्ता कोठ ळछागावा ? 
साक्षित्व, चेतन्यत्व, सत्ता हे गुण श्रह्मावर मायेनें छादळे आहेत, हे खरे नव्हत, कां कीं बह्म मुळींच निर्गुण आहे. घट व मठ 
या उपाधींच्या योगे घटाकाश घ मठाकाश हे शब्द निघाले, वस्तुतः आकाशाच्या ठिकाणीं दोन्ही कल्पना मिथ्यारोप आहेत, तसे 
मह्याच्या ठिकाणीं गुणाचा वूथा आरोप माया करिते, अह्म निरुण निधमे आहे. माया खरी मानतात तोंवर ब्रह्म साक्षी 
आहे अर्से म्हणतात, पण माया ( आदिकल्पना ; ब्रह्मांड व त्याचा स्वामी शिव यांची कल्पना ) व अविद्या ( पिंड व पिंढाचा 
वाळक जीव याची कल्पना ) या दोन्ही कल्पनांचा निरास झाल्यावर एक ब्रह्मच उरते, ्वैताला जागाच कोटे आहे ? म्हणून 
सर्वसाक्षी मन म्ह० तुर्‍यी पुढील उन्मनीच्या सुखांत ळीन झाळें म्हणजे तुर्येचे ज्ञान ( ब्रह्म व माया या दोषहींचें जाणपण) 


समास ५ ] सार्थ श्रीदासबोध १९७ 


तें मन उन्मन जालें । देतादवेताचें तुटलें । अनुसंघान ॥ १२॥ येव 
द्रेत आणी अद्वेत । होय वृत्तीचा संकेत । वृत्ति जालिया निवृत्त । देत 
केंचें ॥ १३ ॥ वृत्तिरहित जें ज्ञान । तेंचि पूर्ण समाधान । जेथें तुटे अनुसंघान । 
मायाबद्मींचें ॥ १४॥ मायानह्म ऐसा हेत । मर्ने कटिला संकेत । नह्य 
कत्पनेरहित । जाणती क्ञानी ॥ १५॥ जें मनबुद्धि अगोचर । जें कल्पनेहून 
पर । तें अनुभवितां साचार । द्वेत केंचें ॥ १६ ॥ द्वेत पाहातां जह्म नसे । 
ब्रह्म पाहातां द्वेत नसे । देताद्वेत भासे । कल्पनेसी ॥ १७ ॥ कल्पना माया 
निवारी । कल्पना जक्य थावरी । संदाय धरी आणी वारी । तेहि कल्पना ॥ १८॥ 
कल्पना करी बंधन । कल्पना दे समाधान । नक्षी लावी अनुसंधान । तेहि 
कत्पना ॥ १९ ॥ कल्पना देताची माता । कल्पना ज्ञप्ती तत्वता । बद्धता 
आणी मुक्तता । कल्पनागुणें ॥ २० ॥ कल्पना अंतरीं सबळ । नसते दावी 
ब्रह्मगोळ । क्षणा येकातें निर्मळ । स्वरूप कल्पी ॥२१॥ क्षणा येका धोका वाहे । 
क्षणा येका स्थिर राहे । क्षणा येका पाहे । विस्मित होउनी ॥ २२॥ क्षणा 
येकातें उमजे । क्षणा येकातें निर्बुजे । नाना विकार करिजे । ते कल्पना 
जाणावी ॥ २२॥ कल्पना जन्मार्चे मूळ । कल्पना भक्तीचे फळ । कल्पना 
तेचि केवळ । मोक्षदाती ॥ २४ ॥ असो ऐसी हे कल्पना । साधनें दे समाधाना । 
येरवीं हे पतना । मूळच कीं ॥ २५॥ म्हणोन सर्वाचे मूळ । ते हे कल्पनाच 
केवळ । इचें केलिया निमूळ । जह्मप्राप्ती ॥ २६॥ श्रवण आणी मनन । 
निजध्यासें समाधान । मिथ्या कल्पनेचे भान । उडोन जाये ॥ २७॥ शुद्ध 
बह्माचा निश्चयो । करी कल्पनेचा जयो । निश्चितार्थे संगायो । तुटोन जाय 
॥ २८॥ मिथ्या कल्पनेचें कोडें । केसें राहे साचापुढें । जेसें सूयचिने उजेडें । 


सहजच मावळून जातें. या हृंताची कल्पना करणारें मनच उन्मन झाळें म्ह० देत संपळें ब त्याच्या सापेक्षतेने भासणारे 
अंद्वेतही उरलें नाहीं. दतादह्वैत कल्पना निमाल्या, त्या बृत्तीच्या शाखा आहेत. वृत्तिरहित ज्ञान तेंच समाधान, तेथें मायाब्रह्म 
या द्वेताचे असुसंघान तुटत, अह्य कल्पनातीत, निर्विकल्प आहे, अह्य मनबुद्धीपलोकडे आहे, तेथें द्वैत कोठचे ? द्वैत पाहत! 
ग्रह्म नाहीं व ग्रह्म पाहतां द्वत नाहीं ( ३-१७ ). सारा खेळ कल्पनेचा आहे. कल्पनाच माया दूर करून त्रह्म सिद्ध करिते, 
संदेह उभारते व निवारते. बंध व मोक्ष या दोन्ही कल्पनाच, अह्याचें अनुसंधान किंवा चिंतन होही कल्पनाच. कल्पना 
दवेताची जननी आहे. ज्ञान ही कल्पनाच आहे. ( ज्ञान अज्ञान सापेक्ष आहे, ) शबल कल्पना मिथ्या त्रह्मयोळ दाखविते व 
गुद्ध कल्पना स्वरूप कल्पिते. संसाराचे भय ( घोका ) वाहणे, स्थिर होणें ( स्वरूपी, आश्चयांने स्वरूपाकडे पाहणें, उमजणे 
व न उमजणे ( ज्ञान व अज्ञान), विकारांचा पुंज वाढवणे ही सारी कल्पना. मो जन्मसत्युवान्‌ ही कल्पना व मी सुक्त 
हीही कल्पना ! पहिली कल्पना पतनास नेते व दुसरी मोक्षाचे समाधान देते म्हणून बंधाचे व मोक्षाचे मूळ कश्पनाच ( मन, 
बसि, ) आहे ( १८-२६ ). श्रवणमनननिदिच्यासाच्या अभ्यासाने मायेची मिथ्या कल्पक उडून जाते. झुद्ध अह्याचा 
निश्चय झाला कीं कल्पना ( संशय ) उडून जाते. सूर्यापुढे अंधार कला टिकेळ ? त्से झुडज्ञाननित्नयाने ड्रैतकल्पना निरसून 


१९८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


नासे तम ॥ २९ ॥ तेसें ज्ञानाचेनि प्रकारें । मिथ्या कल्पना हे नासे । मग 
हें तुटे अपेसें । देतानुसंधान ॥ ३० ॥ कल्पनेने कल्पना उडे । जेसा ग॒गें 
मृग सांपडे । कां शरें आतुडे । आकारामार्गी ॥३१॥ शुद्ध कल्पनेचें बळ । 
जालियां नासे सबळ । हेंचि वचन प्रांजळ । सावध ऐका ॥ ३२॥ शुद्ध 
कल्पनेची खूण । स्वयें कट्पिजे निर्गुण । सत्स्वरूपीं विस्मरण । पाचे नेदी 
॥ ३१॥ सदा स्वरूपानुसंधान । करी द्वेताचें निरसन । अद्धयनिश्चयारचे ज्ञान । 
तेचि शुद्ध कल्पना ॥३४॥ अद्वेत कल्पी ते शुद्ध । देत कल्पी ते अशुद्ध । अशुद्ध 
तेचि प्रसिद्ध । सबळ जाणावी ॥ २५ ॥ शुद्ध कल्पनेचा अर्थ । अद्वेताचा 
निश्चितार्थ । आणी सबळ ते व्यर्थ । देत कल्पी ॥ २३६॥ अंद्वेतकल्पना प्रकाठी । 
तेचि क्षणी देत नासे । देतासारिसी निरसे । सबळ कल्पना ॥ ३७॥ कल्पनेने 
कल्पना सरे । ऐसी जाणावी चतुरें । सबळ गेलिया नंतरें । शुद्ध उरली 
॥ ३८ ॥ शुद्ध कल्पनेचे रूप । तेंचि जे कल्पी स्वरूप । स्वरूप कट्पितां तदूप | 
होय आपण ॥ २९ ॥ कल्पनेसी मिथ्यत्व आठे । सहजचि तटूप जालें । 
आत्मनिश्चयें नासिळें । कल्पनेसी ॥ ४० ॥ जेचि क्षणीं निश्चयो चळे । तेचि 
क्षणी द्वेव उफाळे । जैसा अस्तमानी प्रबळे । अंधकार ॥ ४१ ॥ तेसें ज्ञान 
होतां माळिण । अज्ञान प्रबळे जाण । याकारणें श्रवण । अखंड असावें ॥४२॥ 
आतां असो हें बोलणें जालें । आदंका फेड येका बोलें । जयास देत भासले । 
तें तूं नव्हेस सर्वथा ॥ ४३ ॥ मागील आठाका फिटली । इतुकेन हे कथा 
संपली । पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे द्वेतकत्पनानिरसननाम समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ अद्वेत अद्य निरोपिलें । जें कल्पनेरहित संचले । क्षण येक 
तदाकार केलें । मज या निरूपणें ॥ १ ॥ तरी म्यां तदाकार व्हावें । जह्मचि 


जाते. अह्माच्या शुद्ध कल्पनेने मायेची मिथ्या कल्पना उडून जाते. कल्पनेने कल्पना मोडते. सरग ( कुत्रा ) पाठीं छावून सरग 
( हरिण ) पकडतात किंवा बाणांनंच बाण ( शत्रूचा ) तोडतात. तशी नियुणाची कल्पना ( म्ह० स्वस्वरूपानुसंघान म्ह० 
अह्वेतनिश्चय ) ही द्वैताची अश्युद्ध कल्पना मोडते. ती गेळी कीं शुद्ध कल्पनाच उरते. मुळीं कल्पना मिथ्या हा निश्चय झाळा 
कोॉं अह्याशीं तठूपताच उरते. अस्तमानीं अंधार पसरतो, तसा आत्मनिश्चय ढळला कीं द्वैत प्रबळ होतें, ज्ञान मळिन झालें 
कीं अक्ञानं पसरते. म्हणून निश्चयहढतेसाठीं अखंड श्रवण मनन असावें. तात्पर्य, ज्याछा द्रत भासते ते तूं नाहींस, तूं उभय 
कल्पनातीत आहेस एवढें ओळख ( २७-४४ ). [द० ७, स० ५] 


द प्रश्न -- आतां आणखी एक विचारणे आहे. अहेत ब्रह्म कल्पनेरहित आहे या निरूपणाने मळा क्षणभर तदाकार 
केलें; पण मी तदाकार व्हावे, बह्मच होऊन असावें, पुन्हां संसारास येऊं नये याचा उपाय सांगा, निर्विकल्प ब्रह्म व्हावे 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध १९९ 


040 वाव 520001: हर य कवल 
होऊन असावें । पुन्हा संसारासी न यावें । चंचळपणें सर्वथा ॥ २॥ कल्पनेरहित 
जें सुख । तेथें नाहीं संसारदुःख । म्हणोनियां तेंचि येक । होऊन असावें ॥३॥ 
ब्रह्मचि होईजे श्रवणें । पुन्हा वृत्तीवरी लागे येणें । ऐसे सदा येणें जाणें । 
चुकेना कीं ॥ ९॥ मनें अंतरिक्ष जावें । क्षणयेक बह्मचि व्हावे । पुन्हा तेथून 
कोसळावें । वृत्तीवरी मागुते ॥ ५॥ प्रत्यावृत्ती सेरांवेरा । किती करूं येरझारा | 
पाई लाउनियां दोरा । कीटक जैसा ॥ ६ ॥ उपदेदकाळीं तदाकार । होतां 
पडे हें शर्रीर । अथवा नेणे आपपर । ऐसें जालें पाहिजे ॥ ७॥ ऐसें नस्तां 
जें बोलणें । तांचे वाटे लाजिरवाणे । त्रह्म होऊन संसार करणें । हेंहि विपरीत 
दिसे ॥८॥ जो स्वयें बह्माचे जाला । तो मागुता कैसा आला । ण ऐसें ज्ञान 
माझें मजला । प्रठास्त न वाटे ॥ ९॥ त्रह्मचि होऊन जावें । कां ते संसाररांच 
असावें । दोहींकडे भरंगळावें । किती म्हणूनी ॥ १० ॥ निरूपणीं ज्ञान प्रबळे । 
उठोन जातां तें मावळे । मागुता कामक्रोध खवळे । जह्मरूपासी ॥ ११॥ ऐसा 
केसा जद्य जाला । दोहींकडे अंतरला । वोडगस्तपणीचे गेला । संसार त्याचा 
॥ १२ ॥ घेतां नह्मसुखाची गोडी । संसारिक मागें वोडी । संसार करितां 
आवडी । त्रक्मी उपजे मागुती ॥ १२॥ नह्मसुख नेठें संसारे । संसार गेला 
ज्ञानदवारें । दोनी अपुरी पुरें । येकही नाही ॥ १४ ॥ याकारणें माझें चित्त । 
चंचळ जालें दुश्रीत । काये करणें निश्चीत । येकही नाहीं ॥ १५ ॥ ऐसी 
श्राता करी विनती शर । आतां राहावें कोणे रीती । म्हणे अखंड माझी 
मती री । बह्माकार नाहीं ॥ १६ ॥ आतां याचें प्रत्योत्तर । वक्ता देईल सुंदर । 
श्रोतीं व्हावें निरोत्तर । क्षणयेक आतां ॥ १७ ॥ जह्मचि होऊन जे पडिले । 
तेचि मुक्तपदास गेले । येर ते काय बुडाले । व्यासादिक ॥ १८ ॥ श्रोता 
आणि तेथून वृत्तीवर कोसळून पडावे हे मळा नको. जन्मम्हत्यूच्या येरझारा, सुखदुःखाचे धक्के, हा वृत्तिरूप संसार मळा 
नको. एखाद्या कीटकाच्या पायाळा दोरा बांधून त्याला आकाशांत सोडून द्यावे आणि लगेच दोरीला हिसका मारून खाढळीं 
एथ्वीवर खचाने असे माझें होत आहे ! अद्वेत-ब्रह्मांचं निरूपण ऐकतांच हा देह पडावा, स्हत्यु यावा, किंवा आपपर भेद 
निःशेष निवटावा असे झालें पाहिजे ! अह्म होऊन संसार करावा हें मळा लाजिरवार्णे वार्ट्ते, बह्मा प्रास झाल्यावर वृत्तीवर 
येऊन संसार कां करावा ! ' निरूपणीं ज्ञान प्रबळे । उठोन जातां त॑ मावळे ! ' अशो स्थिति होत असल्यामुळें * माझी गति 
अखंड ब्रह्माकार नाहीं.' बह्मसुख घेतांना संसार मागे ओढतो व संसार करितांना चित्त पुन्हां ब्रह्माकडे ओढते याप्रमाणे 
' बह्मसुख नेळं संसारे । संसार गळा ज्ञानद्वारे ' अशी “ देव ना संसार ' स्थिति मळा नको, मी तिळा कंटाळलों आहे 
तात्पर्य, ब्रह्मनिरूपणीं हा देह पडावा व मी पुन्हां वृत्तिरूप संसारी येऊं नये याळा नि्याचा उपाय मळा सांगा. 
माझें मन चंचळ होऊन दोहींकडे हेळकावे खात आहे, एकही निश्चय होत नाही, म्हणून मति अखंड ब्रह्माकार होण्याचा 
उपाय सांग्रा ( १-१६ ), 

८ उत्तर -- वाहबा ! याचे निरुतर उत्तर देतो त॑ ऐक. पण आधीं मो विचारतो कीं जे ब्रह्म होऊन पडळे तेवढेच 


२०० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


विनती करी पुढती । शुको मुक्ती वामदेवो वा हे श्रुती । दोघेचि मुक्त 
आदिअंतीं । बोलतसे ॥ १९ ॥ वेदें बद्ध केले सर्व । मुक्त शुक वामदेव । 
वेदवचनीं अभाव । कैसा धरावा ॥ २० ॥ ऐसा श्रोता वेदाधारें । देता जाला 
प्रत्योत्तरे । दोघेचि मुक्त अत्यादरें । प्रतिपाय केठें ॥ २१ ॥ वक्ता बोले 
याउपरी । दोघेचि मुक्त सृष्टीवरी । ऐसें बोलतां उरी । कोणास आहे 
॥ २२॥ बहु कृषि बहु मुनी । सिद्ध योगी आत्मज्ञानी । जाले पुरुष 
समाधानी । असंख्यात ॥ २३ ॥ 


॥ स्छोक ॥ प्रऱ्हादनारदपराशरपुंडरीकव्यासांबरोषद्युकशोनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्मांगदाजुंनवस्िष्ठबिभोषणादोन्पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि॥ १॥ 
कविहरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । आविहोत्रो$थदुमिलस्वमखः करभाजनः ॥ २॥ 


याहि वेगळे थोर थोर । जदह्याविष्णुमहेशवर । आदिकरून दिगंबर । बिदेहादिक 
॥ २४ ॥ शुक वामदेव मुक्त जाले । येर हे अवघेचि बुडाले । या वचना 
विश्वासले । ते पढतंमूख ॥ २५ ॥ तरी वेद केसें बोलिला । तो काय 
तुम्ही मिथ्या केला । ऐकोन वक्ता देता जाला । प्रत्योत्तर ॥ २६ ॥ वेद 
बोलिला पूर्वपक्ष । मूर्ख तेथेंचि लावी लक्ष । साधु आणी व्युत्पन्न दक्ष । 
त्यांस हें न मने ॥ २७॥ तथापी जरी हें मानलें । तरी वेदसामर्थ्य बुडालें । 
वेदांचेनि उद्गरिळें । न वचे कोणा ॥ २८ ॥ वेदाआंगीं सामर्थ्य नसे । तरी 
या वेदास कोण पुसे । म्हणोनि वेदीं सामर्थ्यं असे । जन उद्धरावया ॥ २९॥ 
वेदाक्षर घडे ज्यासी । तो बोलिजे पुण्यरासी । म्हणोन वेदीं सामर्थ्यासी । 


मुक्त झाळे आणि इतर ब्यासादिक काय बुडाले ? प्रपंचांत राहून क्म करीत असतांना काय मुक्ति मिळत नाहीं? (१७-१८) 
१ प्रतिप्रश्न ---' झुको सुक्तो वामदेवो वा ' अशी श्रृति आहे ना ? दोघेच मुक्त बाकी सवे बद्ध असं वेदांनींच 
म्हटळें आहे आणि वेदवचनावर अविश्वास कसा धरावा ? 

१ प्रत्युत्तर --दोघांशिबाय कोणीच सुक्त झाले नाहोंत किंवा होणार नाहींत असे का तुझें म्हणणें ! अरे! प्रऱ्हाद, 
नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अंबरोष, शोनक, भोष्म, दाढ्भ्य, रुकमांगद, अजुन, वलिष्ठ, विभोषण इत्यादि महाभागवत, 
तसेच भागवतांत, ( स्कंध ११ अ० २ ) वर्णिळेले कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोंत्र, दुमिळ, चमस व 
करभाजन हे नवयोगी, शिवाय अह्माविष्णुहर, विदेहादि राजर्षि, तात्पर्य, बहु ऊषि, बहु मुनी, सिद्ध, योगी, आत्मज्ञानी 
असंख्य झाले आहेत. असें असतांना “ झुक वामदेव ' हे दोघेच सुक्त झाळे व बाकी सारे बुडाळेले या वचनावर पढतमुर्खी- 
शिवाय कोणीच विश्वास ठेवणार नाहीं ! ( १९-२५ ). 


२ प्रतिभ्रश्न -- मग वेदवचन काय मिथ्या म्हणतां ? 

२ प्रत्युत्तर --वेदानें हा पूर्वपक्ष मांडला आणि तूं मुखे तेंच घरून बसला आहेस ? हें संत सजन कोणी मानणार 
नाहींत ! आणि हा पूर्वपक्ष नसून वेदाचा सिद्धांतच आहे अर्से कोणी सिद्ध करीळ तर.मो स्वच्छ सांगोन कों ' बा वेदोनारा- 
यणा ! तुझे सामथ्य बुडाले, तूं कोणालाही उद्धरायळा समर्थ नाहींस ! ' - आणि जनांस उद्धरायचं साम्ये वेदांत नसेळ तर 
येदाळा विचारणार तरो क्रोण ? पण असें नाहीं. वेदांत सामर्थ्यं आहे. वेदाक्षर ज्याला येतें त्याळा पुण्यशील म्हणतात. 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध २०१ 


काय उणें ॥ ३० ॥ वेदशास्त्रपुराण । भाग्यें जालियां श्रवण । तेणें होईजे 
पावन । हें बोलती साधु ॥ २१॥ श्लोक अथवा छोका्ध । नाहीं तरी “ठोकपाद । 
श्रवण होतां येक शब्द । नाना दोष जाती ॥ ३२ ॥ वेदशास्त्री पुराणी । ऐछा 
वाक्याच्या आईणी । अगाध महिमा व्यासवाणी । वदोन गेली ॥ ३२ ॥ 
येकाक्षर होतां श्रवण । तत्काळाचे होईजे पावन । ऐसें ग्रंथाचे महिमान । 
ठाई ठाई बोलिलें ॥ ३४ ॥ दोहींवेगळा तिजा नुद्धरे । तरी महिमा केंचा 
उरे । असो हें जाणिजे चतुरें । येरां गथागोवी ॥ ३५ ॥ वेदशास््रे 
पुराणें । केसी होतीं अप्रमाणें । दोघांवांचून तिसरा कोणें । उद्धरावा ॥३६॥ 
म्हणसी काष्ठी लागोन पडिला । तोचि येक मुक्त जाला । शुक तोहि 
अनुवादला । नाना निरूपणें ॥ ३७ ॥ शुक मुक्त ऐसें वचन । वेद बोठिला 
हे प्रमाण । परी तो नव्हता अचेतन । बरह्माकार ॥ ३८॥ अचेतन नह्यमाकार । 
असता शुक योगेश्वर । तरी सारासारविचार । बोलणें न घडे ॥ ३९ ॥ 
जो जह्माकार जाला । तो काष्ट होऊन पडिला । शुक भागवत बोलिला । 
परीक्षितीपुढें ॥ ४० ॥ निरूपण हें सारासार । बोलिला पाहिजे विचार । 
धांडोळावें सचराचर । दृष्टांताकारणें ॥ ४१ ॥ क्षण येक नह्मचि व्हावें । क्षण 
येक दृश्य धांडोळावें । नाना दृष्टांती संपादावें । वगतृत्वासी ॥ ४२॥ असो 
भागवतनिरूपण । शुक बोलिला आपण । तया आंगीं बद्धपण। लावूं नये कीं 
॥ ४३ ॥ म्हणोनी बोलतां चालतां । निचेष्टित पडिले नस्तां । मुक्ति लाभे 
सायोज्यता । सटुरुबोधें ॥ ४४॥ येक मुक्त येक नित्यमुक्त । येक जाणावे 
जीवन्मुक्त । येक योगी विदेहमुक्त । समाधानी ॥ ४५॥ सचेतन ते 
जीवन्मुक्त । अचेतन ते विदेहमुक्त । दोहिवेंगळे नित्यमुक्त । योगेश्वर 


वदाच्या सामथ्याीविषयीं शंकाच नाहीं. वेदशाख्त्पुराणांच्या श्रवणाने कोक उद्धरून जातात. त्याचा एक श्होक, छोकार्ध, एक 
पाद किंवा एक शब्द जरी कानांवर पडला तरी जोव पावन होतो. म्हणून झुकवामदेवाशिवाय कोणीच मुक्त होत नाहों हा 
वेदाचा अभिप्राय नसलाच पाहिजे. वेदांनी दोघांनाच मुक्त केलें असे म्हटलें तर इतरांना कोण उद्धरीळ | बरे, काष्ठ होऊन 
पडणे म्हणजे मुक्त होणे असे म्हणशोळ तर झुकही कित्येक निरूपणें बोळळे आहेत ! आुकांनीं परिक्षितीला स्वसुस्वानें 
भागवत सांगितलं आहे यावरून ते काष्टासारखे अचेतन होऊन पडले नव्हते हे स्पष्ट आहे, आणि छुक मुक्त हें वेदाचं बचन 
आहे, तस्मात्‌ काष्ठवत्‌ अचेतन पडणें म्हणजे मुक्ति हा वदाचा अभिप्राय नाहीं हें सिद्ध झाळें. भागवत निरूपणांत सारासार 
विचार आहे. सारासार विचार सांगतांना इृष्टान्तालाठीं चराचर सृष्टि घांडोळावी लागते. क्षणेक ब्रह्म व्हावे, क्षणेक इश्य 
पुंडाळाबे, ब त्यांतून दृष्टान्त घेऊन सिद्धान्त स्थापित करावा. याप्रमाणं वक्तृत्व उभारावे हा सव निरूपणकारांचा किंया 
म्रथकारांचा अनुभव आहे. छुकाचायं निरूपण बोळले आहेत व त्यांनाही असेंच करावें लागळं आहे म्हणून त्यांना बद्ध 
म्हणतां येई काय ? तात्पये, बोळतां चालतां, काष्ठवत्‌ निश्चेष्ट पडळें नसतांही सुक्तपण सद्दुरुक्कपेने ढळत नाहीं. जिवंत- 
पणींच ज्ञान होऊनही व्यवहार करीत असतात त्यांना जीवन्सुक्त म्हणतात च देहभान बिसरतात त्यांना विदेहसुक्त 


२०२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


जाणावे ॥ ४६॥ स्वरूपबोधें स्तब्धता । ते जाणावी ताटस्तता । ताटस्तता 
आणी स्तब्धता । हा देहसमंधु ॥ ४७॥ येथें अनुभवासी कारण । येर सर्व 
निःकारण । तृप्ती पावावी आपण । आपुल्या स्वानुभर्वे ॥ ४८ ॥ कंठमर्याद 
जेविळा । त्यास म्हणती भुकेला । तेणें शब्दे जाजावला । हें तों घडेना 
॥ ४९ ॥ स्वरूपी नाहीं देहो । तेथें काईंसा संदेहो । बद्ध मुक्त ऐसा भावो । 
देहाचकडे ॥ ५०॥ देहबुद्धि धरून चिंती । मुक्त न्रक्मादिक नव्हेती । तेथें 
शुकाची कोण गती । मुक्तपणाची ॥ ५१ ॥ मुक्तपण हेंचि बद्ध । मुक्त बझ नि 
अबद्ध । सस्वरूप स्वतःसिद्ध । बद्ध ना मुक्त ॥५२॥ मुक्तपणाची पोटीं शिळा । 
बांधतां जाईजे पाताळा । देहब्रुद्धीचा आगळा । स्वरूपी न साहे ॥ ५३॥ 
मीपणापासून सुटला । तोचि येक मुक्त जाला । मुका अथवा बोलिला । 
तरी तो मुक्त ॥ ५९॥ जयास बाधावें तें वाव । तेथें केंचा मुक्तभाव । पाहो 
जातां सकळ वाव । गुण वार्ता ॥ ५५॥ 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बंघनम्‌ ॥ ६॥ 
ततवज्ञाता परम शुद्ध । तयासी नाहीं मुक्त बद्ध । मुक्त बंद्ध हा विनोद । 
मायागुणें ॥ ५६ ॥ जेथें नामरूप टें सरे । तेथें मुक्तपण केंचें उरे । मुक्त बद्ध 
हें विसरे । विसरलेपणें ॥ ५७॥ बद्ध मुक्त जाला कोण । तो तरी नव्हे कीं 
आपण । बद्धक जाणावें मीपण । धर्त्यास बाधी ॥ ५८॥ एवं हा अवघा भ्रम । 
अहतेचा जाला श्रम । मायातीत जो विश्राम । सेविला नाहीं ॥ ५९॥ असो 
बद्धता आणी मुक्तता । आली कल्पनेच्या माथां । ते कल्पना तरी तत्वता । 
साच आहे ॥ ६०॥ म्हणोनी हें ग्रगजळ । माया नाथिलें आभाळ । स्वभ मिथ्या 


म्हणतात, स्वरूपबोधाने तटस्थता किंवा स्तड्धता प्रास होणे हा देहघमं आहे त्याचा स्वरूपबोधाशीं कांहीं संबंध नाहीं. 
आत्मानुभव हा मुख्य आहे. तो झाल्यावर कोणी स्तब्ध राहतीळ, कोणी हाळचाळ ( व्यवहार ) करतील. व्यवहार करिता 
एवढ्याचसाठीं कोणी झान्याला बद्ध म्हणत असतीळ तर म्हणेनात बिचारे ! एक मनुष्य आकंठ जेवून तृत्त झाला आहे 
ब दुसरा त्यास ' तूं जेवला नाहींस, भुकिस्त आहेस ' असं म्हणूं ळागला, तर जो तृप्त झाला आहे त्याची काय हानि आहे? 
तो तूप्तच आहे. ताटस्थ्य किंवा हाळ चाल हे दोन्हो देहाकडे येतात आणि स्वरूपी देहच नाहीं, म्हणून जो स्वरूपाकार 
झाला अथात्‌ देहाभिमानापासून सुटला तो बद्ध आणि मुक्त या दोन्हींपासून मोकळा झाला. मी सुक्त अस वाटणें हें बद्धपण 
स्वरूपबद्ध नाहीं न सुक्तही नाहो. बद्धपण देहबुद्धींत आहे. ती गेल्यावर ' सुका अथवा बोलिला ' तरी तो मुक्तच आहे. 
“मी सुक्त' या देहबुद्धींचा पाषाण पोटीं बांधीळ तर तो सुक्तपणाने बद्ध होय, कां कीं, देहबु लि बाळगणारा स्वरूपाकार 
होतच नाहीं. बद्ध व मुक्त ही भाषा मा्यतळी आहे, स्वरूपाशी बद्धमुक्तपणाचा कांहों संबंध नाहीं, व स्वरूपाकार झालेल्या 
शञात्याशींही नाहीं. नामरूपात्मक माया नाहींशी होते तेथे सुक्तपणाची कल्पना तरी कोण करणार ? जो खरोखरी मुक्त 
होतो तो * बद्धू-सुक्त' या दोन्ही कषपना विसरून जातो. बद्ध व सुक्त कांहीं आत्मा नव्हे, हा संबंध देहाकडे येतो व 
देह कांहीं आपण ( आत्मा ) नव्हे. हें बंघन मीपण घेणा रस बंधक आहे. मायातीत विश्रामस्थान जें परब्रह्म ते प्रास झालें 
माहीं, तोंवरच मोपण असतें. बद्धता व मुक्तता ही कल्पना आहे व ती कल्पना तरी खरी आहे | नाहीं; सुृगजळासारखी 





समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध २०३ 


तत्काळ । जाग्रतीसी होय ॥ ६१॥ स्वभीं बद्ध मुक्त जाला । तो जाग्रतीस नाही 
आला ।केंचा कोण काय जाला । कांहीं कळेना ॥ ६२॥ म्हणोनि मुक्त विश्वजन । 
जयास जालें आममक्ञान । शुद्धज्ञाने मुक्तपण । समूळ वाव ॥ ६३ ॥ बद्ध मुक्त 
हा संदेहो । धरी कल्पनेचा देहो । साधु सदा निःसंदेहो । देहातीत वस्तु ॥६४॥ 
आतां असो हें पुढती । पुढें राहावें कोणे रिती । तेंवि निरूपण श्रोतीं । सावध 
परिसावें ॥ ५५॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे बद्धमुक्तनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ वस्तूसी जरी कल्यावें । तरी ते निर्विकल्प स्वभावें । तेथे 
कल्पनेच्या नांवें । शून्याकार ॥ १॥ तथापि ते कल्पूं जातां ॥ नये कल्पनेच्या 
हातां। ओळखी ठाई न पडे चित्ता । भ्रेदा पडे ॥२॥ कांहीं दृष्टीसचि न दिसे । 
मनास तेंहि न भासे । न भासे न दिसे केसें । वोळखावे ॥ ३ ॥ पाहों जातां 
निराकार । मनासि पडे शून्याकार । कल्प जातां अंधकार । भरला वाटे 
॥ ४ ॥ करट्पूं जातां वाटे काळें । ब्रह्म काळें ना पिवळें । आरक्त निळेंना 
धवळें । व्णरहित ॥ ५ ॥ तयासी वर्णव्यक्ती नसे । भासाहून अनारिसें । 
रूपचि नाहीं केसें । वोळखावें ॥ ६॥ न दिसतां वोळखण । किती धरावी 
आपण । हें श्रमासीच कारण । होतसे ॥ ७॥ जो निर्गुण गुणातीत । जो 
अदृश्य अव्यक्त । जो अचित्य चिंतनातीत । परम पुरुष ॥८॥ 

॥ स्छोक ॥ अचित्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने । समस्तजगदाधारमूतये ब्रह्मणे नमः ॥ 
अचिंत्य तंचि चिंतावें । अव्यक्तास आठवावें । निर्गुणास वोळखावे । कोणेपरी 
॥ ९॥ जें दृष्टीसाचे न पडे । जें मनासही नातुडे । तया कैसें पाहाणें घडे । 
निर्गुणासी ॥ १० ॥ असंगाचा संग धरणें । निरावलंबीं वास करणें । 





किंवा अभ्नासारखी मिथ्या आहे. या संसारस्वम्तांत जो मी बद्ध किंवा मी मुक्त म्हणतो तो जागाच झाळा नाहीं असं 
समजावें, म्हणूनच त्याला बद्धता काय व मुक्तता काय हॅ कांहोंच कळत नाहीं. ज्याला झुद्ध आत्मज्ञान झाळें त्याला सर्व 
जीव सुक्त आहेत, कोणीच बद्ध नाहीं; हेंच दुसऱ्या भाषेने सांगायचे म्हणजे सुक्तपणच त्याला व्यथे ( वाव ) होय 
( सुक्तत्वाची कल्पनाच नाहीं ), कां कीं, तो देहातीत निःसंदेह असतो ( २६-६५). [द०« ७, स« ६] 


७ प्रश्न--ब्रह्मवस्लु जर निर्विकार आहे तर तिश्वी कल्पना कशी करावी ? बळेंच कल्पावी तर जेथच्या तेथे भोळस्ब 
न पडतां त्रमारन भळतीकडेच लक्ष जातं ! डोळ्यांस दिसत नाहीं व मनास भासत नाहीं असे बह्म ओळखावे कसे | 
कहपूं जातां अंधार भरळासें वाटतें. त्याला वणेव्यक्ति ( रंगरूप ) नाहीं, गुण नाहीं, ते अचिंत्य आहे म्हणतां, अशा त्या 
निगुणाळा पहावे कसे ? तें असंग, निरावळंब ( आधाररहित ), निःशब्द आहे. त्या अदेतार्चे ध्यान करावे तर मनांत द्रैतच 
उर्भे रहाते. अनुसंघान न घरावें तर संशयांत मन पडते. अद्वेताचं ध्यान चरू जातां द्वैत उर्भे राहते. या भीतीने अह्याकडे 


२०४ सार्थ भश्रीदासबोध [ दशक ७ 


निशब्दासी अनुवादणें । कोणेपरी॥ ११॥ अचिंत्यासी चिंतू जातां । निर्विकल्यासी 
कलिपितां । अद्वेताचें ध्यान करितां । द्रेताचि उठे ॥ १२॥ आतां ध्यानचि सोडावे । 
अनुसंधान ते मोडावें । तरी मग ते पडावे । महासंराई ॥ १३ ॥ द्वेताच्या भेणे 
अंतरी । वस्तु न पाहिजे तरी । तेणें समाधाना उरी ॥ कदा असेचिना ॥ १४॥ 
सवे लावितां सवे पडे । सवे पडतां वस्तु आतुडे । नित्यानित्यविचारें घडे । 
समाधान ॥ १५ ॥ वस्तु चिंतितां देत उपजे । सोडी करितां कांहींच नुमजे । 
शून्यत्वसंदेहीं पाडिजे । विवेकेंविण ॥ १६ ॥ म्हणोनि विवेक धरावा । 
ज्ञानें प्रपंच सारावा । अहंभाव वोसरावा । परी तो वोसरेना ॥ १७ ॥ पर- 
ब्रह्म तें अद्वेत । कल्पितांच उठे द्वेत । तेथें हेत आणि दृष्टांत । कांहींच न चले 
॥१८॥ तें आठवितां विसरिजे । कां तें विसरोनि आठविजे । जाणोनियां 
नेणिजे । परब्रह्म ते ॥ १९॥ त्यास न भेटतां होये भेटी । भेटों जातां पडे तुटी । 
ऐसी हे नवल गोष्टी । मुकेपणाची ॥ २०॥ तें साधु जातां साधवेना । 
ना तरी सोडितां सुटेना । लागला समंध तुटेना । निरंतर ॥ २१ । तं 
असतचि सदां असे । नातरी पाहातां दुरासे । न पाहातां प्रकाशे । जेशरींचा 
तेर्थे ॥ २२ ॥ जेथें उपाये तोचि अपाये । आणी अपाये तोचि उपाये । हैं 
अनुभवेंविण काये । उमजों जाणें ॥ २३ ॥ तें नुमजतांच उमजे । उमजोन 
कांहींच नुमजे । तें वृत्तीविण पाविजे । निवृत्तिपर ॥ २० ॥ तें ध्यानी 
धारितां नये । चिंतनीं चितावें तें काये । मनामध्ये न समाये । परजद्य तें 
॥ २५ ॥ त्यास उपमें द्यावें जळ । तरी तें निर्मळ निश्चळ । विश्व बुडाले 


न पाहिलें तर समाधानसुख मिळत नाहीं. त्याची संवय ( ध्यान ) लावितां संवय जडते, व सहज वस्तुलळाभ होतो, ह 
स्वरे पण वस्तूर्च चिंतन करूं जावे ता द्वैत उफाळत व चिंतन न करावे तर कांहींच उमजत नाहीं, एवंच मन अून्य 
संदेहांत पडतें म्हणून विवेक धरावा, ज्ञानाने प्रपंच सावरावा, अहंभाव सोडावा, पण तो सोडावा कला ? ( १- १७ ), 
उत्तर--परत्रह्म अद्वेत असून त्याची कल्पना करूं जातां देत उठते हें तुझे म्हणण कांहीं खोटें नाहीं. अह्ास्वरूपच असें 
आहे कीं त असं आहे व तसं आहे हे कांही बोळतांच येत नाहो. तेथें हेतु म्ह. कार्यकारणसंबंच लावतां यंत नाहीं व 
त्याच्यासारखे दुसरं कांहींच नसून तं एकीएक असल्यामुळें दृष्टांतानेही ते सांगतां येत नाहीं, ' ते आठावितां विसरिजे.' 
त्याची आठवण ( स्मरण ) करूं जावें तों त्रिपुटो उभो राहून त्याचा विसर पडतो व विसरून ते आठवते. ते जाणून 
जाणतेपण उरत नाहीं, जाणून नेणते झालें पाहिज, म्हणजे अह्मख्पता सहज अंगीं जडते. त्याची अखंड भेट घऊं जावे तों 
त्याची तुटी पडते, व तुटी आहे म्हणावें तों त्याची अखंड भेट आहेच. अशो ही सुकेपणाची गोष्ट आहे. त साधू जावं ता 
साधतां येत नाहीं व सोडावे तर सुटत नाहीं, कां कॉ त्याचा नित्यसंबंघ आहेच आहे. त्याच्या प्रासीचा जो उपाय करावा 
तोच अपाय होतो व अपाय तोच उपाय होतो. त॑ न उमजून उमजते ब उमजून उमजत नाहीं, न पहातां प्रकाशर्त व 
पाहतां दुरावत. आठवणे व विसरणं, भटणें व तुटणे, उमजणे व नुमजणे, पाहणें व त पाहणें ह्या दोन्ही वृत्ति सांडूनच ते 
निवूच्तिपद प्राप्त होतें. तें ध्यानाचा, चिंतनाचा विषय होत नाहीं. तें मनामध्ये मावत नाहीं ( मन पकदेशी ब तं सवेदेशी ), 
य लळा जळाचा दृष्टांत द्यावा तर तें निमळ व निश्चळ आहे तसे जळ नाहीं व जळाने ब्रह्मांड बुडविळें तरो जळ त्याळा घुडवू 


समास ७) सार्थ श्रीदासबोध २०५ 


सकळ । परी तें कोरडेंचि असे ॥ २६ ॥ नव्हे प्रकाशासारिखे । अथवा 
नव्हे काळोखे । आतां तें कासियासारिखे । सांगावे हो ॥ २७ ॥ ऐसें 
ब्रह्म निरंजन । कदा नव्हे दृश्यमान । लावावें ते अनुसंधान । कोणेपरी 
॥ २८ ॥ अनुसंधान लावूं जातां । कांहीं नाही वाटे आतां कडी तेणें मनाचिया 
माथां । संदेह वाजे ॥ २९ ॥ लरिकेंचि काय पाहावें । कोठें जाऊन भु | 
अभाव घेतला जीवें । सत्यस्वरूपाचा ॥ ३० ॥ अभावचि म्हणी सत्य । 
तरी वेदशास्त्रे केसी मिथ्य । आणी न्यासादिकांचें कृत्य । वाउगे नव्हे ॥३१॥ 
म्हणोनि मिथ्या म्हणतां नये । बहुत ज्ञानाचे उपाये । बहुतीं निमिलें तें 
काये । मिथ्या म्हणावें ॥ ३२ ॥ अंद्रेतक्ञानाचा उपदेदा । गुरुगीता तो महेश । 
सांगतां होय पार्वतीश । पार्वेतीप्रती ॥ ३३ ॥ अवघूतगीता केली । 
गोरक्षीस निरोपिली । ते अवधूतगीता बोलिली । ज्ञानमार्ग ॥ ३४ ॥ विष्णु 
होऊन राजहंस । विधीस केला उपदेदा । ते हंसगीता जगदीदा । 
बोठिला स्वमुखें ॥ २५ ॥ जक्या नारदा उपदेशित । चतुः£ठोकी भागवत । 
पुढें न्यासमुखें बहुत । विस्तारले ॥ २६ ॥ वसिष्ठसार वसिष्ठकूषी । सांगता 
जाला रघुनाथासी । कृष्ण सांगे अर्जुनासी । सपशलोकी गीता ॥ ३७ ॥ 
ऐसें सांगावें तें किती । बहुत कषी बोठिले बहुतीं । अद्रेत ज्ञान आदिअंतीं | 
सत्यचि असे ॥ ३८ ॥ म्हणोनि मिथ्या आततक्ान । म्हणतां पाविजे पतन । 
प्रत्षेऱहित जे जन । तयांसी हें कळेना ॥ ३९ ॥ जेथें शेषाची प्रज्ञा मंदली । 
श्रतीस मोन्यमुद्रा पडिली । जाणपणें न वचे वदली । स्वरूपस्थिती ॥४०॥ 
आपणास नुमजे बरवें । म्हणोनि मिथ्या कैसें म्हणावें । नातरी सद धरावें । 
शकत नाहीं. त्याला प्रकाशाचा व काळोखाचा कोणताच कसलाच दृष्टांत देतां येत नाहीं ( १८-२७). प्रश्न -- असे हे 
निरेजन त्रह्म मनबुद्धिवाचेलाही इड्यमान नाहीं मग त्याचे अनुसंघान कसे लावावे ? लटकेंच काय कोठे पहावे ! परबह 
म्ह. सत्यस्वरूप कांहीं आहे असंच वाटत नाहीं, त्याचा अभाव आहे याच संशयावर मन आरूढ होतें ( २८-३० ). 
उत्तर -- ब्रह्माचा अभाव सव्य म्हणशीळ तर वेदशाखांना व व्यासादि मह्षीनीं जे 'ानोपाय सांगितले त्यांना मिथ्या 
म्हणावें छागेल. त्यांना तूं काय मोपणाच्य़ा डोलाने मिथ्या म्हणशील ? गुरुगीतेत शंकरांनी पार्वतीस अद्देतज्ञानाचा बोच 
केला आहे, अवघूतगोतेत गोरखनाथास ज्ञानमागे सांगितला आहे. हंसगीतेंत स्वतः भगवान्‌ विष्णुंनीं राजहेसरूपानें 
ब्रह्मदेवास तेओ्य सांगितलें आहे. भागवतांत ( ट्वितोय स्कंध ) बह्यदेवार्ने नारदास चतु:छोकी भागवत सांगितलें असून त्याचा 
व्यासांनी पुढें विस्तार केला आहे. योगवालिष्ठ ग्रंथांत बसिष्ठांनीं प्रभुरामास व भीष्मपवांत श्रीकृष्णांनो अर्जुनास ह्याच 
अहेतज्ञानाचा उपदेश केळा आहे. याप्रमाणेच आणखीही अनेक महात्म्यांनी अद्वेताची सत्यता सिद्ध करून दाखविली आहे, 
म्हणून अश्रदेनें जर आत्मजञानास कोणी मिथ्या म्हणेळ तर तो पतन पावेल. मंदबुद्धीच्या छोकांस हे कळत नाहीं. जेथें 
शेष थकळा ब श्रुतीने ' नेति नेति ' म्ह. बह्मस्वरूप वणन करून सांगतां येत नाहीं असं म्हणून मोन घरि ती स्वरूपस्थिति 


जाणतेपणाच्या अभिमानाने ' मळा नीट उमगत नाहीं म्हणून मिथ्या ' म्हणणारास काय म्हणावें ? ग्रह्म सत्य असून मिथ्या 
व माया मिथ्या असून सत्य मानणारा संदेहसागारांत मात्र बुडून राहील. मनाला कल्पना करायची व कश्पनेंत येईळ तेयरदेच्य 


२०६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


सदुरुमुखें ॥ ४१ ॥ मिथ्य तेंचि सत्य जालें । सत्य असोन मिथ्य केलें । 
संदेहसागरीं बुडाले । अकस्मात मन ॥ ४२॥ मनास कल्पायाची सवे । मनें 
कट्पिलें तें नव्हे । तेणें गुणें संदेह धांवे । मीपणाचेनि पंथें ॥ ४२ ॥ तरी 
तो प्थाचे मोडावा । मग परमात्मा जोडावा । समूळ संदेह तोडावा । साधुचेनि 
संगतीं ॥ ४९ ॥ मीपण ठास्त्रें तुटेना । मीपण फोडितां फुटेना । मीपण सोडेतां 
सुटेना । कांहीं केल्या ॥४५॥ मीपणें वस्तु नाकळे । मीपणें भक्ति मावळे । मीपणे 
शाक्ति गळे । वैराग्याची ॥ ४६॥ मीपणे प्रपंच न घडे । मीपणें परमार्थ बुडे । 
मीपणें सकळही उडे । यशकीर्तिप्रताप ॥ ४७ ॥ मीपणें मेत्री तुटे । मीपणे 
प्रीति आटे । मीपणें लिगटे । अभिमान आंगी ॥४८॥ मीपणे विकल्प उठे । 
मीपणें कळह सुटे । मीपणें संमोह फुटे । ऐक्यतेचा ॥ ४९ ॥ मीपण कोणासच 
न साहे । तें भगवंती केसेनि साहे । म्हणोनि मीपण सांडून राहे । तोचि 
समाधानी ॥ ५० ॥ मीपण केसें त्यागावें । जद्म केसें अनुभवावे । समाधान 
कैसें पावावे । कोणा प्रकारें ॥ ५१ ॥ मीपणजाणोनि त्यागावें । नह्म- होऊन 
अनुभवावे । समाधान - तें पावावे । निःसंगपणें ॥ ५२ ॥ आणीक येक 
समाधान । मीपणेविण साधन । करूं जाणे तोचि धन्य । समाधानी ॥५३॥ 
मी तों जह्मचे जालों स्वतां । साधन कोण करील आतां । ऐसें मनीं कल्प 
जातां । कल्पनाचि उठे ॥ ५४ ॥ ब्रह्मी कल्पना न साहे । तेचि तेथें 
येऊनि उभी राहे । तयेसि शोधून पाहे । तोचि साधु ॥ ५५ ॥ निविंकल्पासी 
कल्पावें । परी कट्पिते आपण न व्हावें । मीपणासि त्यागावें । येणें 


सत्य मानायची संवय आहे. मन इतर पदार्थांप्रमाणे ब्रह्माचीहो कल्पना करावयाला धांवत. पण स्वरूपी कल्पना चाळत 
नसल्यामुळें फजीत पावून आपला उणेपणा झांकण्यासाठीं संशयारूढ होऊन मीपणाच्या मागाळा लागते ! म्हणून 
मोपणा समूळ मोडून सत्संगतींत संशयोच्छेद करून घेऊन परमात्मा जोडावा ( ३१-४४ ). मीपण म्ह० अहंकार फार 
कठीण आहे. मोपण शस्त्राने तुटत नाहीं, फोडतां फुटत नाहीं व कांहीं केल्या सुटत नाहो. मीपणासुळें ब्रह्मस्वरूप कळत 
नाहीं, भक्ति मावळते व वैराग्य लुळें होऊन जाते. मोपणान प्रपंचही नेटका होत नाहीं, परमा्थे तर पार बुडून जातो, 
यशकीर्तिप्रताप या सर्वांची माती होते. मीपणानें मेत्री तुटते, प्रेम टिकत नाहीं, वृथाभिमान वाढतो, कलह उठतात, विकल्प 
प्रबळ होतात, ऐक्यता मोडून जाते. मीपण कोणाळाच नाहीं, मग भगवान्‌ तो कसा सहन करतीळ ? म्हणून मीपण समूळ 
टाकून आत्मसमाधन भोगावे ( ४५-५० ). प्रश्ष--मोपण कर्से टाकावं? अह्म कले अनुभवावे ? समाधान कसे पावावे ? 
(५१ ). मीपण जाणून टाकावे. ब्रह्म होऊन अनुभवावे. समाधान निःसंग होऊन पावार्बे. मोपणाचा संग सोडून 
साधन करील तोच धन्य. मो ब्रह्म झाळों आतां मळा साधन कशाळा अशी कल्पना, कीं कश्पनेर्ने कल्पना वाढत ज्ञाऊन 
जीव संशयांत पडतो. बह्मस्वरूपीं कल्पना साहत नाहीं, तीच बाहर पंगु होऊन उगी राहते, कल्पनेळा शोधोळ तोच साधु. 
कल्पना मूळ कशी उठते तें पहावे. मी कल्पिता आहे. असा आपला ( वेगळेपणाची ) संग सोडून निर्विकल्पास कल्पावे. 
मीपण टाकण्याचा हा मार्ग आहे. कल्पनेत येतं तें आपलें रूप नाहीं, आपण त्याहून पर आहोंत, तोच अनुभव मोपणत्यागानें 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध २०७ 


रिती ॥ ५६ ॥ या नह्मविधेच्या लपणी । कांहींच नसावे असोनी । 
दक्ष आणी समाधानी । तोचि हें जाणे ॥ ५७ ॥ जयासी आपण कल्यावें । 
तेंचि आपण स्वभावें । येथें कल्पनेच्या नांवें । शून्य आलें ॥५८॥ पदीहून 
चळों नये । करावें साधन उपाये । तरीच सांपडे सोये । अलिप्तपणाची ॥ ५९॥ 
राजा राजपदीं असतां । उगीच चाले सर्व सत्ता । साध्यचि होऊन 
तत्वता । साधन करावें ॥ ६०॥ साधन आलें देहाच्या माथां । आपण 
देह नव्हे कीं सवंथा । ऐसा करूनि अकता । सहजचि आला ॥ ६१॥ देह 
आपण ऐसें कल्पावें । तरीच साधन त्यागावें । देहातीत अस्तां स्वभावें । देह 
केंचा ॥६२॥ ना तें साधन ना तें देह । आपला आपण नःसंदेह । देहीच 
असोन विदेह । स्थिति ऐसी ॥ ६३॥ साधनेंविण जक्म होतां । लागों पाहे 
देहममता । आळस प्रबळे तत्वता । बक्मज्ञानामितें ॥ ९४॥ परमार्थमिसें अर्थ 
जागे । ध्यानमिसें निद्रा लागे । मुक्तिमिसें दोष भोगे । अनर्गळता ॥६५॥ 
निरूपणमिसें निंदा घडे । संवादमितें विवाद पडे । उपाधिमिसें येऊन जडे । 
अभिमान आंगीं ॥ ६६॥ तेसा जद्यक्ञानमिसे । आळस अंतरीं प्रवेदे । म्हणे 
साधनाचे पिसें । काये करावें ॥ ६१७ ॥ 


किं करोमि क्क गच्छामि कि ग्रह्मामि त्यजामि किम्‌ । आत्मना पूरितं सवे महाकल्पांबुना यथा ॥ 


वचन आधारीं लाविलें । जेते शस्त्र फिरावि्ठे । सवता म्हणोन घेतलें । 
तयापरी ॥ ६८॥ तेसा उपायाचा अपाये । विपरीतपणें स्वहित जाये । साधन 
सोडितां होये । मुक्तपणें बद्ध ॥ ९९॥ साधन करितांच सिद्धपण । हातींचें 
जाईल निघोन । तेणें भेणें साधन । करूंच नावडे ॥ ७०॥ लोक म्हणती हा 


भ्रतो. प्रपंच पुढे करून आपण मागे लपणाऱ्या या अह्मविद्येच्या ळछपणींत असून करस नसावे हें दक्ष व समाधानो असतो 
तोच जाणतो. ज्याची कल्पना करायची तेंच ( ब्रह्म) आपण आहोंत, हें उमगळें म्हणजे कल्पना झून्य ( नाहीशी ) 
होते. स्वरूपच्युत न होतां साघनसायास करावेत. राज्यपदीं असतां उगीच म्ह० तो स्वतः कांहोंहीं न करितांही त्याच्या 
ससतेनें सारा कारभार होत असतो, त्याप्रमाणे ब्रह्मस्वरूपाच्या बेठकीवर स्थिर राहून साधने करावींत, साध्य होऊन 
साधन कराव. साधन देह करीत राहतो व आपण तर देह नव्हे. ह्याप्रमार्ण करून अकर्तेपश्‍ण सहजच येते. देह आपण 
अशी कल्पना केल्यास साधन त्याग करावा, पण आपण देहातीत वस्तु आहोंत, देह नाहीं अर्स जाणून साधन केल्यास 
आपण “ना ते साधन ना ते देह ' अश्ली निःसंदेहता येते, यालाच विदेहस्थिति म्हणतात (५२-६४ ). प्रश्च--आपण 
साध्य होऊन गेल्यावर खाधन कशाला ? उत्तर--साध्य होऊन साधन सोडले तर देहममता जडण्याचा संभब 
असतो. ब्रह्मज्ञानमिषानें आळस वाढतो, परमार्थमिषान स्वार्थ अंतरीं डढतो, ध्यानमिषानें निद्रा छाराते, सुक्तपणाच्या 
मिषाने अनगळता वाढते, निरूपणमिषानें निंदा घडते, संवादमिषाने वितंडवादांत हा पडतो, उफाघिसिषाने गव चढतो, 
मह्यज्ञानमिषाने आळस अंगों जडतो, “ किं करोमि क्र राच्छामि ! हे आत्मनिष्टार्चे सुंदर वचन आधाराळा घेऊन, शस्त्र 
आपलळें आपल्याचर मारून घ्यावें त्याप्रमाणे, आपला घात करितो, साधन सोडल्यास हा सुक्तपणार्ने बद्ध होतो. “ मी सुक्त ! 





२०८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


साधक । हेचि लजा वाटे येक । साधन करिती जह्मादिक । ते ठाउकाचे नाही 
॥७१॥ आतां असो हे अविद्या । अभ्याससारिणी विद्या । अभ्यासें पाविजे 
आद्या । पूर्ण त्रह्म ॥ ७२॥ अभ्यास करावा कोण । ऐसा श्रोता करी प्रश्न । 
परमार्थांचें साधन । बोलिलें पाहिजे ॥ ७३॥ याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिलें 
पुढिळे समासी । निरोपिठें साधनासी । परमार्थाच्या ॥ ७४'॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे साधनप्रतिष्ठानिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ ऐका परमार्थाचे साधन । जेणें होये समाधान । तें तं 
जाण गा श्रवण । निश्चर्येसीं ॥ १ ॥ श्रवणें आतुडे भक्ती । श्रवणें उद्ठवे 
विरक्ती । श्रवणें तुटे आसक्ती । विषयांची ॥ २॥ श्रवणें घडे चित्तशुद्धी | 
श्रवणें होये टढबुद्धी । श्रवणें तुटे उपाधी । अभिमानाची ॥ २३ ॥ श्रवणें 
निश्चयो घडे । श्रवणें ममता मोडे । श्रवणें अंतरीं जडे । समाधान ॥४॥ 
श्रवणें आरांका फिटे । श्रवणें संगाय तुटे । श्रवण होतां पालटे । पूर्वगुण 
आपुला ॥ ५ ॥ श्रवणें आवरे मन । श्रवणें घडे समाधान । श्रवणें तुरे 
बंधन । देहबुद्धीचें ॥ ६ ॥ श्रवणें मीपण जाये । श्रवणें धोका नये । 
श्रवणे नाना अपाये । भस्म होती ॥ ७ ॥ श्रवणें होये कार्यसिद्धी । श्रवणें 
लागे समाधी । श्रवणें घडे सर्व सिद्धी । साधनांची ॥ ८॥ सत्संगावरी श्रवण । 
तेणें कळे निरूपण । श्रवणें होईजे आपण । तदाकार ॥ ९ ॥ श्रवणें प्रबोध 
वाढे । श्रवणें प्रज्ञा चढे । श्रवणें विषयांचे वोढे । तुटोन जाती ॥ १० ॥ 
श्रवणें विचार कळे । श्रवणें ज्ञान हें प्रबळे । श्रवणें वस्तु निवळे । साधकासी 
॥ ११ ॥ श्रवणें सदबुद्धि लागे । श्रवणें विवेक जागे । श्रवणें मन हें मागे । 
भगवंतासी ॥ १२ ॥ श्रवणें कुसंग तुटे । श्रवणें काम वोहटे । श्रवणें क्रोध 


असा अहंकार वाढतो, ळोक साधक म्हणतील अशी याला लाज वाटते, पण बअह्मादिदेव साधनच करीत आहेत हे याला 
माहीत नाहीं. “ अभ्याससारिणी ' विद्या हे तत्त्व सन्मान्य आहे. अभ्यास तो कोणता करायचा हे पुढें सांगतात 
( ६४-७४ ), [्‌ द० ७, स० ७ ] 

समा'घान देणारे परमार्थाचे साघन म्हणजे श्रवण होय. श्रवणाच्या योगाने भक्ति व विरक्त ( वैराग्य ) उत्पन्न होते व 
विषयांकडची आसक्ति तुटून जाते. श्रवणानं चित्ताची शुद्धि होते ( मळ, विक्षेप व आवरण हे मनाचे दोष जातात ), 
आत्मबुद्धि दृढ होते व ज्या अहंकाराच्या उपाधीने जीव संसाराशीं जखडला गेळा आहे ती उपाधि तुटते. देहसंबंधीं 
“* अहं व मम ' हे पाश तुटणे, आत्मनिश्चय होणें व निश्वयारचे समाधान प्राप्त होणे हे काभ श्रवणानेंच घडतात. 
श्रवणाने मन आवराय्चा अभ्यास होतो, अनेक अपाय नाहींसे होतात व समाधान ( समाधि ) मिळते. सत्संगात 
श्रवण घडल्याने निरूपण उमजते व तदाकारता होते. श्रवणाने प्रबोध जावतो, प्रशा विकास पावते, जिषयांचे ओढे 
( पाह्म ) ढिळे होऊन तुहून जातात, व साघक ओोत्याचा विचार जाग्रत राहून वस्तुलाभ होतो. भअवणानें सदूबुद्धि 


अमास ८] सार्थ श्रीदासबोध २०९ 


ह 
म्राटे । येकसरां ॥ १३ ॥ श्रवणें मोह नासे । श्रवणें स्फूति प्रकार । श्रवणें 
दस्लु भासे । निश्चयात्मक ॥ १९ ॥ श्रवर्णे होय उत्तम गती । श्रवणे आतुडे 
यांती । श्रवणें पाविजे निवृत्ती । अचळ पद ॥ १५ ॥ श्रवणाऐसें सार 
नाहीं । श्रवर्णे घडे सवे कांहीं । भवनदीचा प्रवाही । तरणोपाव श्रवर्णे ॥ १६॥ 
प्रवण भजनाचा आरंभ । श्रवण सवी सर्वारंभ । श्रवणे होय स्वयंभ । सर्व 
कांहीं ॥ १७ ॥ प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती । श्रवणेंबिण न घडे प्रापी । हे तो 
मकळांस प्रचीती । प्रत्यक्ष आहे ॥ १८ ॥ ऐकिल्याविण कळेना । हें ठाउकें 
आहे जना । याकारणें मूळ प्रेत्ता । श्रण आधीं ॥१९॥ जे जन्मी 
ऐकिलेंचि नाहीं । तेथें पडिजे संदेहीं । म्हणोनियां दुजे कांहीं । साम्यता न 
घडे ॥ २० ॥ बहुत साधनें पाहातां । श्रवणास न घडे साम्यता । श्रव्णेंविण 
तत्वता । कार्य न चले ॥ २१॥ न देखतां दिनकर । पडे अवघा अंधकार । 
श्रवणेंविण प्रकार । तैसा होय ॥ २२॥ केसी नवविधा भक्ती । केसी चतुर्विधा 
मुक्ती । केसी आहे सहजस्थिती । हे श्रवणेंविण न कळे ॥ २२॥ न कळे 
षटकर्माचरण । न कळे कैसें पुरश्वरण.। त कळें केसें उपासन । विघियुक्त 
॥ २४ ॥ नाना त्रतें भाना दानें । नाना तपें नाना साधने । नाना योग 
तीर्थाटणें । श्रवणेंविण न कळती ॥ २५ ॥ नानाविद्या पिंडल्ञान । नाना 
तत्वांचे शोधन । नाना कळा नह्यज्ञान । श्रवणेंविण न कळे ॥ २६॥ अठराभार 
वनस्पती । येका जळें प्रबळती । येका रसें उत्पत्ती । सकळ जीवांची ॥ २७॥ 
सकळ जीवां येक पृथ्वी । सकळ जीवां येक रवी । सकळ जीवां वर्तवी । 
येक वायो ॥ २८॥ सकळ जीवां येकपैस । जयास बोलिजे आकादा । सकळ 
जीवांचा वास । येका परत्रह्मीं ॥ २९ ॥ तेसें सकळ जीवांस मिळोन । सार 
येकचि साधन । तें हें जाणावें श्रवण । प्राणीमात्रांसी ॥ ३० ॥ नाना देदा 


य 
वाढते, कामक्रोधादिकांचे धोके ( अपाय ) वूर होतात, मोहनाश होऊन बुद्धीळा स्फूर्ति होते व निश्र्‍याचे आत्मसमाधान 
मिळतं. शांति, निवृत्ति, सदति, श्रवणाने होते. श्रवणासारखे सारभूत साधन दुसरे नाहीं. भवतरणोपाय म्हणजे 
अघ्यात्मश्रवण होय. प्रदृत्ति असो, निवृत्ति असो, श्रवणावांचून इष्ट लाभ होत नाहीं, हा अनुभव सर्वास आहेच. ऐकल्यावांचून 
काहींच कळत नाहीं म्हणून सर्वे प्रयत्नांचे मूळ श्रवण होय. जें जन्मांत कधीं ऐकलेच नाहीं त्याविषयी संदेह असतो, 
ता. जाऊन निश्चयात्मक ज्ञान देणार अरवणापरतें दुसर कोणतेंच साधन नाहीं. सूर्यदर्शन नाहीं तोंबर सारा अंधार, तसाच 
पकार श्रवणावांचून होतो, म्हणून श्रवण हें सुर्य साधन आहे ( १-२२ ). नवविधा भक्ति, चतुर्विधा मुक्ति, सत्कर्मा- 
यरण, उपासना, ब्रततपतीथोटण, योगयाग, पिंडशान, तस्वशञान, खहजखमाधि हे सर्न अवणावांचून कांहीं कळत नाहो 

२३-२६ ). सर्व वनस्पति एका जळार्ने वाढतात, सर्व जीवांची -उत्पत्ति एका रसाने होते, सर्व जीवांना एक आकाश 
' पैस, पसरण्याची वावरण्याची जागा ) आहे, सर्वांना एक पएथ्वी, एक रवि, एक वायु व सर्वाचा वास एका परबह्माच्या 
अधिष्ठानीं आहे, तसे सवे जीवांस सारभूत असं साधन एकच म्ह० श्रवण हें आहे. एथ्वीवर अनेक देश, भाषा व मतें 

दा. १४ 


२१० साथ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


भाषा मतें । भूमंडळीं असंस्यातें । सर्वास श्रवणापरतें । साधनचि नाहीं ॥ २१॥ 
श्रवणे घडे उपरती । बद्धाचे मुमुक्ष होती । मुमुक्षाचे साधक अती । नेमॉसे 
चालती ॥ ३२॥ साधकाचे होती सिद्ध । आंगीं बाणतां प्रबोध । हे तां 
आहि प्रसिद्ध । सकळांस ठाउरके ॥ ३३२॥ ठाईचे खळ चांडाळ । तेचि होती 
पुण्यसीळ । ऐसा गुण तत्काळ । श्रवणाचा ॥ ३४॥ जो दुबुद्धि दुरात्मा । 
तोचि होय पुण्यात्मा । अगाध श्रवणाचा महिमा । बोलिला न वचे ॥३५॥ 
तीर्थांत्रतांची फळश्रुती । . पुढें होणार सांगती । तेसें नव्हे, हातीचा हाती । 
सप्रचित श्रवण ॥ २६॥ नाना रोग नाना व्याधी । तत्काळ तोडिजे औषधी । 
तेसी आहे श्रवणसिद्धी । अनुभवी जाणती ॥ ३७॥ श्रवणाचा विचार कळे । 
तरीच भाग्यश्री प्रगटे बळें । मुख्य परमात्माच आकळे । स्वानुभवासी ॥३८॥ 
या नांव जाणावें मनन । अथांलागीं सावधान । निजध्यासें समाधान । होत 
असे ॥ ३९ ॥ बोलिल्याचा अर्थ कळे । तरीच समाधान निवळे । अकस्मात 
अंतरीं वोळे । निःसंदेहता ॥ ४०॥ संदेह जन्माचे मूळ । तं श्रवणें होये 
निर्मूळ । पुढें सहजचि प्रांजळ । समाधान ॥४१॥ जेथें नाहीं श्रवण मनन । 
तेथें केचें समाधान । मुक्तपणाचें बंधन । जडलें पाई ॥ ४२॥ मुमुक्ष साधक 
अथवा सिद्ध । श्रवर्णेविण तो अबद्ध । श्रवणमननें शुद्ध । चित्तवृत्ति होय ॥४३॥ 
जेथें नाहीं नित्य श्रवण । तें जाणावें विलक्षण । तेथें साधकें येक क्षण । क्रमूं 
नये सर्वथा ॥ ४४ ॥ जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ । तेथें केंचा हो परमार्थ । मागें 
तितुकें व्यर्थ । श्रवणेंविण होय ॥ ४५ ॥ तस्मात्‌ श्रवण करावें । साधन 
मनीं धरावें । नित्यनेमें तरावें । संसारसागरीं ॥ ४६॥ सेविलेंच सेवावे अन्न । 


म य 
अखलीं तरी सवाना श्रवणापरतें दुसरें साधनच नाहीं ( २७-३१ ). श्रवणाने बद्धांना उपरति होऊन ते मुमुक्ष होतात, 
श्रवणानेंच सुसुक्षेंचे साधक होऊन नियमांनी चाळतात व ज्ञान बाणून साधकांचे सिद्ध होतात. श्रवण घडल्याने मूळचे 
खळचांडाळही पालटून पुण्यशीळ होतात, दुरात्मा असेल तोच पुण्यात्मा होतो. असा श्रवणसाधनाचा थोर महिमा 
आहे ( ३२-३५ ). ती्थेब्रते उघारीचं फळ सांगतात पण श्रवणाचे फळ तत्काळ हातीं पडते. उत्तम औषधि रोगन्याधि 
तत्काळ दूर करितात तसाच श्रवणाचा महिमा आहे. श्रवणाचे महत्व कळेल तर भाग्यश्री प्रास होते, फार काय 
सांगावे - श्रवणाने सुर्य परमात्माच अंगी जडतो. यालाच मनन म्हणतात. अथांला सावधान असणे याळाच मनन म्हणतात. 
श्रवण, मनन, निदिध्यास व साक्षात्कार हा क्रमच आहे ( ३६-३९ ). बोलल्याचा अर्थ कळल्याने समाधान होते व 
जीव निःसंदेह होतो. जन्मार्च मूळ संदेह ( संशय, विकव्म ), तो श्रवणाने तुटतो व आभाळ गेल्यावर आकाश जर्से निर्मळ 
होतें तसें समाघानसुख सहजच प्राप्त होतें. श्रवण मनन नाहीं तेथे समाधान कसचे ? ' मी मुक्त आहे, मळा श्रवणादि साधने 
नकोत ? असें कोणी म्हणेल तर त्याचा सुक्तपणा हेंच त्याला बंघन होईल. मुसुद्ध, साधक व लिद्ध या तिघांनाही 
श्रवणसननाचा अभ्यास ठेवळा पाहिजे, त्याने चित्ताची शुद्धि होते. हा अभ्यास किंवा निदिध्यास जो ठेवणार नाहीं तो 
अबद्ध म्ह० अनर्गळ होय. जेथे नित्यश्रवण नाहीं ( निरंतर श्रवण किंवा नित्य म्हे० शाश्वत वस्तूंचे श्रवण ) तेथे 
साधकाने एक क्षणही बसूं नये. ज्याला श्रवणस्वार्थ नाहीं त्याला परमार्थ कसला ? म्हणून श्रवण करावे, साधन मनीं 


तमा. ९] सार्थ श्रीदासबोध २११ 


घेत फंचि घ्यावें जीवन । तेसें श्रवणमनन । केलेंचि करावें ॥ ४७॥ श्रवणाचा 
अर.दर । आळसें करी जो नर । त्याचा होय अपहार । स्वहिताविषई ॥४८॥ 
आ।-साचें संरक्षण । परमार्थाची बुडवण । या कारणें नित्य श्रवण । केलेंचि 
पाः..जे ॥ ४९ ॥ आतां श्रवण केसें करावें । कोण्या ग्रंथासी पाहावें । पुढिले 
समःसीं आधवें । सांगिजेलळ ॥ ५० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
श्रदणनिरूपणनाम समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ आतां श्रवण केसें करावें । तोहि सांगिजेलळ आधवें । 
श्रोता अवधान द्यावें । येकचित्तें ॥ १ ॥ येक वक्तृत्व श्रवणी पडे । 
तेणें जाळें समाधान मोडे । केला निश्चयो विघडे । अकस्मात ॥२॥ 
तें वक्तृत्व त्यागावें । जें माईक स्वभावें । जेथें निश्चयाच्या नांवें । शून्याकार 
॥ २॥ येक्‍्या ग्रंथें निश्चय केला । तो दुजयानें उडविला । तेणें संशायोचि 
वाढला । जन्मवरी ॥ ४ ॥ जेथें संशय तुटती । होय आडंकानिवृत्ती । 
अद्रेतग्रंथ परमार्थी । श्रवण करावें ॥ ५ ॥ जो मोक्षाचा अधिकारी । तो 
परमार्थपंथ धरी । प्रीति लागली अंतरीं । अद्वेतग्रेथाची ॥ ६॥ जेणें सांडिला 
इहलोक । जो परलोकींचा साधक । तेणें पाहावा विवेक । अद्वेतदास््री ॥ ७॥ 
जयास पाहिजे अद्वेत । तयापुढें ठेवितां देत । तेणें क्षोभलें उठे चित्त । तया 
श्रोतयाचें ॥ ८ ॥ आवडीसारिखें मिळे । तेणें सुखचि उचंबळे । नाहीं तरी 
कंटाळे । मानस ऐकतां ॥ ९ ॥ ज्यासी उपासना जेसी । त्यासी प्रीति वाटे 
तेसी । तेथें वर्णितां दुजयासी । प्ररास्त न वाटे ॥ १० ॥ प्रीतिचें लक्षण ऐसें । 
अंतरीं उठे अनायासे । पाणी पाणवाटें जेसें । आपणचि धांवे ॥ ११ ॥ तेसा 


घतवे ब नित्यनेमाने वागून संसारांतून तरून जावें. शरीरपोषणासाठीं अज्ञोदक रोज रोज सेवन करावें लागतें त्याप्रमाणें 
आत्मनिश्चय स्थिर रहावा म्हणून प्रत्यहों श्रवणमनन करावे. श्रवणाचा आळस करील तो स्वहिताला मुकेल. आळस 
नसावा व परमार्थबुद्धि सतत जागृत असावी यासाठीं नित्य श्रवण करावें ( ४०-५० ).  [द० ७, स० ८ ] 

आतां श्रवण कसं करावे, कोणते ग्रंथ पहावे हे सांगतो (१ ). कोणाचे वक्तृत्व असं असतं कॉ तं ऐकतांच 
थोडेफार झाळेळे समाधान मोडून जाते. ज्यांत निश्चयात्मक ज्ञान नाहीं सारेंच मायेचे म्ह० संशयाचे बोलणें - 
असे वक्तृत्व ऐकूच नये. एक ग्रंथ एक सिद्धान्त मांडतो, दुसरा ग्रंथ त्याचें खंडण करितो ब दोन्ही ऐकणारा 
किवा वाचणारा अधिकाधिक संशयांतच बुडत जातो ( २-४ ). म्हणून जेथे संशय नष्ट होऊन सवे आशंकांची 
निर्वात होते, असेच अद्वेताचे ग्रंथच परमार्थी जनांनीं श्रवम करावे. मोक्षाधिकारी जीवांना अद्वेत ग्रंथाचीच गोडी लागते, 
१ ज्य'छा संसार नको - परलोकच पाहिजे त्यानें अद्वैत शास्त्रच पहावें ( ५-७ ). ज्याला अह्रेत पाहिजे त्यापुढे दैताची 
पाथी पोडली तर त्याळा रुचत नाहीं. आवडते तंच मिळाळें तर सुरख होतें, नाहीं तर कंटाळा येतो असा मनुष्यस्वभाव 
भाहे. ज्याची जी उपासना त्याळा तितची प्रीति वाटते, तेथें दुसऱ्याची स्तुति केळी तर त्याला गोड वाटत नाहीं. पाणी 
पायर टेने जर्ख सहज वाहत जाते तशी प्रीति अंतरांत अनायासे उठत असते -- प्रेमाचे हे लक्षणच आहे. आत्मज्ञानी 


२१२ साथे श्रीदासबोध [दश ७ 


जो आसमज्ञानी नर । तयास नावडे इतर । तेथें पाहिजे सारासार । विचा*णा 
ते ॥ १२॥ जेथें कुळदेवी भगवती । तेथें पाहिजे सप्तराती । इतर देव'ची 
स्तुती । कामा नये सर्वथा ॥ १३ ॥ घेतां अनंताच्या जता । तेथें नलगे 
भगवदटरीता । साधुजनासी वार्ता । फळारोची नाहीं ॥ १४ ॥ वीरकंकण 
घालितां नाकीं । परी तें शोभा पावेना कीं । जेथील तेर्थे आणिकीं । कामा 
नये सवंथा ॥ १५ ॥ नाना माहात्में बोठिलीं ॥ जेथील तेथें वंद्य जालीं । 
विपरीत करून वाचिलीं । तरी तें विलक्षण ॥ १६॥ मल्हारीमाहाल्य द्रारकेसी। 
द्वारकामाहाल्म्य नेलें कासी । कासीमाहाल्म्य बेकटेसी । शोभा न पावे ॥ १७॥ 
ऐसें सांगतां असे वाड । परी जेथील तेथेंचि गोड । तेसी ज्ञानीयांस चाड । 
अद्वेतग्रेथयाची ॥ १८ ॥ योगीयांपुढें राहाण । परीक्षवंतांपुढें पाषाण । 
पंडितांपुढें डफगाण । शोभा न पावे ॥ १९ ॥ वेदक्षापुढें जती । निस्पृहापुढे 
फळश्रुती । ज्ञानीयांपुढं पोथी । कोकशास्त्राची ॥ २० ॥ न्रह्मचयांपुढें नाचणी 
रासक्रीडा निरूपणीं । राजहंसापुढें पाणी । ठेविलें जेसें ॥ २१ ॥ तेसें 
अंतनिष्ठांपुढें । ठेविलें शुंगारिक टिपडें । तेणें त्याचें केसें घडे । समाधान ॥ २२॥ 
रायास रंकाची आशा । तक्र सांगणें पीयूषा । संन्याशयासी वोवसा । उच्छि 
चांडाळी ॥ २३ ॥ कर्मनिष्ठां वशीकरण । पंचाक्षरी निरूपण । तेथें भेग 
अंतःकरण । सहजचि त्याचें ॥ २४ ॥ तेसे परमार्थिक जन । तयांस 
नस्तां आत्मज्ञान । ग्रंथ वाचितां समाधान । होणार नाहीं ॥ २५ ॥ 
आतां असो हें बोलणें । जया स्वाहित करणें । तेणें सदा विचरणें । 


मनुष्याला सारासार विचार सांगितला तरच रुचतो, देवीभक्तांना ससशती आवडते, अन्य देवांची त्यांना तितकी प्रीति 
वाटत नाहीं. कामनेच्या गोष्टी साधूंना आवडत नाहींत. वीरकंकण हातांत घातलें पाहिजे तें नाकांत घालून चाळत नाहीं, 
वस्तु जेथल्या तेथेंच शोभते. ज्या त्या देवतेचे, तीर्थांचे, क्षेत्राचे माहात्म्य त्या त्या स्थळोंच विश्षेष असते. महारीमाहात्म्य 
द्वारकेला, हारकामाहात्म्य काशीला व कशीमाहात्म्य व्यंकटेशाच्या गिरीळा नळ तर ते साजत नाहीं. अनंतत्रत घेतलेल्या 
पुढें अनंताचीच कथा सांगावी, तेथें गीता सोडूं नये. जेथल्या तेथेच गोड असतें. असो. याप्रमाणे ज्ञात्याळा अद्वैत प्रंथाचीच 
आवड असते ( ८-१८ ). योग्यापुढें राहाणे ( अंगांत एखार्दे दैवत आणून बोल्वरणे ), रत्नपारख्यापुढें पाषाण, विद्वान 
झास्त्र्यांपुढे डफगार्णे, वेदजपुरुषापुरढे यती, निरिच्छापुढें फळश्रृति, ज्ञान्यापुढे कोकशास्त्राचे पुस्तक ( कोक म्ह० चक्रवाकांची 
जोडी. या नरमादींचें अस्क्ेन्य प्रेम अत्यंत असते. यावरून कोकशास्त्र म्ह० शृंगारशाख््र, प्रेमकहाणी ), बह्मचाऱ्यांपुढे 
नाचणारणींचे ताफे, असं अनौचित्य करणे म्हणजे राजहंसांपुढे निव्वळ पाणी ठेवण्यासारखे अरसिकपणाचे काम आहे. अच 
अंतनिष्टापुढे एखार्दे शृंगारिक चोपर्डे ( नाटक, कादंबरी इ० ) ठेवलें तर त्याचें समाधान होणार नाहीं. राजाळा रंकास योग्य 
अशी क्षुद्र आशा दाखविणे, अस्ताला ताकाचा नेवेच दाखविणे, संन्याशाला * उच्छिष्ट चांडाळी * चा क्षुद्द मंत्र सां. णे, 
कमेनिष्ठाळा वशीकरण मंत्र उपदेशणे, पंचाक्षऱ्याला अध्यात्म बोधणे म्हणजे त्याचा मनोभंग करून त्याला दुःख देणें हेय. 
स्याप्रमार्णे पारमार्थिक म्हणविण्यास आत्मज्ञानाची आस्था नलेल तर त्यापुढे अद्वैतग्रंथ वाचल्याने त्याचे समाघान होणार “ही 
( १९-२५ ). सांगण्याचे तात्पर्य इतकेंच कीं, ज्याला खरोखर आत्महित पाहिजे असेल त्याने नित्य अहेतग्रथांची चाः गा 


समा ९] साथे श्रीदासबोध २१३ 


अ तग्रेथी ॥ २६ ॥ आसमज्ञानी येकवित्त । तेणें पाहाणें अद्वेत । 
गेव”तस्थळीं निवांत । समाधान ॥ २७॥ बहुत प्रकारें पाहातां । ग्रंथ नाहीं 
अः'-तापरता । परमार्थास तत्त्वता । तारुंच कीं ॥ २८ ॥ इतर जे प्रपंचिक । 
हाः विनोद नवरसिक । हित नव्हे तें पुस्तक । परमायांसी ॥ २९ ॥ जेणें 
पर्थ वाढे । आंगीं अनुताप चढे । भक्तिसाधन आवडे । त्या नांव ग्रंथ 
॥ २० ॥ जो ऐकताच गर्व गळे । कां ते भ्रांतींच मावळे । नातरी येकसरें 
वोळे । मन भगवंती ॥ ३१ ॥ जेणें होय उपरती । अवगुण पालटती । 
जेणें चुके अधोगती । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३२ ॥ जेणें धारिष्ट चढे । जेणें 
परोपकार घडे । जेणें विषयवासना मोडे । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३३ ॥ जेणें 
परत्रसाधन । जेणें ग्रंथ होय ज्ञान । जेणें होईजे पावन । या नांव ग्रंथ 
॥ ३४ ॥ ग्रंथ बहुत असती । नाना विधानें फळश्रुती । जेथें नुपजे विरक्ती 
भक्ती । तो ग्रंथचि नव्हे ॥ २५॥ मोक्षेंविण फळश्रुती । ते दुराशेची पोथी । 
ऐकतां ऐकतां पुढती । दुराशाचि वाढे ॥ ३६॥ श्रवणीं लोभ उपजेल जेथें । 
विवेक कैंचा असेल तेथें । बेसलीं दुराशेची भूतं । तया अधोगती ॥ ३७ ॥ 
ऐकोनिच फळश्रुती । पुढें तरी पावो म्हणती । तयां जन्म अधोगती । 
सहजचि जाली ॥ ३८ ॥ नाना फळें पक्षी खाती । तेणेंचि तयां होय तृप्ति । 
परी त्या चकोराचे चित्तीं । अमृत वसे ॥ ३९ ॥ तेसें संसारी मनुष्य । पाहे 
संसाराची वास । परी ते भगवंताचे अंश । भगवंतचि इच्छिती ॥ ४० ॥ 
ज्ञानियांस पाहिजे ज्ञान । भजकांस पाहिजे भजन । साधकांस पाहिजे 
साधन । इच्छेसारिखें ॥ ४१ ॥ परमाथ्यांस परमार्थ । स्वार्थ्यांस पाहिजे 





करावी, एकांतांत एकचित्तानें ते पाहून समाधान पावावे, अनेक दृष्टींनी विचार करून पाहिळें तर असें ठरतें कों, अद्वेत 
ग्रंथांसारखा दुसरा ग्रंथच नाहीं. परमाथोची ती नौका आहे. प्रपंचपोषणाचे अनेक ग्रंथ असतात, हास्यविनोदप्रचुर कांहीं 
पुस्तके असतात, शुंगारवीरकरुगादि नवरसांचे नाना ग्रंथ असतात, पण ते परमार्थाच्या उपयोगाचे नाहींत ( २६-२९ ). 
ज्या ग्रंथांच्या परिशीळनाने किंवा श्रवणाने परमार्थबुद्धि बाढते, अनुताप उत्पन्न होतो, भक्तिसाधन सांपडते, नवगुण 
पाळटतात, सास्विक घेर्य उत्पन्न होते, परोपकार बुद्धि जडते, विषयबासना मोडते, ज्ञानमार्ग सुलभ होतो, अहंकार व 
आंति सोडून चित्त भगवंताकडे लागते व अधोगति चुकून मोक्षाधिकार प्रास होतो त्यालाच आम्ही ' ग्रंथ ! म्हणतों. 
। १०-३४ ), अनेक प्रकारचों विधाते सांगून फलश्रृतिरूपानें दुराशा वाढविणाऱ्या पोथ्या या '* ग्रंथ ' नव्हत. ज्या ग्रंथाने 
विरनि भरि वाढत नाहीं, जो मोक्षकाभ देत नाहीं तो ग्रंथच नव्हे. ज्याच्या श्रवणाने लोभ वाढतो तो ग्रंथ ' विवेक ' कसा 
गागूटे करणार ? फळध्रुति ऐकतांच तोंडाळा पाणो सुटून हें मळा मिळावें अशी दुराशा उत्पन्न होणे हीच अधोगति (३५-४८). 
अनेक! कारचा फळें खाऊन पक्षी तृप्त असतात पण चकोर त्याविषयी सस्प्रह न होतां अस्हताची इस्छा करून असतो, 
याप्रर्‍.गें संसारी माणसे संसारांतल्या अनेक गोष्टींच्या वासना घरितात, पण देवाचे निष्काम ' अक वेवाचीच वासना धरितात 
(३९-४० ). झान्याला ज्ञान, भक्ताळा भजन, साधकाला कोणतेही आवडते साधन पाहिजे असतें. परमाथ्यास परमार्थ, 


२१४ साथ श्रीदासबरोध [ दरक ७ 


स्वार्थ । कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासुनी ॥ ४२ ॥ योगीयांस पाहिजे 
योग । भोगियांस पाहिजे भोग । रोगियांस पाहिजे रोग-। हति मात्रा ॥४३॥ 
कवीस पाहिजे प्रबंद । तार्किकांस तर्कवाद । भाविकांस संवाद । गोड वारे 
॥ ४४९ ॥ पंडितांस पाहिजे व्युत्पत्ती । विद्धानांस अध्ययनप्रीति । कळावेतां 
आवडती । नाना कळा ॥ ४५ ॥ हरिदासा आवडे कीर्तन । शुचिष्मंतां 
संध्याखत्रान । कर्मनिष्टां विधिविधान । पाहिजे तें. ॥ ४६ ॥ प्रेमळास पाहिजे 
करुणा । दक्षता पाहिजे विचक्षणा । चातुर्य पाहे शाहाणा । आदरेंसी ॥४७॥ 
भक्त पाहे मूर्ति्यान । संगीत पाहे ताळज्ञान । रागज्ञानी तानमान । 
मृछळंना पाहे ॥ ४८॥ योगाभ्यासी पिंडज्ञान । तत्वज्ञानी तत्वज्ञान । नाडिज्ञासी 
मात्राज्ञान । पाहातसे ॥ ४९ ॥ कामिक पाहे कोकशास्त्र । चेटकी पाहे चेटकमंत्र । 
यंत्री पाहे नाना यंत्र । आदरेंसी ॥ ५० ॥ खाळां आवडे विनोद । उन्मत्तास 
नाना छंद । तामसास अप्रमाद । गोड वाटे ॥ ५१ ॥ मूर्ख होय नादलुब्धी । 
निंदक पाहे उणी संधी । पापी पाहे पापबुद्धि । लावून आंगीं ॥ ५२॥ येकां 
पाहिजे रसाळ । येकां पाहिजे पाल्हाळ । येकां पाहिजे केवळ । साबडी भक्ती 
॥ ५३॥ आगमी पाहे आगम । शूर पाहे संग्राम । येक पाहाती नाना धर्म । 
इच्छेसारिखे ॥ ५४ ॥ मुक्त पाहे मुक्तलीळा । सर्वे पाहे सर्वे कळा । जोतिषी 
भविष्य पिंगळा । वर्ण॑ पाहे ॥ ५२॥ ऐसें सांगावें तें किती । आवर्डीसारिखें 
ऐकती । नाना पुस्तर्के वाविती । सवकाळ ॥ ५६ ॥ परी परत्र साधनेंविण । 
म्हणों नये तें श्रवण । जेथें नाहीं आत्मज्ञान । तया नांव कर्मणुक ॥ ५७॥ 
गोडीविण गोडपण । नार्केविण सुलक्षण । ज्ञानेंविण निरूपण । बोलोंचि नये 
॥ ५८ ॥ आतां असो हें बहुत । ऐकावा परमार्थग्रंथ । परमार्थग्रंथेंविण व्यर्थ | 
गथागोवी ॥ ५९ ॥ म्हणोनी नित्यानित्यविचार । जेथें बोलिला सारासार । 


ब क्या काक क व क क क कमा म वा ९ 
स्वाथ्योस स्वार्थ, कृपणास अर्थ मनापासून पाहिजे असतो. योग्याला योग, भोग्याळा भोग, रोग्याळा रोगहर्ती मात्रा हवी 
असते. कवीला काव्य, तार्किकाळा तकंवाद, भाविकाला संबाद, पंडिताला च्युत्पत्ति, विद्ठानाळा अध्ययन, कळावंताला 
कळा, हरिदासाळा कीर्तन, कर्मनिष्ठाळा ख्रानसंध्या, प्रेमळाळा कराणास्तोत्रे, चतुराळा चातुर्य, गायकाला राग, 
योग्याम्यासीयाळा पिंडज्ञान, तत्वशाळा तत्वज्ञान, वैद्याळा ओषघेंमात्रा, कामिकाळा शुंगार, टवाळांस हास्यविनोद, 
निंदकास परन्यून, पाप्याला विषय, भोळ्याला साबडी भक्ति, तंत्रज्ञाला तंत्रशारा, शूराळा संग्राम, बहुश्रताळला बहुविध्य, 
सुक्ताळा मोक्ष याप्रमाणे प्रत्येकाची आपापल्या म्रिय विषयाच्या ठिकाणीं आवड असते. लोक आपापल्या आवडीमरः,णि 
पुस्तकांची निवड करून वाचीत असतात ( ४१-५६ ). तथांपि ज्यांत कांहीं मोक्षसाधन हाती ळागत नाहीं ते श्रवण नह 
ज्यापासून आत्मशान होत साहीं ते श्रवण नव्हे. ती क्रमणा ( करमणूक किंवा काळक्रमणेचा मारी ) होय. गोडीवथांचून *७, 
नाकावांचून सुलक्षण, तसं ज्ञानावांचून निरूपण व्यथे होय, थोडक्यांत सांगायच म्हणजे परमार्थ ग्रंथार्चेच श्रवण करे, 


समास १० ] साथे श्रीदासबोध २१५ 


तोचि ग्रंथ पेलळपार । पाववी विवेकें ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
श्रवणनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ मिथ्या तेंचि जालें सत्य । सत्य तेंचि जाठें असत्य । 
मायावि भ्रमार्चे कृत्य । ऐसें असे ॥ १ ॥ सत्य कळायाकारणें । बोलिठीं 
नाना निरूपणें । तरी उठेना धरणें । असत्याचें ॥ २॥ असत्य अंतरीं बिंबले । 
न सांगतां तें दृढ जालें । सत्य असोन हारपले । जेथील तेथें ॥३॥ 
वेदशास्त्रें पुराणं सांगती । सत्याचा निश्चय करिती । तरी नये आत्मप्रचीती । 
सत्यस्वरूप ॥ ४ ॥ सत्य असोन आज्यादलें । मिथ्या असोन सत्य जालें । 
ऐसें विपरीत वर्तले । देखत देखतां ॥ ५ ॥ ऐसी मायेची करणी । कळो आली 
तत्क्षणी । संतसंगे निरूपणीं । विचार घेतां ॥ ६॥ मागां जालें निरूपण । 
देखिळें आपणासि आपण । तेणें बाणली खूण । परमार्थाची ॥ ७॥ तेणें 
समाधान जालें । चित्त चेतन्यीं मिळालें । निजस्वरूपें वोळखिलें । निजवस्तूसी 
॥८॥ प्रारूधीं टाकिला देहो । बोधें फिटला संदेहो । आतांचि पडो अथवा राहो । 
मिथ्या कळेवर ॥ ९ ॥ त्ञानियांचें जें शरीर । तें मिथ्यतें निर्विकार । जेथे 
पडे तेंचि सार । पुण्यभूमी ॥ १० ॥ साघधुदर्गनें पावन तीर्थ । पुरती त्यांचे 
मनोरथ । साधु न येतां जिणें व्यर्थ । तयां पुण्यक्षेत्रांचें ॥ ११ ॥ पुण्यनदीचें 
जें तीर । तेथेंचि पडावे दारीर । हा इतर जनांचा विचार । साधु नित्यमुक्त 
॥ १२॥ उत्तरायण तें उत्तम । दक्षणायण तें अधम । हा संदेही वसे भ्रम । 
साधु तो निःसंदेह ॥ १२॥ शुकृपद उत्तरायण । ग्रहीं दीप दिवा मरण । अंती 
राहावें स्मरण । गतीकारणें ॥ १४ ॥ इतुकें नलगे योगियांसी । तो जीतचि 


परमाथ ग्रंथाबांचून इतर पुस्तकें वाचणे व्यथं आहे. जेथें नित्यानित्यविवेक किंवा सारासार विचार स्फुरतो तोच ग्रंथ तारक 
होय ( ५७-६०). [द.५७,स.९] 





जग मिथ्या असून सत्य वाटतं व ब्रह्म सत्य असून मिथ्या वाटते हा मायेचा विन्रम आहे. सत्य कळण्यासाठी नाना 
निरूपर्णे बोलावी ठागलीं तरी चिस्संत असत्य दृढ झाळं त॑ जात नाहीं. वेदशाखपुराणांनींच सत्यत्नह्माचा निश्चय सांगितळा 
आहे पण ' सत्य असोन आच्छादिळें । मिथ्या असोन सत्य जालें ' न्रशी मायेची विपरोत करणी आहे, पण हे सर्व सत्संगीं 
निरूपणीं विचार घेतां कळों येतें ( १-६ ). असो. आपणासि आपण पहावें तेव्हां समाघान होतें, चि सेतन्यी मिळतं, हा 
अनुभव झाला. * निजस्वरूपे बोळस्विले, निजवस्तूसीं, ' प्रारूधावर देह सोपविला व बोधारने संदेह मावळला, मग जात्याच 
शरीर केव्हांही कोटही पडले म्हणून काय झाळे ? ' जेथे पडे तेचि सार पुण्य भूमी ' पुण्यक्षेत्री रारीर पडावे हा सामान्यांचा 
विचार असतो, उत्तरायण उप्तम - दक्षिणायन वाहेट अर्ले त्यांना वाटते. उतरायण असावे, झुक्तपक्ष असावा, गृहीं दीप असतां 
दिवसा मरण यावें ब अंतीं स्मरण रहावे म्हणजे सद्रति मिळते असा त्यांचा विश्वास असतो. पण इतुर्के शानोभक्ताळा 
नको. कां को, तो ' जीतचि मुक्त पुण्यरासी' असतो. अंती भगवत भेटेल य़ा कल्पनेने जिवंतपणी देहाचे सार्थक केलें नाहीं 


२१६ साथ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


मुक्त पुण्यरासी । तिळांजुळी प्रापपुण्यासी । दिधली तेणें ॥ १५ ॥ देहाचा 
अंत बरा आला । देह सुखरूप गेला । त्यासी म्हणती धन्य जाला । 
अज्ञान जन ॥ १९॥ जनाचें विपरीत मत । अंतीं भेटतो भगवंत । ऐसें 
कल्पून घात । करिती आपुला स्वयें ॥ १७॥ जितां सार्थक नाहीं केलें । 
व्यर्थ आयुष्य निघोन गेलें । मुळीं धान्याचे नाहीं पेरिलें । तें उगवेल केंचें 
॥ १८॥ जरी केलें ईथरभजन । तरीच होईजे पावन । जैसें वेव्हारितां धान्य । 
रासि माथां लाभे ॥ १९ ॥ दिधल्याविण पाविजेना । पेरिल्याविण उगवेना । 
ऐसें हें वाक्य जना । ठाउकेंचि आहे ॥ २० ॥ न करितां सेवेच्या ्यापारा । 
स्वामीस म्हणे कोठें मुश्यारा । तेसें अंतीं अभक्त नरां । स्वहित न घडे 
॥ २१ ॥ जितां नाहीं भगवद्ठक्ती । मेल्यां केंची होईल मुक्ती । असो जे जे 
जैसें करिती । ते ते पावती तेसेंचि ॥ २२॥ एवं न करितां भगवडूजन । 
अंतीं नव्हिजे पावन । जरी आले बरें मरण । परी भक्तीविण अधोगति 
॥ २३ ॥ म्हणोन साधूने आपलें । जीत अस्तांच सार्थक केलें । शरीर 
कारणीं लागलें । धन्य त्याचें ॥ २४॥ जे कां जीवन्मुक्त ज्ञानी । त्यांचें 
शर्रीर पडो रानीं । अथवा पडो स्मशानी । तरी धन्य जालें ॥ २५ ॥ 
साधूचा देह खितपतला । अथवा आ्रानादिकीं भक्षिला । हें प्रास्त न वाटे 
जनाला । मंदबुद्धीस्तव ॥ २६ ॥ अंत बरा नव्हेचि म्हणोन । कशी होती 
इतर जन । परी बापुडे अज्ञान । नेणती वर्म ॥ २७॥ जो जन्मलाच नाहीं 
ठाईंचा । त्यास स्रृत्य येईल केंचा । विवेकबळें जन्मस्रृत्याचा । घोट भारिला 
जेणें ॥ २८ ॥ स्वरूपानुसंधानबळें । सगळी मायाच नाडळे । तयाचा पार 
न कळे । बह्मादिकांसी ॥ २९॥ तो जीत असतांचि मेला । मरणास मारून 
ज्याला । जन्मम्रृत्य न स्मरे त्याला । विवेकबळें ॥ ३०॥ तो जनीं दिसतो 
परी वेगळा । वर्ततां भासे निराळा । दृश्य पदार्थ त्या निमळा । स्पर्लाचि 
नाहीं ॥ २१ ॥ असो ऐसे साधुजन । त्यांचें घडलियां भजन । तेणें भजने 


म य 0 00 
तर हे व्हावें कसे ? मुळीं धान्य पेरळें नाहीं तर तं उगवेल कसे ? इश्वरभजनानेंच सार्थकता होते. ' जितां नाहीं 
भगवज्क्ती । मेल्या कंची होईल मुक्ती ?' असो. जे जसें करितात तसे फळ पावतात. जीवन्मुक्त शात्याचे शरीर रानी 
पडो वा स्मशानी पडो, ते खितपत पडले किंवा श्रानादिकांनीं भझिळें तरी ते घन्य होय. अज्ञजन वृथा शीण पावतात. जो 
जन्मलाच नाहीं त्याला स्हप्यु येहेळ कसा ? ज्याळा ' स्वस्वरूपानुसंघान बळें । सगळी मायाच नाडळे * त्याला जन्ममरणाचें 
भय काय ? जो जिवंतपणींच असतां मेला, मरणास मारून ज्याला ( जगळा ) तो सुटळाच आहे. ' तो जनीं दिसतो - परी 
वेगळा । वर्तेतां भासे निराळा । इ्षपदाथे त्या निमेळा । स्पर्शेळाचि नाहीं ' अशा साधूच्या भजनानेही इतर जन पावन 


मास १० ] साथ श्रीदासबोध २१७ 


(वन । इतर जन होती ॥३२॥ सदुरूचा जो अंकित साधक । तेणें 
:ढाचि करावा विवेक । विवेक केलियां तर्क । फुटे निरूपणीं ॥ ३२॥ हेचि 
॥धकांसी निरवणें । अद्वेत प्रांजळ निरूपणें । तुभचेंहि समाधान बाणे । 
ााधूच ऐसें ॥ ३४ ॥ जो संतांसी शरण गेला । तो संतचि होऊन ठेला । 
:तर जनांसी उपेगा आला । कृपाळूपणें ॥ २५ ॥ ऐसें संतांचें महिमान । 
संतसंगे होतें ज्ञान । सत्संगापरतं साधन । आणीक नाहीं ॥ ३६ ॥ गुरुभजना- 
चेनि आधारें । निरूपणाचेनि विचारें । क्रियाशुद्ध निधोरें । पाविजे पद ॥ २७ ॥ 
परमार्थाचे जन्मस्थान । तेंचि सदुरूरचे भजन । सदुरुभजनें समाधान । अकस्मात 
बाणे ॥ ३८ ॥ देह मिथ्या जाणोनि जीवें । याचें सार्थकाचे करावें । भजनभावें 
तोषवावे । चित्त सदुरूचें ॥ २९॥ शरणागतांची वाहे चिंता । तो येक सुरु 
दाता । जेसें बौळक वाढवी माता । नाना यत्नेंकरुनी ॥ ४०॥ म्हणोन सटुरूचें 
भजन । जयासे घडे तोचि धन्य । सटुराविण समाधान । आणीक नाहीं 
॥४१॥ सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रेथाचा सेवट । येथें सांगितले स्पष्ट । 
सदुरुभजन ॥ ४२॥ सटुरुभजनापरतें कांहीं । मोक्षदायक दुसरें नाही । जयास न 
मने त्यांही । अवलोकावी गुरुगीता ॥ ४३॥ तेथें निरोपिलं बरवें । पार्वतीप्रति 
सदाशिवें । या कारणें सद्ठावे । सदुरुचरण सेवावे ॥ ४४ ॥ जो ये ग्रंथींचा 
विवेक । विवंचूनि पाहे साधक । तयास सांपडे येक । निश्चय ज्ञानाचा ॥४५॥ 
जे ग्रंथी बोलिलें अद्रेत । तो म्हणों नये प्राकृत । सत्य जाणावा वेदांत । 
अर्थविषई ॥ ४६ ॥ प्राकृतें वेदांत कळे । सकळ शास्त्री पाहातां मिळे । आणी 
समाधान निवळे । अंतयामी ॥ ४७ ॥ ते प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचे 


हातात ( ७-३२ ). सद्रुरूचा जो अंकित त्यानें विवेकपूवेक अध्यात्मश्रवण कराव म्हणजे मननाने तो अर्थरूप होईल. 
सच्छिष्यांना - साधकांना - शेवटचे इंच सांगर्णे आहे कों संतांना शरण जा व तन्सुखांनीं अध्यात्म श्रवण कर म्हणजे तुम्हीही 
संतच होऊन लोकोद्धारास समथ व्हाळ. स्संगापरतें दुसरं साधन नाहीं. गुरुभक्तीच्या आधाराने, निरूपणाच्य़ा विचाराने 
व क्रियाझुद्ध ( आचारशुद्ध ) निघोरान ( निश्चयात्मक ज्ञानानें ) तुम्ही स्वरूप पावाळ - सदुरुभजनानं परमार्थबुद्धि विकास 
पावते व सहज समाधान प्राप्त होतं. देह नश्वर जाणून सार्थकीं लावावा व सदुरु संतोषवावे. आई छेंकराळा अनेक सायास 
करून वाढविते तसे सददुरु अनन्यभक्तांची चिंता वाहतात. म्हणून सद्ुरुभजन करोळ तो धन्य होय. सदुरुभजनापरतें 
दुसर समाधान नाहीं. शब्दांनी सांगायचे तें संपळें ( ३३-४५ ), ग्रंथाचा शोबट आळा. सत्संग, अध्यात्मश्रवण व सटुरु- 
भजन या तिहोंत सर्व आलें; त्यांतही सहुरुभजनापेक्षां मोक्षदायक दुसरं कांहींच नाहीं. ज्याला कळणार नाहीं त्याने 
:सगीता पहावी. तेर्थे सदाशिवानें पावेतोला सदुरुभजनच सांगितलें आहे म्हणून तेंच करावे (४२-४४). या अंथाचे 
-विकपूबेक जो कोणी मनन करील त्याला यांत आत्मनिश्नर्‍य सांगितला आहे हेंच कळून येईल. ज्या ग्रथांत अहवेतज्ञान 
स्ष्ट सांगितळें आहे तो अंथ प्राकृत म्हणून हेळसूं नये. वेदांताचे संपूर्ण रहस्य सांगितळ असून श्रतिशासत्राळा जो पूर्णपणे 
' रून आहे व ज्याच्या परिशीळनानें आत्मबोधार्चे समाधान लाभते तो प्रथ प्राकृत म्हणून कमी समजूं नये. मकटाच्या 


२१८ साथे श्रीदासबोध [ दशक ७ 


उपाये । मूर्खासि हें कळे काये । मर्कटा नारिकेळ जेसें ॥ ४८ ॥ आतां अलो 
हें बोलणें । अधिकारपरतें घेणें । रिंपीमधील मुक्त उणें । म्हणोंचि नये 
॥ ४९ ॥ जेथें नेति नेति श्रुती । तेथें न चले भाषाव्युत्पत्ती । परग्ह 
आदिअंतीं । अनिर्वाच्य ॥ ५० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे देहांत 
निरूपणनाम समास ददाम ॥ १० ॥ 


हातीं नारळ दिल्याप्रमाणे मूर्खाला हे म्हणणं कळलं नाहीं तर न कळो. शिपींत मोतीं सांपडलें म्हणून शहाणा तै तुच्छ 
मानीत नाहीं. जेथें वेद ' नेति नेति ' म्हणून हात टेकतात तेथ भाषाव्युत्पत्तीचा अभिमान काय कामाचा ? आदिअंती 
परम्रह्म अनिर्वाच्य आहे, त शब्दातीत आहे ( ४५-५० ). [ द० ७, स« १० ] 


(० 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ सार्थ श्रीदासबोध॥ 


“७ 





का 


॥ ज्ञानददाक मायोडवनाम अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ श्रोतीं व्हावें सावध । विमळ ज्ञान बाळबोध । गुरुरोष्यांचा 
संवाद । अतिसुगम परियेसा ॥ १ ॥ नाना शास्त्रे धांडोळितां । आयुष्य 
पुरेना सर्वथा । अंतरीं संगायाची व्यथा । वाढोंचि लागे ॥ २॥ नाना तीर्थे 
थोरथोरें । सृष्टीमध्ये अपारें । सुगमें दुर्गमें दुष्करें । पुण्यदायर्के ॥३॥ ऐसीं 
तीर्थे सरवीहि करी । ऐसा कोण रे संसारीं । फिरों जातां जन्मवरी । आयुष्य 
पुरेना ॥ ४ ॥ नाना तपें नाना दार्ने । नाना योग नाना साधनें । हें सर्वहि 
देवाकारणें । करिजेत आहे ॥ ॥ ५ ॥ पाबावया देवाधिदेवा । बहुविध श्रम 
करावा । तेणें देव ठाई पाडावा । हें सर्वमत ॥ ६ ॥ पावावया भगवंतातें । 
नाना पंथ नाना मतें । तया देवाचें स्वरूप तें । केसें आहे ॥ ७॥ बहुत 
देव सृष्टीवरी । त्यांची गणना कोण करी । येक देव कोणेपरी । ठाई पडेना 
॥ ८॥ बहुविध उपासना । ज्याची जेथें पुरे कामना । तो तेथाचि राहिला 
मना । सहढ करूने ॥ ९ ॥ बहु देव बहु भक्त । इछ्या जाले आसक्त । 
बहु कषी बहु मत । वेगळालें ॥ १० ॥ बहु निवडितां निवडेना । येक निश्चय 
घडेना । शास्त्रे भांडती पडेना । निश्चय ठाई ॥११॥ बहुत शास्त्री बहुत भेद । मतां- 
मतांस विरोध । ऐसा करितां विवाद । बहुत गेले ॥१२॥ सहखांमध्ये कोणी येक । 
पाहे देवाचा विवेक । परी त्या देवाचें कौतुक । ठाई न पडे ॥ १२॥ ठाई न पडे केसें 
म्हणतां । तेथेचि लागली अहंता । देव राहिला परता । अहंतायुणें ॥ १४॥ 


बाळांना म्ह० मतिमंद अज्ञाम्यांना कळेल असा बोच -- विमल शान - येथे सांगायचा आहे. शास्त्र अनंत अपार आहेत, 
तों सर्व घांडोळावीं तर आयुष्य पुरत नाहीं व मन अधिकाथिक संशयारूढ होतें. जन्मभर तोथयात्रा कराव्या तर संसारीं 
सर्वे तीथे कोणाळा होतात ? ब कोणी करूं म्हणेळ तर आयुष्यही पुरावयाचें नाहीं व कांहीं तीर्थक्षेत्रे दुर्गम व दुष्करही 
आहेत. नाना तपे, दाने, योगयाग, नाना पथ, नाना मते हीं सर्व देवाच्या शोधासाठी आहेत व नाना अस केल्याविना देव 
पावत नाहीं असे सर्वाचे मत आहे. तर तो देव कसा आहे? ह्या स्ष्टींत अनेक देव आहेत, पण एक देव कसा मिळावा ? 
अनेक उपासना, अनेक पंथ, अनेक देव व अनेक भक्त परस्परांशी भांडणारों अनेक शास्त्रे, अनेक तअत्षी व त्यांचीं अनेक मरते, 
अशा स्थितींत एका देवाचा निश्चय व्हावा कसा ? सहस्त्रावधि मनुष्यांत एखादा देवाचा विचार करितो, पण देवार्चे कौलुक 


२२० साथ श्रीदासबोध [ दरक ८ 


आतां असो हें बोलणें । नाना योग ज्या कारणें । तो देव कोण्या गुणें । ठाई 
पडे ॥ १५॥ देव कोणासी म्हणावें । केसें तयासी जाणावें । तेंचि बोलणें 
स्वभावें । बोळिजेळ ॥ १६ ॥ जेणें केळें चराचर । केलें सृष्ट्यादि व्यापार । 
सर्वकर्ता निरंतर । नाम ज्यार्चे ॥ १७ ॥ तेणें केल्या मेघमाळा । चंद्रबिबीं 
अमृतकळा । तेज दिघलें रविमंडळा । जया देवें ॥ १८ ॥ ज्याची मर्यादा 
सागरा । जेणें स्थापिळें फाणिवरा । जयाचेनि गुणें तारा । अंतरिक्ष ॥ १९॥ 
च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चोऱ्यासे लक्ष जीवयोनी । जेगें निर्मिले लोक 
तिनी । तया नांव देव ॥ २० ॥ नद्या विष्णु आणी हर । हे जयाचे अवतार । 
तोचि देव हा निधीर । निश्वयेसीं ॥ २१ ॥ देव्हारांचा उठोने देव । करूं 
नेणे सवे जीव । तयाचेनि बह्मकटाव । निर्मिला न वचे ॥ २२॥ ठाई ठाई देव 
असती । तेंहि केली नाहीं क्षिती । चंद्र तूर्य तारा जीमूती । तयांचेनि नव्हे 
॥ २३ ॥ सर्वकतो तोचि देव । पाहों जातां निरावेव । ज्याचे कळा लीळा 
लाघव । नेणती जह्यादिक ॥ २४ ॥ येथें आरांका उठिली । ते पुढिलीये 
समासी फिटली । आतां वृत्ती सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ २५ ॥ पैस 
अवकाद आकारा । कांहींच नाहीं जें भकास । तये निर्मळीं वायोस । जन्म 
जाला ॥ २६ ॥ वायोपासून जाला वन्ही । वन्हीपासुनी जालें पाणी । ऐसी 
जयाची करणी । अघटित घडली ॥ २७ ॥ उदकापासून सृष्टि जाली । 
स्तभेंविण उभारली । ऐसी विचित्र कळा केली । त्या नांव देव ॥ २८ ॥ देवें 
निर्मिली हे क्षिती । तिचे पोटीं पाषाण होती । तयासचि देव म्हणती । 
विवेकहीन ॥ २९ ॥ जो सृरिनिर्माणकर्ता । तो ये सृष्टीपूर्वी होता । मग हे 
तयाची सत्ता । निर्माण जाली ॥ ३०॥ कुलाल पात्रापूर्वी आहे । पात्रें कांहीं 


कळणे दुर्घट भाहे; असें म्हटलं तरी अहंता जडते व देव दूरच राहतो. देव कोणाला म्हणावें व त्याला कसें जाणावें ? 
(१-१६ ). ज्याने ही चराचर सृष्टि केलो, जो सृष्ट्यादि बपम्रापार चालवितो म्हणून ज्पाला सककर्ता म्हणतात, ज्यानें 
मेघमाळा केल्या, चंद्रबिंबी अस्‌तकळा ठेविल्या, रविमंडळाला तेज दिलें, सागराला मर्यादा घालून दिली, पथ्वीला शेषाच्या 
मस्तकावर ठेविलो, अंतरिक्षांत नक्षत्रतारांना स्थाने देऊन कामास लावले, चारी खाणी चारी वाणीचे अनंत जीव निमाण 
केले, ज्यानं त्रलोक्य निर्मिले, हरिहरमह्य हे ज्याचे अवतार, तो देव होय ( १७-२१ ). देव्हाऱ्यांतळा देव उठून कांहीं सर्वे 
जीव उत्पन्न करीत नाहीं, त्याला अनंत अह्मांडांचे गोळ कांहीं निर्मितां येत नाहींत. ठिकठिकागीं अनेक देव आहेत त्यांचेही 
हें काम नाहीं; चंद्र, सूर्य, तारा, मेघ त्यांच्या केल्यापैकी नव्हत. तोच सवंकता देव पाहु जावे तों तो निरवयव ( निराकार ) 
आहे. ( आतां निरवयबी चराचर कसें झाळ याचा विचार पुढें करूं) पैस - अवकाश - कांहीं नाहीं (झून्य ) भकाश ( निमेळ) 
असे आकाश. त्या आकाशापासून वायु, वायूपासून अशनि, अशीपासून पाणी व पाण्यापासून _एथ्वी अशी अघटित घटना 
झाली. उदकापासून सृष्टि झाळी व स्तंभावांचून उभी राहिली, हें ज्याने केळे तो देव. देवाने सृष्टि केळी, सृष्टीच्या पोटीं 
पाषाण झाले, त्या पाषाणांसच अविवेकी देव म्हणतात ! सृ्टि निमोणक्ता सृष्टीच्या पूर्वी हेतर उघड आहे ना? मडकी 





समास १ ] साथे श्रीदासबोध २२१ 


कुलाल नव्हे । तेसा देव पूर्वीच आहे । पाषाण नव्हे. सर्वथा ॥ ३१ ॥ मृत्तिकेचें 
सेन्य केठें । कर्ते वेगळे राहिले । कार्य कारण येक केलें । तरी होणार नाही 
॥२२॥ तथापी होईल पंचभूतिक । निर्गुण नव्हे कांही येक । कार्यकारणाचा 
विवेक । भूतांपरता नाहीं ॥ ३२ ॥ अवघी सृषधि जो कर्ता । तो ते सृष्टीहूनि 
पर्ता । तेथें संशयाची वार्ता । काढूचि नये ॥ ३४ ॥ खांबसूत्रींची बाहुली । 
जेणें पुरुषें नाचविली । तोचि बाहुली हे बोठी । घडे केवी ॥ २५ ॥ छायामंडपीची 
सेना । सृश्सारिखीच रचना । सूत्रें चाळी परी तो नाना - । व्यक्ति नव्हे 
॥ ३६ ॥ तेसा सृष्टिकर्ता देव । परी तो नव्हे सृष्टिभाव । जेणें केले नाना जीव । 
तो जीव केसेनी ॥१७॥जेंजेंजयाकरणेंपडे। तें तें तो हं केसें 
घडे । म्हणोनि वायांचि बापुडे । संदेहीं पडती ॥ ३८ ॥ सूष्टि ऐसेंचि 
स्वभावे । गोपुर निर्मिले बरवें । परी तो गोपुरकता नव्हे । निश्चर्येसी 
॥ ३९ ॥ तेसें ज* निर्मिले जेणें । तो वेगळा पूर्णपणें । येक म्हणती 
मूरखेपणें । जग तोचि जगदीश ॥ ४०॥ एवं जगदीश तो ला । जगनिमीण 
त्याची कळा । तो सवोमध्यें परी निराळा । असोन सर्वी ॥ ४१ ॥ म्हणोनि 
भूतांचा कर्दमु । यासी अलिप्त आतमारामु । अविद्यागुणें मायाभ्रमु । सत्यचि 
वाटे ॥ ४२ ॥ मायोपाधी जगडंबर । आहे सर्वहि साचार । ऐसा हा 
विपरीत विचार । कोठेंचि नाहीं ॥ ४३ ॥ म्हणोन जग मिथ्या साच 
आत्मा । सर्वापर जो परमात्मा । अंतबोद्य अंतरात्मा । ब्यापूनि असे. ॥ 
॥ ४2॥ तयास म्हणावें देव । येर हें अवघेचि वाव । ऐसा आहे अंतभीव । 
वेदांतींचा ॥ ४५ ॥ पदार्थवस्लु नासिवंत । हें तों अनुभवास येत । 


घडणारा कुंभार ( कुलाळ ) मडक्यापूर्वी तसा देव सृष्टीपूर्वी, सृष्टीच्या पोटीं निघणाऱ्या पाषाणांपूर्वीचा होय. सस्तिकेचें सेन्य 
कत्यांहून वेगळें तसा सृष्टिकता देव सृष्टीहून वेगळा, कार्य कारण एक होत नाहोंत व तीं दोन्ही पंचभूतात्मक असल्यामुळें 
एक म्हणावींत हवीं तर, पण कार्यकारण संबंध पंचभूतांपलीकडे -- निगुंण बह्याकडे - नेतां येत नाहीं. सष्टिकता सृटोपलोकड्चा 
याविषयीं संशय बाळगू नये. कळसूत्री बाहुली वेगळी व ती नाचविणारा वेगळा, छायामंडपीची सेना ( पडद्याच्या आंतल्या 
दिव्याच्या प्रकाशार्ने पडद्यावर कातरून लावलेली चित्रें मोठो हुबेहुब मूळच्यासारखीं दिसतात, सिनेमाच्या स्वेळांतल्या- 
सारखी ) ही वेगळी व सूत्रधार वगळा. तसा सृष्टिकता सष्टिभावांतला नव्हे. नाना जीव निर्माण करणारा तो स्वतः ज्ञीव 
कसा असेल ? जो जे करितो तो त्याहून वेगळा असतो. गोपूर उभारणारा कांहीं गोपुर नव्ह ( देवळाच्या पुढीळ 
दरवाज्यावरच्या मजल्यांना गोपुर म्हणतात ). तसा जगनिर्माणकर्ता जगदोश नव्हे. जगदीश सवं जगांत ( सृष्टींत ) असतो, 
पण तो जगाहून वेगळा आहे. तात्पर्य, पंचभूतांचा सष्टिरूप जो कदम ( मिश्रण, चिखळ ) त्याहून आत्माराम वेगळा 
( अलिप्त ) आहे. अविद्येमुळे मायाभ्रम सत्य वाटतो, पण मायोपाधि जगडंबर सत्य आहे अर्से कोठेही म्हटलेळे नाहीं. 
म्हणून जग मिथ्या व ब्रह्म सत्य आहे. तो परमात्मा सर्वापर आहे, सष्टीळा व भंतरात्म्याळा ( प्रतिबिंबभूत जीवसृष्टीला.) 
व्यापून आहे. त्याळा देव म्हणावें, त्यावांचून बाकी सव मिथ्या आहे, हा बेदांताचा निष्कषं आहे. पदार्थ नाशवंत आहेत हें 


२२२ सार्थ भ्रीदासबोध [ दशक ८ 


या कारणें भगवंत । पदार्थावेगळा ॥ ४६॥ देव विमळ आणी अचळ । शास्त्रे 
बोलती सकळ । तया निश्चळास चंचळ । म्हणों नये सर्वथा ॥ ४७ ॥ देव 
आला देव गेला । देव उपजला देव मेला । ऐसें बोलतां दुरिताला । काय 
उणें ॥ ४८ ॥ जन्ममरणाची वार्ता । देवास लागेना सवथा । देव अमर 
ज्याची सत्ता । त्यासी ग्रृत्यु केसेनी ॥ ४९ ॥ उपजणें आणी मरणें । येणें 
जाणें दुःख भोगणें । हे त्या देवाचें करणें । तो कारण वेगळा ॥ ५० ॥ 
अंतःकरण पंचप्राण । बहुतत्वी पिंडज्ञान । या सवांस आहे चळण । म्हणोनि 
देव नव्हेती ॥ ५१ ॥ येवं कत्पनेरहित । तया नांव भगवंत । देवपणाची 
मात । तेथे नाहीं ॥ ५२ ॥ तव रिष्ये आक्षेपिठें । तरी केसें बह्मांड केलें । 
कर्तेपणे कारण पडिठें । कार्यामध्ये ॥ ५३ ॥ द्र्टेपणें द्रष्टा दश्यीं । जेसा 
पडे अनायासीं । कर्तेपणें निर्गुंणासी । गुण तेसे ॥ ५४ ॥ ब्रह्मांडकर्ता 
कवण । केसी त्याची वोळखण । देव सगुण किं निर्गुण । मज निरोपावा 
॥ ५५ ॥ येक म्हणती त्या जह्यातें । इच्छामात्रें सृश्टिकतें । सृष्टिकतें त्यापर्ते । 
कोण आहे ॥ ५६ ॥ आतां असो हे बहु बोली । सकळ माया कोठून 
जाली । ते हे आतां निरोपिली । पाहिजे स्वामी ॥ ५७ ॥ ऐसें ऐकोनि 
वचन । वक्ता म्हणे सावधान । पुढिळे समासी निरूपण । सांगिजेल ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मी माया केसी जाली । पुढें असे निरोपिली । श्रोतीं वृत्ति सावध केली । 
पाहिजे आतां ॥ ५९ ॥ पुटें हेंचि निरूपण । विशद केलें श्रवण । जेणें 
होये समाधान । साधकांचे ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
देवदर्शननाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 


सर्वांस दिसतेंच आहे, म्हणून परमात्मा सवे पदाथांहून वेगळा आहे (२२-४६ ). देव विमळ ब अचळ आहे अला 
शाख्त्रलिद्धान्त आहे. त्या निश्वळास चंचळ म्हणूं नये, देव आळा व गेळा, देव जन्मला व मेला ही भाषा देवासंबंधीं 
वापरण्यांत पाप आहे. ज्याच्या सत्तेने इंद्रादि देव अमर आहेत त्या देवाधिदेवाला जन्मस्टत्यु कोठचा ? अंतःकरण, पंचप्राण, 
पिंडाचीं अनेक त्स्वे हीं देव नव्हेत, कारण हीं चंचळ व देव निश्चळ आहे. कल्पना तेथें शिवत नाहो ( ४७-५२). तेथे 
प्रश्न उद्भवछा. “ तुम्ही कतोही ( कारण ) कार्यात घातला. निगुण कता म्हणावा ( कारण, कर्तृत्व हा गुण आहे व ज्याच्या 
ठिकाणी गुण आहे तें कार्य होते ) तर द्रष्टा जसा द्र्टेपणामुळेंच ( हा गुण आहे ) इड्यांत सामीळछ होतो त्याप्रमाणेच 
निर्युणही स्स्युणांत ( कार्यांत ) येतो, मग अह्मांडक्ता देव सगुण कीं निर्गुण, व निगुण-असल्यास निगुंण बझीं माया 
कशी झाळी ? (५३-६० ). [द० &, स« १ ] 


रसर] साथ श्रीदासबोध २२३ 


॥ श्रीराम ॥ मागां श्रोतीं आक्षेपिलें । तें पाहिजे निरोपिळे । 
> रावेवी केसें जाळे । चराचर ॥ १॥ याचें ऐसें प्रतिवचन । बद्म जें कां 
'जातन । तेथें माया मिथ्याभान । विवतंरूप भासे ॥ २ ॥ आदि येक 
(“जह्म । नित्यमुक्त अक्रिय परम । तेथें अब्याकृत सूक्ष्म । जाली 
मळमाया ॥२॥ 

॥ स्छोक ॥ आद्यमेक परत्रह्म नित्यसुत्तमविक्रियम्‌ । तस्य माया समावेशो जीवमव्याकृतात्मकम_ ॥ 
आरांका ॥ येक बह्यम निराकार । मुक्त अक्रिय निर्विकार । तेथें 
यावोडंबर । कोठून जाली ॥ ४ ॥ ब्रह्म अखंड निर्गुण । तेथें इच्छा धरी 
कोण । निर्गुणीं सगुणेंविण । इच्छा नाहीं ॥ ५ ॥ मुळीं असेचिना सगुण । 
म्हणोनि नामें निर्गुण । तेथें जालें सगुण । कोणेपरी ॥ ६ ॥ निर्गुणचि गुणा 
आलें । ऐसें जरी अनुवादलें । लागों पाहे येणें बोलें । मूखेंपण ॥ ७॥ येक 
म्हणती निरावेव । करून अकर्ता तो देव । त्याची लीळा बापुडे जीव । काय 
जाणती ॥ ८ ॥ येक म्हणती तो परमात्मा । कोण जाणे त्याचा माहिमा । 
प्राणी बापुडा जीवात्मा । काय जाणे ॥ ९॥ उगाच महिमा सांगती । शास्त्रार्थ 
 अबघा लोपिती । बळेंचि निर्गुणास म्हणती । करूनि अकर्ता ॥ १०॥ मुळीं 
नाही कर्तव्यता । कोण करून अकर्ता । कर्ता अकर्ता हे वार्ता । समूळ 
मिथ्या ॥ ११ ॥ जें ठाईचें निर्गुण । तेथें केचे कर्तेपण । तरी हे इच्छा धरी 
कोण । सृष्टि रचावयाची ॥ १२॥ इच्छा परमेश्वराची । ऐसी युक्ती बहुतेकांची । 
परी त्या निर्गुणास इच्छा केंची । हें कळेना ॥ १३ ॥ तरी हें इतुकें कोणें 
केलें । किंवा आपणचि जालें । देवेंविण उभारलें । कोणेपरी ॥ १० ॥ देवेंविण 
जालें सर्व । मग देवास केंचा ठाव । येथें देवाचा अभाव । दिसोन आला ॥ १५॥ 
देव म्हणों सृष्टिकर्ता । तरी येवों पाहे सगुणता । निर्गुणपणाची वार्ता । देवाची 
बुडाली ॥ १६॥ देव ठाईंचा निर्गुण । तरी सृशटकि्ता कोण । कतेंपणाचें सगुण । 
प्रश्न--निराकार निर्युण बह्मापासून सगुण साकार माया कशी निर्माण झाली ? | 
उत्तर--जसा दोरोबर सपे तशी अह्मावर माया विवतेरूप भासते. आदि एक नित्यसुक्त अक्रिय परबह्म; तेर्थे 
अव्याहत सूक्ष्म मूळमाया झाळी (१-३) -म्रह्म खत्य़ व निर्विकार, तेथे ही ळटकी माया कोठून आडी? 
सृष्टि रचावयाची इच्छा झाली अस सांगतात, पण निगुंणाला इच्छा झाळी कशी ? निर्गुण गुणाळा कसें आळे | ते देव 
केरून अकते आहे वयाची लीळा बापुडे मानव काय जाणती ! तुम्ही म्हणा हें आम्हांला परत नाहो, “ इच्छा परमेश्वराची । 
युक्ती बहुठेकांची । परी त्या निर्युणास इच्छा कॅची । हॅ कळेना, ' इ व्रह्मांड काय आपणच झाळें, पण हें ' देवेवीण 


उभाऱ्छे । कोणेपरी ?* देबेबीण उभार्े म्हणार्वे तर देवाचा भभाव दिसून येतो. देव सटटकिती म्हणाळ तर देवाकडे 
सरुणपणा येतो, पण देव निर्गुण असं वेदशारा व सर्व संत सांगतात, शिवाय सगुण तितकें नाशवंत या न्यायाने अविनाशी 





२२४ साथे श्रीदासबोध [ दशक 


नासिर्वत ॥ १७ ॥ येथें पडिले विचार । केसें जालें सचराचर । माया म्हण्य 
स्वतंतर । तरी हेंहि विपरीत दिसे ॥ १८ ॥ माया कोणी नाही केली । ₹ 
आपणचि विस्तारली । ऐसें बोलतां बुडाली । देवाची वार्ता ॥ १९॥ दे] 
निर्गुण स्वतः सिद्ध । त्यासी मा्येसि काय संबेध । ऐसें बोलतां विरुद्ध । 
दिसोन आलें ॥ २० ॥ सकळ कांहीं कर्तन्यता । आली मायेच्याचि माथां । 
तरी भक्तांस उद्धरिता । देव नाहीं कीं ॥ २१ ॥ देवेंबिण नुस्ती माया । कोण 
नेईल विल्या । आम्हां भक्तां सांभाळाया । कोणीच नाहीं ॥ २२ ॥ म्हणोन 
माया स्वतंतर । ऐसा न घडे कीं विचार । मायेस निर्मिता सर्वेधर । तो 
थकचि आहे ॥ २३॥ तरी तो केसा आहे ईथर । मायेचा केसा विचार । तरी 
हें आतां सविस्तर । बोलिलें पाहिजे ॥ २९ ॥ श्रोतां व्हावें सावधान । येकाग्र 
करूनियां मन । आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ २५॥ येके आदाकेचा 
भाव । जनीं वेगळाले अनुभव । तेहि बोलिजेती सर्व । येथानुक्रमें ॥ २६ ॥ 
येक म्हणती देवें केठी । म्हणीनि हे विस्तारली । देवास इच्छा नस्ती 
जाली । तरी हे माया केंची ॥ २७ ॥ येक म्हणती देव निर्गुण । तेथें 
इच्छा करी कोण । माया मिथ्या हे आपण । जालीच नाहीं ॥ २८ ॥ येक 
म्हणती प्रत्यक्ष दिसे । तयेसी नाहीं म्हणतां केसें । माया हे अनादि असे । 
शक्ती ईश्वराची ॥ २९ ॥ येक म्हणती साच असे । तरी हे ज्ञानें केसी 
निरसे । साचासारिखीच दिसे । परी हे मिथ्या ॥ ४० ॥ येक म्हणती 
मिथ्या स्वभावें । तरी साधन कासया करावें । भक्तिसाधन बोलिलें देवें । 
मायात्यागाकारणें ॥ ३१ ॥ येक म्हणती मिथ्या दिसतें । भय अक्ञान 





देवाकडे सगुणपण येते अर्स म्हणवत नाहीं. देव सृष्टिकर्ता नाहीं म्हणाळ तर देवाचा अभाव दिसून येतो, निदान त्याचे 
महत्व उरत नाहीं. माया कोणीं केळी नाहीं, आपणच स्वतंत्रपणें उभारळी अखे म्हणाळ तर देवाचा व मायेचा संबंध 
नसल्यामुळें देवाची वार्ताच उडाली ; आणि देवाची वाता उडाली तर भक्तांचा उद्धार कोण करोळ? ' देवेंवीण नुस्ती माया । 
कोण नेईळ विल्या । आम्हां भक्तां सांभाळाया । कोणीच नाहीं ' अश्शी आपत्ति मग उद्भवेळ ! म्हणून माया स्वतंत्र नसळी 
पाहिजे. माया स्वतंत्र जर नाहीं तर मायेचा निर्मिता इंध्रर कोण व कोठें आहे? ( ४९-२० ). उत्तर-ह्या प्रशाची उत्तर 
: जनीं वेगळाले अनुभव ? असल्यामुळें वेगवेगळीं कशीं देतात ते आधीं सांगतों, मग शेवटीं सिद्धान्त सांगूं. एक म्हणतात- 
: माया देवाने केली म्हणून झाळी, देवाला इच्छा झाळी नसती तर ही झाली नसती. ' दुसरे म्हणतात--' देव निगुण, 
त्याळा इच्छा कोठून होणार ? म्हणून माया मिथ्या आहे, ही झालीच नाहीं. ' तिसरे विद्वान्‌ सांगतात-* वा ! नाहीं कशी! 
म्हणतां ? ही प्रत्यक्ष दिसते आणि नाहीं कशी ? माया ही इेश्वराची अनादि अशी शकि आहे. ' चवथे पंडित म्हणतात 

: माया साच असती तर हिचा ज्ञानाने निरास कसा झाला असता ? म्हणून ही साचासारखी दिसली तरी ही मिथ्या! 
आहे. ' पांचवे गृहस्थ म्हणतात-' अज्ञानसंनिपातामुळे मायेचे भय वाटतें, त॑भय जाण्यास साधनरूप औषध घेत 

म्हणजे ह्य मिथ्या आहे ह समजते. ' सहावे पंडित बोळतात-' मायेच्या निरसनार्थ अनंत साधने ग्रंथांतरी सांगितर' 


समास २ ] साथे श्रीदासबोध २२५ 


सन्निपाते । साधनओषघही घेईजेतें । परी तें हशय मिथ्या ॥ ३२ ॥ अनंत 
साधनें बोठिलीं । नाना मतें भांबावलीं । तरी माया नवचे त्यागिलठी । ते 
मिथ्या केसी म्हणावी ॥ ३३२॥ मिथ्या. बोले योगवाणी । मिथ्या वेदशास्त्री 
पुराणीं । मिथ्या नाना निरूपणीं । बोलिली माया ॥ ३४९ ॥ माया मिथ्या 
म्हणतां गेली । हे वार्ता नाही ऐकिली । मिथ्या म्हणतांच लागली । 
समागमें ॥ २५ ॥ जयाचे अंतरीं ज्ञान । नाही ओळखिले सजन । तयास 
माया मिथ्याभान । सत्यचि वाटे ॥ ३६ ॥ जेणें जेसा निश्चय केला । 
तयासी तेसाचि फळला । पाहे तोचि दिसे बिंबला । तेसी माया ॥ ३७ ॥ 
येक म्हणती माया केंची । आहे तें सर्व जह्मची । थिजल्या विघुरल्या 
घृताची । ऐक्यता न मोडे ॥ ३८ ॥ थिजलें आणि विघुरलें । हे स्वरूपी 
नाहीं बोलिलें । साहित्य भंगलें येणें बोलें । म्हणती येक ॥ ३९ ॥ येक 
म्हणती सर्व जह्म । हें न कळे जयास वर्म । तयाचे अंतरींचा भ्रम । 
गेलाच नाहीं ॥ ४० ॥ येक म्हणती येकचि देव । तेथें केंचे आणिलें सर्व । 
सर्व जरह्म हें अपूर्व । आश्चर्य वाटे ॥ ४१ ॥ येक म्हणती येकचि खरें । 
आनुहि नाहीं दुसरें । सवे जह्य येणें प्रकारें । सहजची जालें ॥ ४२॥ सर्व 
मिथ्या येकसरें । उरलें तेचि बह्म खरं । ऐसीं वाक्यें शास्त्राधारे । बोलती 
येक ॥ ४३ ॥ अळंकार आणि सुवण । तेथें नाहीं मित्रपण । आटाआटी 
व्यर्थ सीण । म्हणती येक ॥ ४४ ॥ हीन उपमा येकदेसी । केसी साहेल 
वस्तूसी । वणंव्यक्ती अव्यक्तासी । साम्यता न घडे ॥ ४५ ॥ सुवर्णी दृष्टी 
घालितां । मुळींच आहे व्यक्तता । अळंकार सोनें पाहातां । सोनंचि असे 
॥ ४६ ॥ मुळीं सोनेंचि हे व्यक्त । जड येकदेसी पीत । पूणीस अपूणांचा 
दृष्टांत । केंबी घडे ॥ ४७॥ दृष्शंत तितुका येकदेसी । देणें घडे कळायासी । 
सिंधु आणि लहरीसी । भिन्नत्व केंचें ॥ ४८ ॥ उत्तम मध्यम कनिष्ट । येका 


आहेत, व नाना मरते भांबाबळीं आहेत तरी मायेचा त्याग होत नाहीं, मग तिला उगीच मिथ्या म्हणून काय म्हणतां ?* 
सातवे गृहस्थ जबाब देतात-' वेदशास्त्रपुराणांनीं माया मिथ्या असं स्पष्ट सांगितळे असून माया मिथ्या याबद्दळ तुम्ही 
शंका घेतां, तुम्हांला म्हणावें तरी काय ? ' आठवे पंडित विचारतात:-' मिथ्या मिथ्या काय करितां ? मिथ्या म्हणतां गेढी 
असें होत नाहीं बा? उलट ' मिथ्या म्हणतांच छागली । समागमे. '-नवचे विद्वान्‌ बोलळतात-' जयाचे अंतरीं ज्ञान । 
नाहीं व ज्याळ। सत्संग झाळा नाहीं त्याला माया मिथ्याभाव सत्य वाटते. ' दहावे गृहस्थ म्हणतात-' उगीच वाद 
कशाला ? ज्याचा निश्चय त्याला फलदूप होतो. आरशांत पाहणारा असतो तसें त्याला प्रतिबिंब दिसते, अशीच माया 
आहे ! ' अकरावे विद्वान्‌ म्हणतात-' अहो ! माया कसळी ! सवे ब्रह्मन आहे. ' ' थिजल्या विघुरल्या धताची । ऐकयता 
दा. १५ 


२२६ साथे श्रीदासबोध [ ददाक ८ 


दृष्टांते कळे स्पष्ट । येका दृष्टांतें नष्ट । संदेह वाढे ॥ ४९ ॥ केंचा सिंधु 
कची लहरी । अचळास चळाची सरी । साचाऐेसी वोडंबरी । मानूंच 
नये ॥ ५० ॥ वोडंबरी हे कल्पना । नाना भास दाखवी जना । 
थेरवी हे जाणा । बह्मची असे ॥ ५१॥ ऐसा वाद एकमेकां । लागतां 
राहिली आशंका । तेचि आतां पुढें ऐका । सावध होउनी ॥ ५२॥ माया 
मिथ्या कळों आली । परी ते बक्षी केसी जाली । म्हणावी ते निशुणें केली । 
तरी ते मुळींच मिथ्या ॥ ५३ ॥ मिथ्या शाब्दी कांहींच नाहीं । तेथें केले 
कोणें काई । करणें निर्गुणाचा ठाई । हेंहि अघटित ॥ ५९ ॥ कर्ता ठाईचा 
अरूप । केलें तेंही मिथ्यारूप । तथापी फेडू आक्षेप । श्रोतयांचा ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मआाशंकानाम समास द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ अरे जें जाठेंचि नाहीं । त्याची वाता पुससी काई । तथापि 
सांगों जेणें कांहीं । संशय नुरे ॥ १ ॥ दोरीकरितां भुजंग । जळाकरितां 
तरंग । मा्तंडाकारिता चांग । ग्रृगजळ वाहे ॥ २॥ कल्पनेकरितां स्वप्न 
दिसे । सिंपीकरितां रुपें भासे । जळाकरितां गार वसे । निमिष येक ॥३॥ 
मातीकरितां भिती जाली । सिंधुकॉरेतां लहरी आली । तिळाकरितां 
पुतळी । दिसों लागे ॥ ९॥ सोन्याकरितां अळंकार । तंतूकरितां जालें चीर । 
कासवाकारितां विस्तार । हातापायांचा ॥ ५॥ तूप होतें तरी थिजलें । 
तरीकरितां मीठ जालें । बिबाकरितां बिंबलें । प्रतिबिंब ॥६॥ प्रथ्वीकरितां 
जालें झाड । झाडाकरितां छाया वाड । धातुकारितां पवाड । उंच नीच 
वर्णाचा ॥ ७ ॥ आतां असो हे दृष्टांत । अद्वेतास केंचें देत । द्रेतेंविण 


न मोडे. ' बारावे पंडित बोलतात --“ एकच निर्गुण देव आहे तेथे सर्व ब्रह्म कोठचे आणतां ?' असे माया सत्य कीं मिथ्य! 
याबद्दळ अनेक वाद निघतात ( २५-५२ ). माया मिथ्या आहे हें स्पष्ट आहे, ' ती ब्रह्मी केसी झाळी ?' हा मुख्य प्रश्न 
आहे. त्याला उत्तर हंच आहे कीं निगुण श्रह्माकडे कर्तेपण लावतां येत नाहीं व माया ' मिथ्या * ह्या शब्दानेंच ' ती कांहीं 
नाहीं ' असें उघड होत आहे. मग जी नाहींच तिचा कर्ता कोण म्हणून काय विचारता. ' कता ठायींचा अरूप * व 
: केळे तेही मिथ्यारूप ' कर्त्याला मुळीं नांव ना खूप, व जे केलें म्हणतां तेंही ' मिथ्यारूप ' आहे तथापि आक्षेप काढलाच 
आहे तर त्याळा उत्तरही देऊं (५३-५५ ). [द० ८, स २] 


' अरे ! माया ( सृष्टि) जी झाळीच नाहों तिची वाती काय पुसतोस ? तथापि विचारलळेंस तर निःसंदेहता होईल 
असें उत्तर देऊं. दोरो आहे म्हणून सपे दिसतो, जळासुळें तरंग उठतो, सूर्‍यांस्वव खूगजळ भासते, कल्पनेपासून स्वम 
उदवते, शिंप आहे म्हणून रुपे चमकते; जळासाठीं गार, मातीसाठी भिंत, लिंधुसाठीं तरंग, डोळ्यांतीळ तोळ आहे. म्हणून 
पुतळी, सोन्याकरितां अलंकार; तंतूसाठीं वरा, कासवासाठीं हातापायाचा विस्तार, पातळ तुपाचे घट तूप, खाडीपासून 
मीठ, बिंबासुळें प्रतिबिंब, पथ्वीसुळे झाड; झाडाकरितां छाया, धातू मुळे उद्यनीच वणे - हे दृष्टांत आतां पुरेत. हे सारे 
द्रैतांतळे दृष्टांत अह्वेतसिद्धीच्या काय कामाचे ! पण द्वैतावांचून अद्वैत बोळतांच येत नाहीं. मासासुळें भास ( जग ) भासतो, 


समास ३] सार्थ श्रीदासबोध २२७ 


अद्वेत । बोलतांच नये ॥ ८॥ भासाकरितां भास भासे । हश्याकारितां दृश्य 
देसे । अदशयास उपमा नसे । म्हणोनि निरोपम ॥ ९ ॥ कल्पनेविरहित 
देत । दृश्यावेगळा दृष्टांत । द्रेतावेगळें देत । केसें जालें ॥१०॥ विचित्र 
भगवंताची करणी । वरणवेणा सहखफणी । तेणें केली उभवणी । अनंत 
ब्रह्मांडाची ॥ ११९ ॥ परमात्मा परमेश्वरु । सर्वकर्ता जो ईश्वरु । तयापासाने 
बिस्तारु । सकळ जाला ॥ १२॥ ऐसी अनंत नामें धरी । अनंत दाक्ती 
निर्माण करी । तोचि जाणावा चतुरीं । मूळपुरुष ॥ १३२॥ त्या मूळपुरुषाची 
वोळखण । ते मूळमायाचि आपण । सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि आलें ॥१४॥ 
॥ स्छोक ॥ कार्यकारणकतृत्बे हेतुः प्रकतिरुच्यते ॥ ९॥ 


हें उघड बोलतां नये । मोडों पाहातो उपाये । येरवी हें पाहातां काय । साच 
आहे? ॥ १५ ॥ देवापासून सकळ जालें । हें सर्वास मानलें । परी त्या 
देवास वोळखिलें । पाहिजे कीं ॥ १६ ॥ सिद्धांचें जें निरूपण । तें साधकांस 
न मने जाण । पक्क नाहीं अंतःकरण । म्हणोनियां ॥ १७ ॥ अविद्यागुणे 
बोलिजे जीव । मायागुणें बोठिञे शिव । मूळमायागुणें देव । बोलिजेतो 
॥ १८ ॥ म्हणोनि कारण मूळमाया । अनंत रशाक्ती धरावया । तेथींचा अर्थ 
जाणावया । अनुभवी पाहिजे ॥ १९ ॥ मूळमाया तोचि मूळपुरुष । तोचि 
सवांचा ईरा । अनंत नामी जगदीश । तयासीच म्हणावें ॥ २० ॥ अवधी 


इृत्यामुळें इृइ्य दिसतें पण अदइड्याला ( ब्रह्माला ) उपमा नाहीं. म्हणून ते अनुपम आहे. कल्पना सोडून हेतु (कारण ) 
सांगतां येत नाहीं, ह्याला सोडून दृष्टांत देतां येत नाहीं, त्याप्रमाणे द्वैतावांचून ( ह्वेताचा अंगीकार केल्यावांचून ) ही 
दतरूप सृष्टि कशी झाली हे सांगतां येत नाहो ( १-१० ). भगवंताची करणी . विलक्षण आहे, ती रोषाला वार्णितां येत 
नाहो. हो अनंत बह्मांडांची उभारणी त्यानें केली आहे. परमात्मा, परमेश्वर, सर्वक्ता, इश्वर, अनंतनामी, अनंतशक्ति जो 
मूळपुरुष त्याच्यापासून सारा विस्तार झाला आहे. त्यालाच मूळमाया म्हणतात. कार्यकारणाचा हेतु ती आहे. तीच प्रकृति 
हाय, हें उघड सांगतां येत नाहीं, कारण हें सांगितल्यास अनघिकारी पुरुष साधनें सोडून अह्यप्रासीचा मागेच सोडून 
देईल ( अद्देत ब्रह्माच्या ठिकाणीं हवैत झालेच नाहीं हा सिद्धांत, तथापि संशय मोडण्यासाठी हवेताची उभारणी करून 
दाखवीत आहेत ब मूळमाया व तेथून पुढील सृष्टिरचनेची गोष्ट सांगत आहेत ), तथापि ( स्वानुभवाच्या बाजून विचाराल 
तर ) मूळमाया! व तिची गोष्ट ( आम्ही पुढें सांगणार आहोंत्त ती ) काय खरी आहे ! सृष्टि नसून सश्‍्टि झाळी असा ग्रह 
करून घेणाऱ्यांसाठी सृष्टीच्या उभारणीची गोष्ट सांगावयाची आहे. खरोखर ' अरे जे जाऊेचि नाहीं ' हाच सिद्धांत आहे. 
देवापासून सकळ झालें या ळोकांच्या समजुतीप्रमा्णेच आम्हीं जओोळतों, पण त्या देवाला ओळखले पाहिजे. सिदांच निरूपण 
( त्यांच्या भूमिकेवरून अस्ते पण ते) साधकार्च अंतःकरण परिपक्कततेस न आल्यासुळें त्याठा कळत नाहीं ( कांही झाळेंच 
नाहीं हा सिद्धाजुभव, पण झालें आहे व त्याचा कता देव आहे या त्याच्या समजुतोप्रमार्णेच सध्यां आम्ही बोलतो. ) 
' कतो ठाईचा अरूप । केलें ते ही मिथ्यारूप ' * अरे जे झालेचि नाहीं ' ही भाषा कळत नाहीं तोंवर पुढीळ उभारणी 
खरी मानावी. ( पुढें प्रसंगाने संहारणी येहेळच ). पिंढाच्या उपाधोसुळे ' जोच ' व बह्मांडाज्या उपाधीसुळे 'शिव' ब 
सळमायेच्या उपाधीमुळें * देव ' अर्से म्हटळें जाते. म्हणून स्टिर्यनादि कार्याला लागणाऱ्या अनंत शक्ति घारण करणारी 
मूळमाया हेंच सर्वाचे मूळ होय; मूळपुरुष ईश, जगदीश तिराच म्हणतात ( १ १--२० ). सारें जगत मूळमायेचा घिस्तार 


२२८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


माया विस्तारली । परी हे निदोष नाथिली । ऐसीया वचनाची खोली । 
विरळा जाणे ॥ २१ ॥ ऐसें अनिर्वाच्य बोलिजे । परी हें स्वानुभवें जाणिजे । 
संतसंगेविण नुमजे । कांहीं केल्या ॥ २२॥ माया तोचि मूळपुरुष । साधकां 
न मने हें निदोष । परी अनंतनामीं जगदीश । कोणास म्हणावें ॥ २२३ ॥ 
नामरूप माये लागलें । तरी हें बोलणें नीटचि जाले । येथें श्रोतीं 
अनुमानिलें । कासयासी ॥ २४ ॥ आतां असो हे सकळ बोली । मागील 
आदुंका राहिली । निराकारीं केसी जाली । मूळमाया ॥ २५॥ दृष्टीबंधन 
मिथ्या सकळ । परी तो केसा जाला खेळ । हेंचि आतां अवघें निवळ । 
करून दाऊं ॥ २६ ॥ आकारा असतां निश्चळ । मध्यें वायो जाला चंचळ । 
'तेसी जाणावी केवळ । मूळमाया ॥ २७॥ रूप वायोचें जालें । तेणें आकाश 
भंगले । ऐसें हें सत्य मानठें । न वचे किं कदा ॥ २८॥ तेसी मूळमाया 
जाली । आणी निर्गणता संचली । येणें दृष्टांते फिटली । मागील आराका ॥२९॥ 
वायु नव्हता पुरातन । तेसी मूळमाया जाण । साच म्हणतां पुन्हा लीन । 
होतसे ॥ ३० ॥ वायो रूपें केसा आहे । तेसी मूळमाया पाहें । भासे परी 
ते न लाहे । रूप तयेचें ॥ ३१ ॥ वायो सत्य म्हणों जातां । परी तो नये 
दाखवितां । तयाकडे पाहों जातां । धुळीच दिसे ॥ ३२॥ तेसी मूळमाया 
भासे । भासे परी ते न दिसे। पुढें विस्तारली असे । माया अविद्या ॥ ३३॥ 
जैसें वायोचेनि योगें । हय उडे गगनमार्गे । मूळमायेच्या संयोगें । तेसें 
जग ॥ ३९ ॥ गगनीं आभाळ नाथिलें । अकस्मात उद्भवले । मार्येचाने गणे 
जालें । तेसें जग ॥ २५॥ नाथिठेंचि गगन नव्हतें । अकस्मात आले तेथें । 


आहे पण तीच सुळीं मिथ्या आहे, पण हे बोलणें स्वानुभवी महात्म्यालाच कळणार आहे, किंवा हें तिले अनिर्वाच्यएण 
एखाद्या भाग्यवंताला सत्संगतींतच उमगणांरं आहे. मूळमाया तोच मूळपुरुष, अनंतनामो जगदीश तोच. तीच नामख्पा- 
त्मक आहे ( २१-२४ ). आतां ' निराकारीं केसी जाली । मूळमाया ? ' ही झंका अजून ज्याला असेल त्याच्या समा- 
'घानासाठीं कांहीं बोलल पाहिजे. दृष्टिबंधनें ( गारुड्याचे खेळ वरोरे ) जेवढीं आहेत तेबढीं मिथ्या असून खेळ तर होत 
असतात कीं नाहीं ? तसाच मूळमायेचा प्रकार आहे. आकाश निश्चळ असून त्यांत चंचळ वायु होतो, तशी निर्गुण 
निराक्रार ब्रह्माच्या ठिकाणीं सगुण, साकार व चंचळ माया झाळी. वायुरूपासुळे आकाश भंगले असं होत नाहीं, तसें 
मूळमायेसुळें निगुण अदतच्या व्यापकत्बाळा बाघ येत नाहीं. वायु पुरातन नव्हता, तशी मूळमायाहि नाहीं, वायु किंवा 
मूळमाया सत्य म्हणाल तर वायु आकाशांत व माया अह्यांत लोन होते. वायूखें रूप जर्ल आहे तर्सेच मूळमायेचे आहे. वायु 
भासतो पण सांपडत नाहीं, तशी माया भासते पण आढळत नाहीं. वायु सत्य म्हणाळ तर दाखवितां येत नाहीं, तसाच 
प्रकार मूळमायेचा, ती भासते पण दिसत नाहीं, माया ( शिवाश्वी उपाचि ) व अविद्या ( जीवाची उपाचि ) या डभयरूपांनीं 
ती विस्तारळी आहे. वायूच्या योगानें आकाशांत जरस इय आभाळ उळवलेळें विखे, त्से मूळमायेपासून जग झालेलें 
दिसते, आकाशाच्या ठिकाणीं नसलेले ढग एकाएकीं उद्भवतात तशी त्रह्मी लटिकी माया उत्पन्न होते. रागताची निश्वळता 


ऱ्यास २] साथ श्रीदासबोध २२९ 


देसें दृश्य जालें येथें । तेसियापरी ॥ ३६ ॥ परी त्या आभाळाकारितां । 
गगनाची गेली निश्चवळता । वाटे परी ते तत्वता । तैसीच आहे ॥ ३१७ ॥ 
दसे मायेकरितां निर्गुण । वाटे जालें सगुण । परी तें पाहातां संपूर्ण । जेसें 
देसें ॥ ३८॥ आभाळ आलें आणि गेलें । तरी गगन तें संचले । तैसें गुणा 
नाहीं आलें । निर्गुण ज्म ॥ २९॥ नभ माथां लागलें दिसे । परी तें जेसें 
तेसे असे । तेसें जाणावें विश्वासें । निर्गुण जह्म ॥ ४० ॥ ऊर्ध्व पाहातां 
आकाठा । नीळिमा दिसे सावकास । परी तो जाणिजे मिथ्या भास । 
भासलासे ॥ ४१ ॥ आकाश पालथे घातलें । चहूंकडे आटोपले । वाटे 
विश्वास कोंडिठें । परी तें मोकळेंचि असे ॥ ४२॥ पर्वतीं निळा रंग दिसे । 
परी तो तया लागला नसे । अलिप्त जाणावें तेसें । निर्गुण ज्म ॥४३२॥ 
रथ धांवतां पथ्वी चंचळ । वाटे परी ते असे निश्चळ । तेसें परञ्रह्म केवळ । 
निर्गुण जाणावें ॥ ४९॥ आभाळाकरितां मयंक । वाटे धावतो निठांक । 
परी तें अवघें माईक । आभाळ चळे ॥ ४५॥ झळे अथवा अगिज्वाळ । 
तेणें कंपित दिसे अंतराळ । वाटे परी ते निश्चळ । जैसें तेसें ॥ ४६॥ तेसें 
स्वरूप हें संचले । असतां वाटे गुणा आलें । ऐसें कल्पनेसि गमलें । परी तें 
मिथ्या ॥ ४७ ॥ दृष्टिबंधनाचा खेळ । तेसी माया हे चंचळ । वस्तु शाशत 
निश्चळ । जेसी तेसी ॥ ४८॥ ऐसी वस्तु निरावेव । माया दाखवी अवेव । 
इचा ऐसाच स्वभाव । नाथिलीच हे ॥ ९९॥ माया पाहातां मुळींच नसे । 
परी हे साचाऐसी भासे । उडववे आणि निरसे । आभाळ जैसें ॥ ५०॥ ऐसी 
माया उद्वली । वस्तु निर्गुण संचली । अहं ऐसी स्फाते जाली । तेचि 
माया ॥ ५१॥. गुणमायेचे पवाडे । निगुणीं हें कांहींच न घडे । परी हें घडे 
आणी मोडे । सस्वरूपीं ॥ ५२॥ जेसी दृष्टी तरळली । तेणें सेनाच भासली । 


ढगांच्या येण्याने ढळल्यासारखी वाटली तरी ते निश्चळ आहे, तसं मायेच्या योगाने अह्यम सगुण व चंचळ झालेस बाटतें 
पण अह्य निश्चळ ब नियुंण आहे तसंच आहे. आकाश डोक्याळा लागल्यासारखं वाटते पण ते अलिप्त? तर्सेच ब्रह्मही मायेने 
अस्पृष्ट आहे. आकाशाया नीळिमा भासमान आहे सत्य नाहों. पाण्यांत आकाश पाल्थे दिसे कीं वाटते की, आतां जग संपे 
पण आकाश आहे तर्सच आहे. पर्वतावर निळा रंग दिसतो पण तो त्याला लागळेळा नसतो. रथ धांवतां पृथ्वी चंचळ 
चालतेशी वाटते; पण ती हाळत नाहीं तसं परबह्म निश्चळ जाणावे. आभाळाबरोबर चंद्र घावतांना दिसतो, झळे म्हणजे 
उष्ण वारे किंबा भभिज्वाळा यांनीं अंतराळ कंपित झालेंसं वाटते, त्याप्रमाणे ब्रह्म सगुण झाळेळं वाटते ! पण त्याची निर्गु- 
णता अखंड आहे. इृष्टिबंघनाच्या खेळासारखी माया चंचळ आहे; पण अह्य आहे तसेच निसुंण नित्वळ आहे ( २५-४९ ), 
वस्तु निरावयव असून मायेसुरळे सावयव बाटते, मिथ्यामायेचा हा स्वभावच आहे. आकार्शात आभाळ येतें व जातें, तशी 
माया नसून खऱ्यासारखी भासते. असो. निगुंण वस्तु संचछेली असतांना मूळमाया अही उजवळोी. ' मी एकाकी आहे तो 
प्हुविध व्हावे * अशी जी अहंस्फूर्ति ती माया. नियुंणाच्या ठिकाणीं हें कांहींच नाहीं पण गुणमायेच्या गोगें घडते व 


२३० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक .: 


पाहातां आकाशींच जाली । परी ते मिथ्या ॥ ५२॥ मिथ्या मायेचा खेळ । 
उद्धव बोलिला सकळ । नाना तत्वांचा पाल्हाळ । सांडूनियां ॥ ५४॥ तल 
मुळींच आहेती । “कार वायोची गती । तेथीचा अर्थ जाणती । दक्ष 
ज्ञानी ॥ ५५॥ मूळमायेचें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण । सूक्ष्म तले तींनि 
जाण । जडत्वा पावलीं ॥ ५६॥ ऐसीं पंचमहाभूते । पूर्वी होतीं अव्यक्ते । 
पुढें जालीं व्यक्ते । सृष्टिरवनेसी ॥ ५७ ॥ मूळमायेचें लक्षण । तेंचि 
पंचभूतिक जाण । त्याची पाहे वोळखण । सूक्ष्म दृष्टी ॥ ५८ ॥ 
आकारावायोविण । इच्छाशब्द करी कोण । इच्छाशक्ति तेचि जाण । तेजस्वरूप 
॥ ५९॥ मसृदपण तेंचि जळ । जडत्व पृथ्वी केवळ । ऐसी मूळमाया सकळ । 
पंचभूतिक जाणावी ॥ ६०॥ येक येक भूतांपोटी । पेचभूतांची राहाटी । सर्व 
कळे सूक्ष्म दृष्टी । घालून पाहातां ॥ ६१॥ पुढें जडत्वास आला । तरी असती 
कालवलीं । ऐसी माया विस्तारली । पंचभूतिक ॥ ६२॥ मूळमाया पाहातां 
मूळी । अथवा अविद्या भूमंडळीं । स्वर्ग मृत्य पाताळी । पांचांचे भूतें ॥ ६३२॥ 
॥ स्छोक ॥ स्वर्ग मृत्यो पाताळे वा यत्किचित्सचराचरम्‌ । सवे पंचभूतकं राम षष्ठं किंचिक्ष दड्यते ॥ 
सत्य स्वरूप आदिअंतीं । मध्यें पंचभूते वर्तती । पंचभूतिक जाणिजे श्रोतीं । 
मूळमाया ॥ ६४ ॥ येथें उठिली आदांका । सावध होऊन ऐका । पंचभूते 
जालीं येका । तमोगुणापासुनी ॥ ६५ ॥ मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें 
केचीं होतीं । ऐसी आडांका हे श्रोतीं । घेतली मागां ॥ ६६ ॥ ऐसें श्रोतीं 
आक्षेपिलें । संशयास उभें केलें । याचें उत्तर दिलें । पुढिळे समासी ॥ ६७॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मआदंकानाम समास तृतीय ॥३॥ 


मोडते, दृष्टि चंचळ झाली. आकाशांत नसून सेना ( गंधवं नगरी ) दिसते पण ती तेथें नसते ( ५०-५३). मायेचा व 
तिलपासून गुणमायेचा व तस्वांचा पाल्हाळ सांगण्यांत येतो पण हा सारा मिथ्या मायेचा खेळ आहे. तत्त्वें मूळमायेच्या 
ठिकाणींच आहेत, तीं मागून प्रगट झालीं असे नाहीं - त्रियुणपंचभू्ते हीं सर्वे मूळमार्येतच बीजरूपानें आहेत. ' तत्त्वे मूळांच 
( मूळमा्यंतच ) आहेत. ' 3४ हा शब्द आकाशांत उत्पन्न झाला (शब्द हा आकाशाचा गुण आहे ) म्हणून ' ओंकार वायूची 
गती, ' वायूचे चळण हाच ओंकार. मूळमायेचं चळण तोच वायु - सूक्ष्म तस्वें तेथेंच बीजरूपानें असलेलीं जडख्पाला 
येतात. याप्रमाणे मूळमायाच पंचभूतात्मक आहे - मात्र तींत असलेलीं सूक्ष्मभूतें पुढे व्यक्त होऊन सष्टिरचनेच्या कायास 
येतात. आकाशांत वायूवांचून इच्छा शब्द झाला नाहीं, इच्छाशक्ति तेजोरूप आहे, तेजांतलें म्रदुत्व तोच जळांश ब जडत्व 
ती पृथ्वी -या दृष्टीने मूळमार्येतच पंचभूर्ते सूक्ष्म आहेत म्हणून मूळमायाच पंचभोतिक आहे. प्रथ्वी, आप, तेज, वायु, 
आकाहझ्य हीं पंचभूते अगदीं प्रथक नव्हत, तर यांपैकीं एकेक भूतांत पांचही भूते आहेत. सूक्ष्मदृटीनें हें पहावें. पुढें भूत 
जडस्वास येतात पण कालवळेलींच असतात. मूळमाया मूळांतच पंचभोतिक आहे, तीच अविश्ेच्या रूपानें अवतरळछी तरी 
पेचभोतिकच आहे. स्वर्ग, खल्टु, पाताळ - ब्रेळोक्यांत धुंडून पाहिळे तरी पंचभूतांचाच खेळ दिसतो. मूळमाया पंचभोति 
कामर्ध्येथ दिसते, आदि अंतीं सत्यस्वरूप संचलळेलें आहे ( ५४-६४ ), येथें प्रश्न उदवला;--पॅचभूर्ते तमोगुणापासून 
निघाळीं त्र तो गुण ( म्ह « तीनही गुण) तर भागूनचे, मूळमाया गुणांपळीकडची आहे, मग तेर्थे गुण कसे आले 
याचें उत्तर ऐका (६५-६७). [ द० ८, स« ४ ] 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध २३१ 


॥ श्रीराम ॥ मागील आरडंकेचें मूळ । आतां होईल प्रांजळ । वृत्ति करावी 
निवळ । निमिष येक ॥ १ ॥ बक्षी मूळमाया जाली । तिच्या पोटी माया 
आली । मग ते गुणा प्रसवली । म्हणोनि गुणक्षोभिणी ॥ २॥ पुढें तिजपासाव 
कोण । सत्वरजतमोगुण । तमोगुणापासून निर्माण । जालीं पंचभूते ॥ ३ ॥ 
ऐसीं भूतें उड्धवलीं । पुढें तते विस्तारली । एवं तमोगुणापासून जालीं । 
पेचमहाभूतें ॥ ४ ॥ मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें केंची होतीं । ऐसी 
आदांका हे श्रोतीं । घेतली मागां ॥ ५ ॥ आणीक येक येके भूती । पंचभूते 
असती । तेहि आतां केसी स्थिती । प्रांजळ करूं ॥ ६॥ सूक्ष्मरष्टीचे कोतुक। 
मूळमाया पेचभूतिक । श्रोतीं विमळ विवेक । केला पाहिजे ॥ ७॥ आधी 
भूतें तों जाणावी । रूपें केसी वोळखावी । मग तें शोधून पाहावी । सूक्ष्मदृष्टी 
॥८॥ वोळखी नाहीं अंतरीं । ते वोळखावी कोणेपरी । म्हणोनि भूतांची वोळखी 
चतुरीं । नावेक परिसावी ॥ ९ ॥ जें जें जड आणी कठिण । तं तें प्रथ्वीचें 
लक्षण । मृद आणी वोलेपण । तितुर्के आप ॥ १० ॥ जें जें उष्ण आणी 
सतेज । ते ते जाणावें पें तेज । आतां वायोही सहज । निरोपिजेल ॥ ११ ॥ 
चेतन्य आणी चंचळ । तो हा वायोचि केवळ । शून्य आकाश निश्चय । 
आकाठा जाणावें ॥ १२॥ ऐसीं पंचमहाभूते । वोळखी धरावी संकेत । आतां 
येकीं पांच भूतें । सावध ऐका ॥ १३ ॥ जें त्रिगुणाहूनि पर । त्याचा 
सूक्म विचार । यालागीं अतितत्पर । होऊन ऐका ॥ १४ ॥ सूक्ष्म 
आकाशीं केसी पथ्वी । तेचि आधीं निरोपावी । येथें धारणा धरावी । 
श्रोतेजनीं ॥ १५ ॥ आकारा म्हणजे अवकादा शून्य । शून्य म्हणिजे तें 
अक्ञान । अज्ञान म्हणिजे जडत्व जाण । तेचि प्रथ्वी ॥ १६॥ आकादा स्वयें 





ब्रह्मी मूळमाया काली हा विचार सांगितला. मूळमायाच पुढे गुणांना प्रसवती झाली म्हणून गुणक्षोभिणी नाम 
पावळी. गुणमायेपासून सत्बरजतम हे त्रिगुण कोण म्ह० उत्पन्न झाळे ( कोण हे भूतकाळवाचक क्रियापद आहे. ओरंगाबाद 
अगर नगरच्या सीमेवर हा शब्दप्रयोग रूढ आहे तिकडे कोण निघाळी > बाळंतीण झाली ). व तमोगुणापासून पंचभूर्त 
निमोण झालीं. तमोगुणापासून सूक्ष्म पंचभूते झालीं व तींच पुढे सृष्टिरूपाने जडत्व पावलीं ( १-४ ). मूळमाया गुणापरती 
आहे मग तेथें पंचभूर्ते कशीं झालीं अशी शंका निघाली होती त्याचा विचार करूं. प्रत्येक भूतांत पांचही भूर्त असतात 
याचाही विचार करू. मूळमायेत पंचभूते कशीं आहेत याचा विश्वार करूं. पंचभू्तांची रूपं काय आहेत तीं पहायींत 
(५-९), जड आणि करिण ती प॒थ्वो; सदु आणि ओलें त॑ आप; उष्ण आणि सतेज तो अभ्नि; चैतन्य आणि चंचळ तो 
वायु; व शून्य आणि निश्चळ त॑ आकाश हीं पंचभूर्तांचीं लक्षणे लक्षांत ठेवावी. आतां प्रत्येक भूतांत बाकीची भूते कशीं 
तें पहा. मूळमाया श्रिगुणातीत आहे म्हणून हा किचार अति सूक्ष्म आहे ( १०-१४ ). १ आकाशांत पंचभूते -- आकादा 
म्हणजे अवकाश, शून्य; शून्य म्हणजे अज्ञान; ' अशान म्हणजे जडत्य जाण । तेचि पथ्वी; ' आकाश स्वयं सदु आहे ब 


२३२ सार्थ श्रीदासबोध | दशक ८ 


आहे ग्रृद । तेंचि आप स्वतः सिद्ध । आतां तेज तेंहि विशद । करून दावूं 
॥ १७॥ अज्ञानें भासला भास । तोचि तेजाचा प्रकादा । आतां वायो सावकार । 
साकल्य सांगों ॥ १८ ॥ वायुआकाशा नाहीं भेद । आकाशाइतुका असे 
स्तब्ध । तथापी आकाशीं जो निरोध । तोचि वायो ॥ १९ ॥ आकाशी 
आकाश मिसळले । हें तों नलगे कीं बोलिलें । येणें प्रकारें निरोपिलें । 
आकाठदा पंचभूत ॥ २०॥ वायोमध्यें पंचभूते । तेंहि ऐका येक चित्ते । 
बोलिजेती त समस्तें । यथान्वयें ॥ २१ ॥ हळु फूल तरी जड । हळु वारी 
तरी निबिड । वायो लागतां कडाड । मोडती झाडें ॥ २२॥ तोलंविण झाड 
मोडे । ऐसें हें कहिंच न घडे । तोल तोचि तये जडे । परथ्वीचा अंशा ॥ २३॥ 
येथें श्रोते आरंका घेती । तेथें केचीं झाडें होतीं । झाडें नव्हतीं तरी शक्ती । 
कठिणरूप आहे ॥ २४॥ वन्हीस्फुलिंग लहान । कांहीं तऱ्हीं असे उष्ण । तेसें 
सूक्ष्मी जडपण । सूक्ष्मरूपें ॥ २५ ॥ मृदपण तेंचि आप । भासे तेजाचें 
स्वरूप । वायो तेर्थे चंचळरूप । सहजचि आहे ॥ २६ ॥ सकळांस मिळोन 
आकाठदा । सहजचि आहे अवकारा । पंचभूतांचे अंश । वायोमध्यें निरोपिले 
॥ २७॥ आतां तेजाचें लक्षण । भासलेंपण तें कठिण । तेजी ऐसी वोळखण । 
पृथ्वीयेची ॥ २८॥ भासला भास वाटे ग्रृद । तेजीं आप तेंचि प्रसिद्ध । तेजी 
तेज स्वतः सिद्ध । सांगणेंचि नलगे ॥ २९ ॥ तेजीं वायो तो चंचळ । तेजी 
आकाश निश्चळ । तेजी पंचभूते सकळ । निरोपिलीं ॥ ३० ॥ आतां आपाचें 
लक्षण । आप तेंचि जें म्रृदपण । मृदपण ते कठिण । तेचि पृथ्वी ॥ ३१ ॥ 
आपीं आप सहजचि असे । तेज म्रदपणें भासे । वायो स्तब्धपणें दिसे । 
सदत्वाआंगी ॥ ३२ ॥ आकारा नलगे सांगावें । तें न्यापकचि स्वभावें । 
आपीं पंचभूतांची नांवें । सूक्ष्मे निरोपिलळीं ॥ ३२ ॥ आतां परथ्वीचें लक्षण । 





सदुत्व हें आपार्चे लक्षण असल्यामुळे आकाशांत आप आहे. ' अज्ञाने भासळा भास । तोचि तेजाचा प्रकाश ' म्हणून आका- 
शांत तेज आहे. ' वायु आकाशा भेद नाहीं, दोनी स्तव्ध,' तथापि आकाशीं जो निरोध । तोचि वायु. ' आकाशीं आकाश 
मिसळळें आहे हें सांगर्णेच नको. याप्रमार्णे आकाशांत पांचही भूर्ते आहेत ( १५-२० ). २ वायुपंचभूते--वायु लागतां 
कडाडा झाडे मोडतात त्यांत तोळ तो प्रथ्वीचा अश, अथवा वायूच्या ठिकाणीं शक्कि आहे, शक्ति म्ह. काठिण्य तोच 
पृथ्वीचा अंश, सूक्ष्मांतळे हे जडपण सूक्ष्मरूपानेंच घ्यायचे आहे. वायूंत सदुपण आहे तें आप, भास आहे ते तेज वायु 
चंचळरूपार्ने सहजच आहे. सकळांस मिळोन आकाश आहेच (२१-२७ ). ३ तेजपंचभूते---भास तो कठिणपण अर्थात्‌ 
पृथ्वी; भासांत स्रदुत्व तें आप; तेजांत तेज सहजच आहे. तेजीं वायु चंचळ, आकाश निश्चळ आहेच (२८-३० ). 
४ आपपंचभूते-आपाचें सरदुत्व तें कठिण - एथ्वी आपीं आप सहजचि असे । तेज सदुप्णे मासे । वायु स्तब्धपणे दिसे । 
सदुत्वाआंगी ' आकाश व्यापक सर्वात आहेच ( ३१-३४ ). ५ पृथ्योपंचभूर्ते-क॒ठिण ते एथ्वी. कटिणत्बीं सदुपण तें 


मास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध २३२ 


<:ठिण पृथ्वी आपण । कठिणत्वी ग्रदपण । तेंचि आप ॥ ३४ ॥ कठिणत्वाचा 
नो भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । कठिणत्वी निरोधांदा । तोचि वायो ॥ २५॥ 
आकाश सकळांस व्यापक । हा तों प्रगटाचे विवेक । आकाशींच कांहीं येक । 
भास भासे ॥ ३९ ॥ आकाश तोडितां तुटेना । आकाश फोडितां फुटेना । 
आकाशा परतें होयेना । तिळमात्र ॥३७॥ असो आतां प्रथ्वीआंत । दाविला 
भूतांचा संकेत । येक भूतीं पंचभूत । तेंहि निरोपिले ॥ ३८ ॥ परी हें आहाच 
पाहातां नातुडे । बळेंचि पोटीं संदेह पडे । भ्रांतिरूपें अहंता चढे । अकस्मात 
॥ ३९ ॥ सूक्ष्मदृष्टीनें पाहातां । वायोचि वाटे तत्वतां । सूक्ष्म वायो शोधू 
जातां । पंचभूते दिसती ॥ ४० ॥ एवं पंचभूतिक पवन । तेचि मूळमाया 
जाण । माया आणी सूक्ष्म त्रिगुण । तेहि पंचभूतिक ॥ ४१ ॥ भूतें गुण 
मेळिविजे । त्यासी अष्टधा बोलिजे । पंचभूतिक जाणिजे । अष्टधा प्रकृती 
॥ ४२ ॥ शोधून पाहिल्यावीण । संदेह धरणें मूखंपण । याची पाहावी 
वोळखण । सूक्ष्मदृष्टी ॥ ४३२ ॥ गुणापासुनी भूतें । पावलीं स्पष्ट दठोतें । 
जडत्वा येऊन समस्तें । तत्वे जालीं ॥ ९९ ॥ पुढें तत्वविवंचना । पिंडञह्मांड 
तत्वरचना ! बोलिली असे ते जना । प्रगटचि आहे ॥ ४५ ॥ हा भूतकर्दम 
बोलिला । सूक्ष्म संकेतें दाविला । जह्मगोळ उभारला । तत्पूर्वी ॥ ४६॥ या 
अह्मांडांपेलीकडील गोष्टी । जें जाली नव्हती सृष्टी । मूळमाया सूक्ष्मदृष्टी । 
वोळखावी ॥ ४७ ॥ सप्तकंचुक प्रचंड । जालें नव्हतें नह्यांड । मायेअविदयेचें 
बंड । ऐलीकडे ॥ ४८॥ ब्रह्मा विष्णु महेथवर । हा ऐलीकडिल विचार । पृथ्वी 
मेरु सप्त सागर । ऐलीकडे ॥ ४९ ॥ नाना लोक नाना स्थानें । चंद्र सूर्य 
तारांगणें । सप्त द्रीपें चोदा भुवनें । ऐलीकडे ॥ ५०॥ शोष कूर्म सप्त पाताळ । 
येकविस स्वर्गे अष्ट दिकपाळ । तेतिस कोटी देव सकळ । ऐलीकडे ॥ ५१ ॥ 
बारा आदित्य अक्रा रूद्र । नव नाग सप्त कषेशर । नाना देवांचे अवतार । 


आप, कटिणत्बाचा भास ते तेज, कठिणत्वीं निरोधांश तो वाटु. आकार आहेच ( ३४-४८ ). प्रत्येक भूतांत पंचभूते कशी 
अहेत तें सांगितलें, सूक्ष्म पंचभूतांचे हे निरूपण झालें. वायु सूक्ष्मपर्णे पाहिळा तर पंचभौतिक आहे, तीच मूळमाया. सूक्ष्म 
त्रिगुण व सूक्ष्म पंचभौतिक म्ह. मूळमाया मिळून अष्टया प्रकृति. तिचा सूक्ष्म दृष्टीने विचार पहावा, मूळमार्येत पंचभूते 
सूक्ष्मरूपाने आहेत. तिच्यापासून गुणमाया ( त्रिगुण ) हेही प्रथम सूक्ष्म व नंतर क्रमाने स्पष्ट झालें; पुढें नाना तस्वें निमोण 
होऊन पिंडनह्मांडात्मक स्थूल सट्टिर्चना झाली. मूळमायेत पेवभूतांचा कईेम झाल्याचे वर सांगितळें आहे, तो सूकम कईम 
वह्यांडगोळ उभारण्यापूवीचा आहे. तेव्हां ससकंचुक बह्यांड ( सस्तसागर, सप्तभुवरने, सप्तरसं इ० ) झाळें नव्हते. माया 
विद्या, जीवशिव, ब्रझाविष्णुहर, नाना ळोक, नाना स्थाने, सस्तपाताळ, एकवीस स्वर्ग, तेहतीस कोटि देव ( आठ वसु ऊर्फ 
'देक्पाळ, बारा आदित्य, अकरा सद, प्रजापति व वषट्कार मिळून तेहतीस ), मेघ, सु, नामा देवांचे अवतार, नाना 





२३४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक 


ऐलीकडे ॥ ५२ ॥ मेघ मनु चक्रवती । नाना जीवांची उत्पत्ती । आतां असो 
सांगों किती । विस्तार हा ॥ ५३ ॥ सकळ विस्ताराचे मूळ । ते मूळमायाव 
केवळ । मागां निरोपिली सकळ । पंचभूतिक ॥ ५४ ॥ सूक्ष्मभूते जीं बोलिली : 
तींचि पुढें जडत्वा आलीं । तीं सकळही बोलिली । पुढिले समासी ॥ ५५॥ 
पंचभूते परथगाकारें । पुढें निरोपिलीं विस्तार । वोळखीकारणें अत्यादरें । 
श्रोतीं श्रवण करावीं ॥ ५६ ॥ पंचभूतिक जह्मगोळ । जेणें कळे हा प्रांजळ । 
टृश्य सांडून केवळ । वस्तुच पाविजे ॥ ५७ ॥ महाद्वार वोलांडावें । मग 
देवदर्शन घ्यावें । तेसें दः्य हें सांडावे । जाणोनियां ॥ ५८ ॥ म्हणोनि 
टऱ्याचे पोटीं । आहे पंचभूतांची दाटी । येकपणें पडिली मिठी । हृश्य 
पंचभूतां ॥ ५९ ॥ एवं पंचभूतांचेंचि रश्य । सृष्टी रवली सावकास । श्रोतीं 
करून अवकाश । श्रवण करावें ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे 
सूक्ष्मपंचभूतेंनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ केवळ मूर्ख तें नेणे । म्हणोन लागलें सांगणें । 
पंचभूतांचीं लक्षणें । विशद करूनि ॥ १॥ पंचभूतांचा कर्दम जाला । आतां 
नवचे वेगळा केला । परंतु कांहीं येक वेगळाला । करून दावूं ॥ २॥ पर्वत 
पाषाण शिळा शिखरे । नाना वर्ण लाहान थोरे । खडे गुंडे बहु प्रकारें । 
जाणिजे प्रथ्वी ॥ ३॥ नाना रंगांची ग्रत्तिका । नाना स्थळोस्थळीं जे कां । 
वाळुकें वाळु अनेका । मिळोन पथ्वी ॥ ४॥ पुरें पट्रणें मनोहरें । नाना 
मंदिरें दामोदर । नाना देवाळयें शिखरें । मिळोन पृथ्वी ॥५॥ सप्त 
द्वीपावती परथ्वी । काय म्हणोनि सांगावी । नव खंडें मिळोन जाणावी । वसुंधरा 
॥ ६ ॥ नाना देव नाना नृपती । नाना भाषा नाना रिती । लक्ष चोऱ्यासी 
उत्पत्ती । मिळोन पृथ्वी ॥ ७॥ नाना उद्धसें जें बनें । नाना तरुवरांचीं बने । 


प्रकारचे जीव हे सवं तेव्हां निर्माण झाले नव्हते; म्हणून सकळ विस्ताराचे मूळ सूक्ष्मपंचभूतात्मक मूळमायाच होय. हीं 
सूक्ष्मभूतेच पुढें जडत्वाला येऊन हा त्रह्मयोळ उभारला. तो विचार पुढें सांगूं. मूळमाया हें महाद्वार ओळांडळें म्ह० 
मूळमायेच्या पलीकडे जावें, दश्यातीत व्हावे तेव्हांच देवदर्शन होतें ! हृड्याच्या पोटीं पंचभूतांची दाटी पडळी आहे, इड्य 
व पंचभूते एकच आहेत व तोच साष्टि हें दृश्य सांडून वस्तु गांठावी ( ३९-६० ). [ द० ८, स० ४ ]. 

आतां स्थूळ पेचमहाभूतांचे वणेन करून त्यांतच आकाश व स्वरूप यांत काय भेद आहे तो दाखवू. पंचभूतांचा 
मूळमार्येतच कदम झाला आहे तेव्हां स्थूळ पंचभूतांत तो झाला आहे हे सांगायळा नकोच. कोणतेही भूत अगदीं एथक्‌ 
अर्से सांपडायचॅंच नाहीं. तथापि सामान्य जनांच्या समजुतीसाठीं पांचही भूतांचे बणन करून सांगतों ( १-२). 
( १ ) पृथ्वी -- जडांश आणि कठिनांश तो एथ्वीचा भाग. पक्त, पाषाण, शिळा, शिखरे, नाना रंगाची मसिका व वाळ: 
पुरें, पटणे, मंदिरे - तशींच ओसाड वर्ने - फार काय नवखंड, सप्त ह्रोपवती प्रथ्वी ही पएथ्वीच -' नाना रचना केली देवी । 





समास ५ ] साथे श्रीदासबोध २३५ 


006. हड 100624: वाडया 
शिरीकंदरें नाना स्थानें । मिळोन पथ्वी ॥ ८ ॥ नाना रचना केली देवी । 
जे जे निमिली मानवी । सकळ मिळोन पृथ्वी । जाणिजे श्रोतीं ॥ ९॥ नाना 
धातु सुवर्णादिक । नाना रत्ने जे अनेक । नाना का]्ठवृक्षादिक । मिळोन 
पृथ्वी ॥ १०॥ आतां असो हें बहुवस । जडांश आणी कठिनांश । सकळ 
पृथ्वी हा विश्वास । मानिला पाहिजे ॥ ११ ॥ बोलिलें प्रथ्वीरचे रूप । आतां 
सांगिजेळ आप । श्रोतीं वोळखावे रूप । सावध होउनी ॥ १२ ॥ वापी कूप 
सरोवर । नाना सरितांचें जें नीर । मेघ आणी सप सागर । मिळोन आप ॥ १३॥ 
श्होकाधे--क्षारक्षोरसुरासपिदेथि इश्चुजलं तथा ॥ 
क्षारसमुद्र दिसताहे । सकळ जन दृष्टीस पाहे । जेथें लवण होताहे । तोचि 
क्षारासेंधु ॥ १४॥ येक दुधाचा सागर । त्या नांव क्षीरसागर । देवें दिधला 
निरंतर । उपमन्यूसी ॥ १५ ॥ येक समुद्र मद्याचा । येक जाणावा घृताचा । 
येक निखळ दद्याचा । समुद्र असे ॥ १६॥ येक उसाच्या रसाचा । येक 
तो शुद्ध जळाचा । ऐसा सातां समुद्रांचा । वेढा पृथश्वीयेसी ॥ १७॥ एवं 
भूमंडळींचें जळ । नाना स्थळींचें सकळ । मिळोन अवघें केवळ । आप 
जाणावें ॥१८॥ पृर्थ्वागभी कितियेक । पथ्वीतळीं आवर्णोदक । तिहीं 
लोकींचें उदक । मिळोन आप ॥ १९ ॥ नाना वली बहुवस । नाना तरुवरांचे 
रस । मध पारा अस्रत विष । मिळोन आप ॥ २०॥ नाना रस स्नेहादिक । 
याहि वेगळ अनेक । जळावेगळें अवश्यक । आप बोलिजे ॥ २१॥ सार्द्र 
आणी सीतळ । जळासारिखें पातळ । शुकीत शोणीत मूत्र लाळ । आप 
बोलिजे ॥ २२॥ आप संकेत जाणावें । पातळ वोलें वोळखावे । सृद सीतळ 
स्वभावे । आप बोलिजे ॥२३॥ जाला आपाचा संकेत । पातळ सद गुळगुळित । 
स्वेद “लेष्मा अश्रु समस्त । आप जाणावें ॥ २४ ॥ तेज ऐका सावधपणे । 
चंद्र सूर्य तारांगणे । दिव्य देह संतेजपणें । तेज बोलिजे ॥ २५ ॥ वन्ही मेघी 
विद्युद्ठता । वन्ही सृष्टी संव्हारिता । वन्ही सागरा जाळिता । वडवानळु ॥ २६॥ 


ज जे निर्मिली मानवीं' ती सकळ प्थ्वीसुवणादि धातु, नाना रत्ने, नाना काष्ठवक्षादिक मिळोन एथ्वी. तात्पर्य, जडांश आणि 
कठिनांश तो सवे पथ्वीचा अंश ( ३-११ ). ( २ ) आप - वापी, कूप, सरोवरे, नाना सरिता, सल्तसागर व मेघ मिळोन 
आप. ज्यांत छवण होतें तो क्षारसिंघु, दुधाचा सागर तो क्षीरसिंधु, त्याचप्रमाणे मद्य, घरत, दहीं, उसांचा रस ब झुद्ध जळ 
: एसा साताससुत्रांचा वेढा प्रथ्वियेसी ' हे सवं आप. कांडी जळ पृथ्वीच्या पोटांत आहे, कांडी एथ्वीवर पसस्छें आहे; त्याच- 
प्रमाणे ' नानावल्ठी बहुरस । नाना तरुवरांचे रस । मध पारा अरत विष । मिळोन आप. तेळादिरस आपच होय. तात्पर्य, 
पातळ, ओळें, स्दुः शीतळ हे रशुण न्यांत आहेत ते सारे आप. झुक, शोणित, मूत्ञ, लाळ, स्नेद, श्टेष्मा, अश्व, हं सारें 
आप. [ १२-२३ ). ( ३. ) लेज - चंद्रसूयंतारांगणे, दिव्य सतेज देह, आकाशांतळी बीज व समुदांतला वडवानळ, शंकर- 


२३६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


वन्ही दांकराचे नेत्रींचा । वन्ही काळाचे क्षुघधेचा । वन्ही परीघ भूगोलाचा । 
तेज बोलिजे ॥ २७॥ जें जें प्रकादरूप । तें ते तेजाचें स्वरूप । शोषक उष्णादि 
आरोप । तेज जाणावें ॥ २८ ॥ वायो जाणावा चंचळ । चेतन्य चेतवी 
केवळ । बोलणें चालगें सकळ । वायोमुळें ॥ २९॥ हाले डोले तितुका पवन । 
कांही न चले पवनेंविण । सृष्टी चाळाया कारण । मूळ तो वायो 
॥ ३० ॥ चळण वळण आणी प्रसारण । निरोध आणी आकुंचन । सकळ 
जाणावा पवन । चंचळरूपी ॥ ३१ ॥ प्राण अपान आणी व्यान । 
चोथा उदान आणी समान । नाग कूर्म कर्कश जाण । देवदत्त धनंजय 
॥ ३२॥ जितुके कांहीं होतें चळण । तितुके वायोचें लक्षण । चंद्र 
सूर्य तारांगण । वायोचि धर्ता ॥ ३३ ॥ आकाशा जाणावें पोकळ । निर्मळ 
आणि निश्चळ । अवकादरूप सकळ । आकाठा जाणावें ॥ २९ ॥ आकादा 
सकळांस व्यापक । आकाद अनेकीं येक । आकाशामध्ये कोतुक । चहूं 
भूतांचे ॥ २५ ॥ आकाशाएऐसें नाहीं सार । आकाद सकळांहून थोर । पाहातां 
आकाशाचा विचार । स्वरूपासारेखा ॥ ३६ ॥ तंव रोष्यें केला आक्षेप । 
दोहींचें सारिखेंचि रूप । तरी आकादाचिे स्वरूप । कां म्हणों नये ॥ २७॥ 
आकारा-स्वरूपा कोण भेद । पाहातां दिसती अभेद । आकादा वस्तुच स्वतः 
सिद्ध । कां न म्हणावी ॥ ३८ ॥ वस्तु अचळ अढळ । वस्तु निर्मळ निश्चळ । 
तेसेंचि आकाश केवळ । वस्तुसारिखें ॥ ३९ ॥ ऐकोनि वक्ता बोठे वचन । 
बस्तु निर्गुण पुरातन । आकाशाआंगीं सप्त गुण । शास्त्री निरोपिले ॥ ४० ॥ 
काम क्रोध शोक मोहो । भय अज्ञान शून्यत्व पाहो । ऐसा सप्तविध स्वभावो । 


नेत्रींचा वन्हि, क्षुधाझि हे सव तेज जाणावें. ' जे जे प्रकाशरूप । ते तें तेजाचे स्वरूप, ' शोषक उष्ण ते तेज ( २४-२८). 
(४) वायु-वायु म्ह० चंचळ. ' चेतन्य चेतवी केवळ,' हाळे डोले तितुका पवन । कांहीं न चळे पवनेंविण । सृष्टि 
चाळाया कारण । मूळ तो वायु; ' चळण, वळण, प्रसारण, निरोध व आकुंचन हा सगळा वायु. प्राण, अपान, ब्यान, उदान व 
समान हे पांच प्राण व नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त व धनंजय हे पांच उपप्राण हा सर्व वारुंच. चंद्रसूर्यतारांगणांना 'घारणा- 
कर्ता वायुच. तात्पर्य, ' जितुर्के कांहीं होतें चळण । तितुर्के वायूचे लक्षण.' ( २९-३३ ). ( ५ ) आकाडा --- पोकळ, 
निर्मळ आणि निश्चळ तें आकाश. वरील चारही भूतांचे कौतुक सारं आकाशांत आहे. ' आकाझाऐे्स नाहीं सार । आकाश 
सकळांहून थोर । पाहतां आकाशाचा विचार । स्वरूपासारिखा ' ( ३४-३६ ). आकाश आणि परत्रह्म--आकाश पर 
ब्रह्मासारखेंच अचळ, अढळ, निर्मळ व निश्चळ आहे, मग आकाशालाच परब्रह्म कां म्हणूं नये ? उत्तर--वस्तु निगुण 


१ प्राणवायूचे स्थान हृदय आहे. अष्टप्रह्रांत २१६०० इतके याचे श्वासोड्ठास होतात. अपानवायूर्चे स्थान गुद, 
मलमूत्रोत्सगैरूप क्रिया हा करितो. उदानवायूरचें स्थान कंठ हें आहे, अनजलाचे विभाग करणें ब स्वमदर्शनादि कार्य हा 
करितो. व्यानवायु सर्वोगांत आहे, शरीरांतील संधींतून हा आपलें काम करितो. समानबायूचें स्थान नाभि आहे, हा 
अन्नरस सर्व शरीरांत पोंचबितो. नाग > ढेकर, कूर्म र निमेषोन्मेष, ककल > दिक, देवदत्त जांभई, धनंजय न देहपुटि. 


समास ५ ] सार्थ श्रीदासबोध २३७ 


आकादांचा ॥ ४१ ॥ ऐसे शाख्त्राधारे बोलिले । म्हणोनि आकादा भूत जालें । 
स्वरूप निर्विकार संचलें । उपमेरहित ॥ ४२॥ काचबंदि आणि जळ । 
सारिखेंच वाटे सकळ । परी येक काच येक जळ । शाहाणे जाणती ॥ ४३ ॥ 
रुवामध्यें स्फटिक पडिला । लोकी तद्रूप देखिला । तेणे कपाळमोक्ष जाला । 
कापुस न करी ॥ ४४९ ॥ तंदुलामध्यें श्वेत खडे । तंदुलासारिखेच वांकुडे । 
चावूं जातां दांत पडे । तेव्हां कळे ॥ ४५ ॥ त्रिभागामध्यें खडा असे । 
त्रिभागासारिखाच भासे । शोध जातां वेगळा दिसे । कठिणपर्णे ॥ ४६ ॥ 
गुळासारिखा गुळ दगड । परी तो कठिण निचाड । नागकांडी आणि वेखंड । 
येक म्हणों नये ॥ ४७ ॥ सोनें आणि सोनपितळ । येकाचि वाटती केवळ । 
परी पितळेसी मिळतां ज्वाळ । काळिमा चढे ॥ ४८ ॥ असो हे हीन दृष्टांत । 
आकारा म्हणिजे केवळ भूत । तें भूत आणी अनंत । येक केसें ॥ ४९ ॥ 
वस्तुसी वणाचे नसे । आकाश श्यामवर्ण असे । दोहींस साम्यता केसे । 
करती विचक्षण ॥ ५० ॥ श्रोते म्हणती केचे रूप । आकाठदा ठाईचें अरूप । 
आकाठा वस्तुच तठ्रप । भद नाहीं ॥ ५१ ॥ चहूं भूतांस नाह आहे । 
आकादा केस नासताहे । आकारास न साहे । वरणंव्यक्तीविकार ॥ ५२॥ 
आकाश अचळ दिसतें । त्याचें काये नासों पाहातें । पाहातां आमुचेनि मतें । 
आकाऱा शाश्रत ॥ ५३ ॥ ऐसें ऐकोन वचन । वक्ता बोले प्रतिवचन । 
ऐक आतां लक्षण । आकाशाचे ॥ ५४ ॥ आकाश तमापासून जालें । 
म्हणोन कामक्रोधें वेषटिलें । अज्ञान शून्यत्व बोलिलें । नाम तयाचें 
॥ ५५ ॥ अक्ञानें कामक्रोधादिक । मोहो भये आणि शोक । हा 
अज्ञानाचा विवेके । आकारगुणें ॥ ५६ ॥ नास्तिक नकारवचन । 
तेंचि शून्याचें लक्षण । तयास म्हणती हृदयशून्य । अक्ञान प्राणी ॥ ५७॥ 
आकाठा स्तब्धपणें शून्य । शून्य म्हणिजे तें अज्ञान । अलज्ञान म्हणिजे 
कठिण । रूप तयाचें ॥ ५८ ॥ कठिण शून्य विकारवंत । तयास केसें 
म्हणावें संत । मनास वाटे हें तदडत । आहाच दृष्टी ॥ ५९ ॥ अज्ञान 


क ल् कव ** ---> “५४ ण 


आहे व आकाशाचे अंगीं सप्तगुण आहेत. काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान व शून्यत्व असा आकाशाचा सप्तविध 
स्वभाव आहे. शास्त्रांनींच आकाशाचे सात गुण सांगितळे आहेत म्हणून जाके भूत आहे व स्वरूप निर्विकार आहे असा 
त्यांत भेद असल्यासुळें आकाशाला बह्य म्हणतां येत नाहीं. तांदुळ व पांढरे खडे, स्फटिक ब रू ( कापूस ), जळ व काँच- 
बंदी ( कांच बसविळेळी जमीन ) गूळ व गूळदगड, लोनें व खोनपितळ सारखे दिसले म्हणून त्यांची सास्यता थोडीच 
होणार आहे ! आकाश म्हणजे भूत ब ' भूत आणि अनंत एक कैसें ? ' शिवाय ' वस्तूसी व्णेचि नले । आकाश इ्यासवण 


२३८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


कालवलें आकाशीं । तया कर्देमा ज्ञान नांसी । म्हणोनियां आकाशासी । 
नादा आहे ॥ ६०॥ तेसें आकाश आणि स्वरूप । पाहांतां वाटती येकरूप । 
परी दोटींमध्यें विक्षेप । शून्यत्वाचा ॥ ६१ ॥ आहाच पाहातां कर्पनेसी । 
सारिखेंच बाटे निश्रचर्येसी । परी आकाश स्वरूपासी । भेद आहे ॥ ६१२ ॥ 
उन्मनी आणि सुषुपि अवस्था । सारिखेच वाटे तत्वता । परी विवंचून पाहों 
जातां । भेद आहे ॥ ६३ ॥ खोटें खऱ्यासारिखें भाविती । परी परीक्षवंत 
निवाडिती । कां कुरंगे देखोन भुलती । ग्रगजळासी ॥ ६४ ॥ आतां असो 
हा दृष्टांत । बोलिला कळाया संकेत । म्हणोनि भूत आणी अनंत । एक 
नव्हेती ॥ ६५ ॥ आकाडदा वेगळेपणें पाहावें । स्वरूपी स्वरूपचि व्हावें । 
वस्तूर्चे पाहाणें स्वभावें । ऐसे असे ॥ ६६ ॥ येथें आठंका फिटली । 
संदेहवृत्ती मावळली । भिन्नपणें नवचे अनुभवली । स्वरूपस्थिती ॥ ६७ ॥ 
आकाश अनुभवा येतें । स्वरूप अनुभवापरतें । म्हणोनियां आकाशातें । 
साम्यता न घडे ॥ ६८ ॥ दुग्धासारिखा जळांदा । निवड जाणती राजहस । 
तेसें स्वरूप आणी आकाद । संत जाणती ॥ ६९ ॥ सकळ माया 
गथागोवी । संतसंगें हे उगवावी । पाविजे मोक्षाची पदवी । सत्समागमें 
॥ ७० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थूळपंचमहाभूतेस्वरूपाकादाभेदो 
नाम समास पंचम ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ श्रोता विनवी वक्तयासी । सत्संगाची माहिमा केसी । मोक्ष 
लाभे कितां दिवसीं । हें मज निरोपावें ॥ १ ॥ धारिता साधूची संगती । 
कितां दिवसां होते मुक्ती । हा निश्चय कृपामूर्ती । मज दीनास करावा 
॥ २॥ मुक्ती लाभे तत्क्षणी । विशासतां निरूपणीं । दुश्नीतपणें हानी । होत 
असे ॥ ३ ॥ सुचितपणें दुश्वीत । मन होतें अकस्मात । त्यास करावें 


असे ' असाही त्यांत भेद आहे, म्हणून आकाझ ब्रह्म नाहीं. ' आकाशालाही वर्णव्यक्तिविकार नाहीं व तें शाश्वत असें 
कोणी म्हणेळ तर यावर असे उत्तर आहे कीं, आकाश मुळींच तमापासून झाळें असल्यामुळे तें कामक्रोधानें वेष्टिळें आहे व 
अज्ञान, शून्य असें त्याचें नांव आहे. आकाशा स्तड्यपणें शून्य आहे. शून्य > अशान > कठिण. अर्से शून्य बिकारवंत आकाश 
(कीं ज्याचा ज्ञानाने नाश होतो ) आणि अनंत एक म्हणणें चुकीच आहे. ' आकाश वेगळेपण पाहावें । स्वरूपी स्वरूप 
व्हावें । वस्तूर्च पाहणें स्वभाव । ऐसे अले ' स्वरूपस्थिति भिन्नपणाने अनुभवतांच येत नाहीं हा त्याचा विशेष. 
( ३७-७०). (द० ८, स« ५) 


प्रश्न - सत्संग धरिल्यापासून किती दिवसांत मोक्ष मिळतो ? उष्सर -- विश्वोसपूर्वक निरूपण पऐकल्यानें मोक्ष 
छाभतो दुब्बित चित्त ठेवल्याने हानि होते ( १-३ ). प्रतिप्रश्न -- सुचित असतां मध्येंच चित्त दुश्नित होतें यास काय 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध २३९ 


निवांत । कोणेपरी ॥ ४ ॥ मनाच्या तोडून वोढी । श्रवणी बैसावे आवडी । 
घावधपणें घडीने घडी । काळसार्थक करावा ॥ "५ ॥ अर्थप्रमेय ग्रंथांतरीं । 
नोधून घ्यावें अभ्यंतरी । दुश्रीतपण आलें तरी । पुन्हां श्रवण करावें 
॥ ६ ॥ अर्थांतर पाहिल्यावीण । उगेंच करी जो श्रवण । तो श्रोता नव्हे 
पाषाण । मनुष्यवेषें ॥ ७ ॥ येथें श्रोते मानिती सीण । आम्हांस केलें 
पाषाण । तरी तया पाषाणाचें लक्षण । सावध ऐका ॥ ८ ॥ बांकुडा तिकुडा 
फोडिला । पाषाण घडून नीट केला । दुसरे वेळेसी पाहिला । तरी तो 
तेसाचि असे ॥ ९ ॥ टांकीनें खपली फोडिली । ते मागुती नाहीं जडली । 
मनुष्याची कुबुद्धि झाडिळी । तरी ते पुन्हां लागे ॥ १० ॥ सांगतां 
अवगुण गेला । पुन्हां मागुता जडला । याकारणें महा भला । पाषाणगोटा 
॥ ११ ॥ ज्याचा अवगुण झडेना '। तो पाषाणाहून उणा । पाषाण 
आगळा जाणा । कोरिगुणें ॥ १२ ॥ कोटिगुणें केसा पाषाण । 
त्याचेंहि एका लक्षण । श्रोतीं करावें श्रवण । सावध होउनी ॥१३॥ 
माणीक मोतीं प्रवाळ । पाची वेड्य वजननीळ । गोमेदमणी परीस केवळ । 
पाषाण बोलिजे ॥ १९ ॥ याहिवेगळे बहुत । सूर्यकांत सोमकांत । नाना 
मोहरे सप्रचित । ओषधाकारणें ॥ १५॥ याहि वेगळे पाषाण भले । नाना तीर्थी 
जे लागले । वापी कूप सेखीं जाले । हरिहरमूर्ती ॥१९॥ याचा पाहातां विचार । 
पाषाणा ऐसें नाहीं सार । मनुष्य त॑काय पामर । पाषाणापुरे ॥ १७॥ तरी 
तो ऐसा नव्हे पाषाण । जो अपवित्र नःकारण । तयासारिखा देह जाण । 
दुश्वीत अभक्तांचा ॥ १८ ॥ आतां असो हें बोलणें । घात होतो दुश्रीतपणें । 
दुश्वीतपणाचेनि गुणें । प्रपंच ना परमार्थ ॥१९॥ दुश्रीतपणें कार्य नासे । दुश्री- 
तपणें चिंता वसे । दुश्रीतपणें स्मरण नसे । क्षण येक पाहातां ॥ २० ॥ दुश्वीत- 
पणें दात्रुजिणें । दुश्चीतपणें जन्ममरणें । दुश्नीतपणार्चान गुणें । हानीं होय ॥२१॥ 


कगवे ? प्रत्युत्तर -- मनाच्या ओढी तोडून श्रवणास आवडीने बसावें, व प्रतिक्षणीं सावध राहून काळसार्थक करावें. 
ऐकलेल्याचें मनन करून अर्थ मनांत धरावा. दुश्चितपण आलें तर पुन्हां श्रवण करावें. अथोतर पाहिल्याशिवाय ( मननाशिवाय) 
जा नुसते ऐकतो तो श्रोता नव्हे तर मनुष्मरूपी पाषाण होय, पाषाण म्हटल्याचा शीण मानूं नये. पाषाण बांकडा तिकडा 
फोडला, टांकळी खप्छी काढली तर पुन्हां जडत नाहीं; मनुष्याची दुर्बेलि झाडली तर पुन्हा जडते. म्हणून त्यापेक्षां पाषाण 
कोटिगुणे श्रेष्ठ होय. पाषाणांलही मोती, पाच, बेडूर्य, वज्रनीळ, सोमकांत, सूर्यकात, मोहरा ( आषधीमणि), इ. उंची प्रकार 
आहेत. कित्येक पाषाणांचा हरिहरादि मूर्ति घडण्याच्या कामीं उपयोग होतो व कित्येक वापीकूप बांधण्याच्या कामीं ळागून 
साथकीं छागतात. या दृष्टीने पाहतां पाषाणासारखी ळोकोपकारक वस्तु कोणती आहे ? ससुष्प़ त्यापुढे काय होय ? आतां 
एखादा पाषाण अपवित्र ( शौचकूपादि ) कामी ळागतो, त्यासारखा दुश्चित ममुष्याचा देह होय. दुश्वितपणासुळें प्रपंच व 


२४० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


दुश्चीतपणें नव्हे साधन । दुश्वीतपणें न घडे भजन । दुश्वीतपणें नव्हे ज्ञान । 
साधकांसी ॥ २२॥ दुश्वीतपणें नव्हे निश्चयो । दुर्श्वीतपणें न घडे जयो । 
दुश्वीतपणें हाये क्षयो । आपुल्या स्वहिताचा ॥ १३ ॥ दुश्रीतपणें न घडे श्रवण । 
दुश्वीतपणें न घडे विवरण । दुश्वीतपणें निरूपण । हातींचें जाय ॥ २४ ॥ 
दुश्वीत बेसलाचि दिसे । परी तो असतचि नसे । चंचळ चक्री पडिले असे । 
मानस तयाचें ॥ २५ ॥ वेडे पिश्याच्य निरंतर । अंध मुके आणी बघिर । 
तेसा जाणावा संसार । दुश्वीत प्राणियांचा ॥ २६ ॥ सावध असोन उमजेना । 
श्रवण असोन ऐकेना । ज्ञान असोन कळेना । सारासार ॥ २७॥ ऐसा जो 
दुश्वीत आळसी । परलोक केंचा त्यासी । जयाचे जीवीं अहिनिशीं । आळस 
वसे ॥ २८॥ दुश्रीतपणापासूनि सुटला । तरी तो सवेच आळस आला | 
आळसाहातीं प्राणीयांठा । उसंतचि नाहीं ॥ २९॥ आळसे राहिला विचार । 
आळलें बुडाला आचार । आळसे नव्हे पाठांतर । कांही केल्या ॥ २० ॥ 
आळसें घडेना श्रवण । आळसें नव्हे निरूपण । आळसें परमार्थाची खूण | 
मळिन जाली ॥ ३१ ॥ आळसे नित्यनेम राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला । 
आळसे आळस वाढला । असंभाव्य ॥ ३२ ॥ आळसे गेली धारणा धृती । 
आळसे मळिण जाली वृत्ती । आळसें विवेकाची गती । मंद जाली ॥ ३३ ॥ 
आळसें निद्रा वाढली । आळसे वासना विस्तारली । आळसे शून्याकार 
जाली । सडद्टुद्धि निश्चर्‍याची ॥ ३४ ॥ दुश्रितपणासवें आळस । आळसे 
निद्राविळास । निद्राविळासें केवळ नास । आयुष्याचा ॥ २५॥ निद्रा आळस 
दुश्रितपण । हेची मूर्खाचें लक्षण । येणेकरितां निरूपण । उमजेचिना ॥ ३६॥ 
हीं तिन्ही लक्षणे जेथे । विवेक कैचा असेल तेथें । अज्ञानास यापरतें । 


परमार्थ यांपैकीं कांहींच साधत नाहीं. दुश्चितपणानें कार्यनाश होतो, काळज्या लागतात, बिस्मरणामुळें प्रमाद होतात, 
गत्रंपुढें हार खावी लागते, जन्मस्त्यूच्या यातायातींतून सुटका होत नाहीं. दुश्चित मनुष्याला साधन, भक्ति, ज्ञान कांहींच 
साधत नाहों. त्याचा निश्चय टिकत नाहीं, तो स्वहिताळा आंचवतो, श्रवणमनन होत नाहीं, दुश्चित मनुष्य स्वस्थ बसलेला 
दिसतो पण त्याचें चित्त चंचळ चक्रावर सतत अमण करीत फिरते. वेडेपिले, अंध, सुके, त्यांच्या सारस्बाच दुश्चित प्राण्याचा 
संसार नासून जातो. तो सावध असून त्याला उमजत नाहीं, तो श्रवणास बसून ऐकत नाहीं, त्याला कळत असून सारासार 
विचार तेवढा नसतो. असा जो दुश्चित त्याला परलोक कसचा साधतो ? ( ४-२८ ) दुश्चितपणाच्या हातून मनुष्य सुटला तर 
तो आळसाच्या स्वाधीन होतो. आळसाच्या हातीं मनुष्याला उसंतच (विश्रांति) मिळत नाहीं. आळसाने विचार स्फुरत नाहीं, 
आचखारधम किंधा नित्यनेम पाळला जात नाहीं; श्रवण, निरूपण, पाठांतर कांहींच होत नाहीं ; परमार्थबुद्धि मलिन होत जाते; 
घारणा, विवेक राहत नाहीं ; आळसाने आळस वाढतो; वासना मात्र वाढते पण खुद्धिनिश्चय होत नाहीं. आळसाने निद्ठा प्रबळ 
होते व एकंदर आयुष्याचा नाश होतो. निद्रा, आळस व दुश्चितपण हें मूर्खाचे लक्षण होय व हीं तीन लक्षणे अंगी असक्ष्यावर 
श्रवण निरूपण कसखं घडतें ? तेथें विवेक उरतच नाहीं, भूक ळाराली कीं यथेच्छ जेवावे, व जेवल्यावर स्वस्थ निजाव, 





समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध २४१ 


05006. हा वाक 1:01: हण ववा तमा तावा. 
सुखच नाहीं ॥ ३७ ॥ क्षुधा लागतांच जेविला । जेवून उठतां आळस 
आला । आळस येतां निजेला । सावकास ॥ ३८ ॥ निजोन उठतांच 
दाश्वित । कदा नाहीं सावचित । तेथें केचें आत्महित । निरूपणीं ॥ ३९ ॥ 
मर्कटापासी दिल्हे रत्न । पिशाच्याहातीं निधान । दुश्चितापुढें निरूपण । 
तयापरी होये ॥ ४० ॥ आतां असो हे उपपत्ती । आडांकेची कोण 
गती । कितां दिवसां होते मुक्ती । सजनाचेनि संगें ॥ ४१ ॥ ऐका याचें 
प्रत्योत्तर । श्रोतीं व्हावें निरोत्तर । संतसंगाचा विचार । ऐसा असे ॥ ४२॥ 
लोहो परिसेसीं ठागला । थेंबुटा सागरीं मिळाला । गंगे सरिते संगम जाला । 
तत्क्षणी ॥ ४३ ॥ सावध साक्षेपी आणी दक्ष । तयास तत्काळाचे मोक्ष । इत- 
रांस तें अलक्ष । लक्षिळें नवचे ॥ ४९॥ येथें शिष्यप्रज्ञाच केवळ । प्रज्नावतां 
नलगे वेळ । अनन्यास तत्काळ । मोक्ष लाभे ॥ ४५॥ प्रज्ञावंत आणी अनन्य । 
तयास नलगे येक क्षण । अनन्य भावार्थेविण । प्रज्ञा खोटी ॥ ४६ ॥ प्रज्ञेविण 
अर्थ न कळे । विश्वासेंविण वस्तु ना कळे । प्रज्ञाविशवासें गळे । देहाभिमान 
॥ ४७॥ देहाभिमानाचे अंतीं । सहजचि वस्तुप्राप्ती । सत्संगें सट्ती । विलं- 
बचि नाहीं ॥ ४८ ॥ सावध साक्षेपी विदोष । प्रज्ञावंत आणी विश्वास । तयास 
साधनीं सायास । करणेंचि नलगे ॥ ४९॥ इतर भाविक साबडे । तयांसहि 
साधनें मोक्ष जोडे । साधुसंगें तत्काळ उघडे । विवेकदृष्टी ॥ ५० ॥ परी ते 
साधन मोड नये । निरूपणाचा उपाय । निरूपणें लागे सोय । सवत्रांसी 
॥ ५१ ॥ आतां मोक्ष आहे केसा । केसी स्वरूपाची दशा । त्याचे प्राप्तीचा 
भरंवसा । सत्संगें केंवी ॥ ५२ ॥ ऐसें निरूपण प्रांजळ । पुढें बोलिलें असे 
सकळ । श्रोतीं होउनियां निश्चळ । अवधान द्यावें ॥ ५३ ॥ अवगुण 


उठले कीं दुश्चितपणाचा बंदी झाला. त्याला सावचित्त श्रवण घडायचें नाहीं व तें नाहीं म्हणजे आत्महिताळा प्राणी मुकलाच. 
मकेटाहातीं रत्न द्यावे किंवा पिशाच्य़ा हाती. निघान ( उब्य ) द्यावे त्याप्रमाणे दुश्चिताला निरूपण अनुपयोगी होय 
(२९-४० ). असो. सस्संगतोंत किती दिवसांत मोक्ष होतो या प्रश्नाचे उत्तर देऊं, लोहाचा परिसाशी स्पर्श झाल्यावर 
त्यांचे सुवण होण्यास जितका वेळ लागतो, किंबा पाण्याचा थेंब सागरास, अगर ओहोळ गंगेलख मिळाल्यावर तद्रूप होण्यास 
जितका वेळ लागतो, तितकाच वेळ स्मवध ( आत्महिताविषयीं तत्पर ), साक्षेपी ( उद्योगरत, निरठस ) व दक्ष 
( शमदमादिकीं जागा ) अश्या मदुष्यास सत्संगांत मोक्ष मिळण्यास लागतो ! सस्संगी अधिकारीजोचास तत्काळच मोक्ष 
मिळतो, इतरांस अलक्ष्य वस्तू लक्षितांच येत नाहीं. शिष्यम्रज्ञा हो मुख्य आहे. प्रज्ञावंत व अनन्य शिष्यास एक क्षणही 
लागत नाहीं, प्रज्ञेवांचून अर्थ कळत नाहीं, अनन्यतेवांचून वस्तु आकळत नाहीं, प्रज्ञा आणि विश्वास दोन्ही असले कीं 
देहाभिमान गळून तत्काळ बह्मप्राप्ति होते. सत्संगांत सद्धति मिळायळा विछंब छागत नाहीं, त्याऊा सायास पडत नाहींत. 
भाविक भावडीं साधनांनों शेवटीं मोक्षापर्यत चढतात, पण सस्संगाने विेकदृटटि तत्काळ उघडते. तथापि साधन मोडू नये. 
दा. १६ 


२४२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


त्यागावयाकारणें । न्यायनिष्ठुर लागे बोलणें । श्रोतीं कोप न धरणें । ऐसिया 
वचनाचा ॥ ५४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दुश्चितनिरूपणनाम 
समासषष्ट ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां श्रोतयांचा पक्ष । किती दिवसां होतो मोक्ष । तेचि 
कथा श्रोते दक्ष । होऊन ऐका ॥ १॥ मोक्षास केसें जाणावें । मोक्ष कोणास 
म्हणावें । संतसंगे पावावें । मोक्षास केसें ॥ २॥ तरी बद्ध म्हणिजे बांधला । 
आणी मोक्ष म्हणिजे मोकळा जाला । तो संतसंगें केसा लाधला । तेंहि ऐका 
॥ २॥ प्राणी संकल्पें बांधला । जीवपणें बद्ध जाला । तो विवेकें मुक्त केला । 
साधुजनीं ॥ ९॥ मी जीव ऐसा संकल्प । दढ धरितां गेले कल्प । तेणें प्राणी 
जाला अल्प । देहबुद्धीचा ॥ ५॥ मी जीव मज बंधन । मज आहे जन्म- 
मरण । केल्या कमोचें फळ आपण । भोगीन आतां ॥ ६॥ पापाचें फळ ते 
दुःख । आणी पुण्याचें फळ ते सुख । पापपुण्य अवश्यक । भोगणें लागे ॥७॥ 
पापपुण्य भोगणें सुटेना । आणी गभवासही तुटेना । एसी जयाची कल्पना | हठ 
जाली ॥ ८॥ तया नांव बांधला । जीवपणें बद्ध जाला । जेसा स्वयें 
बांधोन कोसला । म्रृत्य पावे ॥ ९ ॥ तेसा प्राणी तो अज्ञान । नेणे भगवंताचे 
्ञान । म्हणे माझें जन्ममरण । सुटेचिना ॥ १० ॥ आतां कांदी दान करूं । 
पुढिल्या जन्मास आधारू । तेणें सुखरूप संसारु । होईल माझा ॥ ११ ॥ 
पूर्वी दान नाहीं केलें । म्हणोन दरिद्र प्राप्त जालें । आतां तरी कांही केलें । 
पाहिजे कीं ॥ १२॥ म्हणोनी दिलें वस्त्र जुनें । आणीक येक तांत्र नाणें । 
म्हणे आतां कोटिगुणें । पावेन पुढं ! ॥ १३ ॥ कुशावती कुरुक्षेत्री । महिमा 
निरूपणाच्या मागोने सवाची सोय लागते. आतां मोक्षाचे स्वरूप काय, ब्रह्म काय, त्याच्या प्रासरीचा भरंवसा सस्संगावर 


कसा ठेवावा हें सर्वे सांगतों. अवगुणत्याग व्हावा म्हणून न्यायदृष्टीला योग्य दिसते ते बोळावे लागते त्याबद्दल श्रोत्यांनी 
क्षमा करावी ( ४१-५४ ). [ द० ८, स« ६ ] 





मोक्षाचे स्वरूप काय व किती दिवसांत मोक्ष मिळतो या प्रश्नांचे आतां उत्तर देऊं. बंघापासून मोकळा होणें याचें 
नांव मोक्ष. प्राणी आपल्या संकल्पार्ने बांधळा जातो, जीवपणानें बद्ध होतो, व साधु त्याचा विवेक जागृत करून त्याळा मुक्त 
करितात. मी जीव या जन्मोजन्मींच्या संकल्पाने जीवाची देहबुद्धि वाहून तो अल्प होतो. मी जीव, मला बंधन आहे, जन्म-मरण 
आहे, केलेल्या बऱ्यावाईट कर्माचे पापपुण्याव्मक फळ मळा भोगावे लागतें, इत्यादि कल्पनांनी जीव भापला आपल्यासच 
बांधून घेतो. कोसला म्ह० रेशमाचा किडा आपल्याभोवती घर करून स्वतःच कोंडून घेऊन आंतल्या आंत मरतो, तसा 
जो आपल्याच कल्पनेने आपणाल बांधून घेऊन जन्ममरणाचे फेरे फिरत राहतो. ह्या अज्ञान प्राण्याला भगवंताचे ज्ञान 
नसते, दानधर्मादिकरून केलेल्या पुण्याने पुढीळ जन्मीं सुख भोगीन अशी तो आल्या करीत असतो. पुर्वी दानधर्म न 
केल्यासुळें हें दारिद्य आळें आहे, आतां जुनें वरा किंवा एखादा पेसा देऊन कोटपट मोबदला पुढें मिळवीन असे मनोरथ तो 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध २४२३ 


ऐकोन दान करी । आश्या धरिली अभ्यंतरी । कोटिगुणांची ॥ १४ ॥ रुका 
आडका दान केला । अतीतास टुकडा घातला । म्हणे माझा ढीग जाला । 
कोटि टुकड्यांचा ॥ १५॥ तो मी खाईन पुढिलिये जन्मीं । ऐसें कल्पी 
अंतयामी । वासना गंगली जन्मकर्मी । प्राणियांची ॥ १६॥ आतांमी जें 
देइन । पुढिले जन्मीं पावेन । ऐसें कल्पी तो अज्ञान । बद्ध जाणावा ॥ १७ ॥ 
बहुतां जन्माचे अंती । होय नरदेहाची प्राप्ती । येथें न होतां ज्ञानें सटूती । 
गर्भवास चुकेना ॥ १८॥ गर्भवास नरंदेहीं घडे । ऐसें हे सर्वथा न घडे । 
अकस्मात भोगणें पडे । पुन्हां नीच योनी ॥ १९ ॥ ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरी । 
बहुतीं केला बहुतांपरी । नरदेह संसारी । परम दुळेभ असे ॥ २०॥ पापपुण्य 
समता घडे । तर्रीच नरदेह जोडे । येखीं हा जन्म न घडे । हें न्यासवचन 
भागवतीं ॥ २१ ॥ 


॥। छोक ।। नरदेहमादय्यं सुलभं सुदुर्लभम्‌ । प्रव सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्‌ । पुमान्मवार्बियि न तरेत्स आत्महा ॥ 


नरदेह दुर्लभ । अल्प संकल्पांचा लाभ । गुरुकर्णधारी स्वयंभ । सुख पाववी 
॥ २२॥ देव अनुकूळ नव्हे जया । स्वयें पापी तो प्राणीया । भवाब्धी न 
तरवे तया । आत्महत्यारा बोलिजे ॥ २३ ॥ ज्ञानोंविण प्राणीयांसी । जन्मस्रृत्य 
लक्ष चोऱ्यांसी । तितुक्‍या आत्महत्या त्यासी । म्हणोन आत्महत्यारा ॥ २४ ॥ 
नरदेहीं ज्ञानेंविण । कदा न चुके जन्ममरण । भोगणें लागे दारुण । नाना 
नीच योनी ॥ २५ ॥ रीस मर्कट श्वान सूकर । अश्व वृषभ म्हेसा खर । काक 
कुर्कुट जंबुक मार्जर । सरड बेडुक मक्षिका ॥ २९ ॥ इत्यादिक नीच योनी । 
कषान नस्तां भोगणें जनीं । आद्या धरी मूख प्राणी । पुठिलिया जन्माची 
॥ २७ ॥ हा नरदेह पडतां । तोचि पाविजे मागुता । ऐसा विश्वास धरितां । 
लाज नाहीं ॥ २८॥ कोण पुण्याचा संग्रहे । जे पुन्हा पाविजे नरदेहो । 
दुराशा धरिली पाहो । पुढिलिया जन्माची ॥ २९ ॥ ऐसे मूर्ख अज्ञान जन । 
बांधीत असतो व रुका आडका किंवा एक भाकरीचा तुकडा देऊन पुढीळ जन्मीं अनंतपट सुख भोगायची वासला धरितो, 
तो बद्ध होय ( १-१७ ). नरदेह मिळून ज्ञानाने सती जर मिळाली नाहों तर पुनः पुन्हां गर्मबास, जसनमरण हें चुकत 
नाहीं, पापाधिक्यामुळें खालच्या योनींतही जन्म घ्यावा कागतो ( पापपुण्य समान झाळे॑ कीं नरदेह मिळतो ). अश्ञा 
दुळंभ नरदेहांत गुरु कणघार मिळाळे तर स्वयंसुखो होतो. पाप्याळा दुदेंवमोगाने भवसागर तरून जातां येत नाहीं म्हणून 
तो आत्मघातकी होय, शानावांचून जितक्या दुःखद योनो तो फिरतो तितक्‍या आत्महत्या त्याला घडतात. रीस, मक्कंट, घान, 


कावळा, कोंबडा, घोडा, बेळ, म्हैस, सूकर इ० नी'च योनींत जाम सिळत नाहीं हें माहीत असून सूखे प्राणी प्रास झाळेळा 
नरदेह पडल्यावरही पुन्हां नरदेहच मिळेळ अशी आज्ञा करीत बसतो ! असे काय हा पुण्याचे डोंगर करीत असतो कां पुन्हां 


२४४ साथ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


केल संकटल्पें बंधन । शत्र आपणासि आपण । होऊन ठेला ॥ ३० ॥ 
॥ शोक ।॥। आतैब ह्यात्मनो बंधुरात्मैब स्पुरात्मनः ॥ 

ऐसें संकल्याचें बंधन । संतसंगे तुटे जाण । ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल 
॥ ३१ ॥ पांचा भूतांचे दारीर । निमोण जाठें सचराचर । प्रकृतिस्वभावें 
जगदाकार । वर्तो लागे ॥ ३२ ॥ देह अवस्था अभिमान । स्थानें भोग 
मात्रा गुण । शक्ती आदिकरून लक्षण । चोपुटी तत्वांचे ॥ ३३ ॥ ऐसी 
पिडनरह्मांडरचना । विस्तारें वाढली कल्पना । निर्धारितां तत्वक्ञाना । मतें 
भांबावलीं ॥ ३४ ॥ नाना मतीं नाना भेद । भेदें वाढती वेवाद । परी तो ऐक्य- 
तेचा संवाद । साधु जाणती ॥३५॥ तया संवादाचें लक्षण । पंचभूतिक देह 
जाण । त्या देहामध्यें कारण । आत्मा वोळखावा ॥ ३६॥ देह अंतीं नासोन 
जाये । त्यास आत्मा तोचि म्हणों नये । नाना तत्वांचा समुदाय । देहामध्यें 
आला ॥ ३७ ॥ अंतःकरण प्राणपेचक । विषये दोद्रेयें दराक । हा सूक्ष्माचा 
विवेक । बोलिला शास्त्री ॥ २८ ॥ घेतां सूक्ष्माची शुद्धी । मित्न अंतःकरण 
मन बुद्धी । नाना तत्वांचे उपाधी-। वेगळा आत्मा ॥ ३९ ॥ स्थूळ सूक्ष्म 
कारण । महाकारण विराट हिरण्य । अव्याकृत मूळ प्रक्षाते जाण । ऐसे 
अष्टदेह ॥ ४० ॥ च्यारी पिंडी च्यारी जदह्मांडी । ऐसी अष्टदेहाची प्रोढी । 
प्रकृतिपुरुषांची वाढी । दरादेह बोलिजे ॥ ४१ ॥ ऐसें तत्वांचे लक्षण । आत्मा 
साक्षी विलक्षण । कार्य कर्ता कारण । हृश्य तयाचें ॥ ४२ ॥ जीवशिव पिंड- 
नह्मांड । मायेअविद्येचे बंड । हें सांगतां असे उदंड । परी आत्मा तो वेगळा 
॥ ४३ ॥ पाहों जातां आते च्यारी । त्यांचें लक्षण अवधारी । हें जाणोनि 


याता. 
नरंदेहच मिळेळ अशी याने खात्री बाळगावी ? आपल्याच संकल्पाने आपल्यासच बांधून घेऊन हा आपला आपणच 
शत्रु होतो. हे संकल्पार्च बंधन सत्संगांत ज्ञानविवेकानेंच तुटते ( १८-३५ ). चराचर पंचभौतिक आहे, व जगदाकार, 
प्रकृतिस्वभावेकरून व्तू लागतो. देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, मात्रा, गुण, शक्ति, अशीं आठ तत्वे प्रत्येक देदाची, 
तीं चार देहाची मिळून ३२ होतात. ( स्थूळ देहाची २५ व सूद्ष्म देहाची २५ मिळून ५०, ३२--५०-८०--१ 
ज्ञान --१ अज्ञान अकंदर ८२ तत्वांची पिंडब्रह्मांड रचना आहे. दे० १७ स० ९ ओंबी १-९ पहा. ). तत्वांच्या संख्येसंबंधानें 
अनेक मतभद असतील, पण ऐक्यतेचा संवाद संत करीत असतात. देहांत पंचभूते असून आत्मा वेगळा आहे याविषयीं 
सर्वांचे एकमत आहे तेवढेंच ते घेतात. तत्वे किती हे भांडण व्यर्थ आहे. तत्वे नाशिबंत असून आत्मा शाश्वत आहे. देह 
म्हणजे अनक तत्वांचा समुदाय, सूद्षमदेहांत अंत:करणपंचक, प्राणपंचक, विषयपंचक व इंद्वियदशयक मिळून सुक्ष्म देहाचा 
विवेक होतो ( हाही वरीळ समासांतच पहावा ). सूक्ष्म देहाचा खोळ विचार करून पाहतां हीं वेगळाळीं असून आत्मा 
त्याहून वेगळा आहे असा निश्चय होतो. स्थूळ, सूक्ष्म, कारण व महाकारण अले चार देह पिंडी व चार अह्मांडी मिळून 
आठ देह ब प्रकृतिपुरुष मिळून दश देह होतात. हों सवे तत्वें नाशिवंत असून आत्मा त्यांचा साक्षी व त्यांहून वेगळा 
आहे. कार्ये, कता व कारण हें त्याचे इश्य रूप आहे; तो त्याहून वेगळा आहे. जीवशिव, पिंडबह्मांड, मायाअविद्या असे हे 
पुष्कळच सांगण्यासारखे आहे. हा सर्ब पंचीकरणाचा विषय आहे ( ३२-४३ ). आत्माही चार प्रकारांनी सांगतां येतो. 


रयम डा जा िधििहबडडडि ुकृक्ंड्ड्॒ड॒कक्ब॒बयशआाआबुहियबब ह ्॒जजजज4बबजाथथयययययावायायधधााशााााााधाााशााधधााबाबमयबाज॒जजजज॒जजजवल या 


समास ७ ] साथे श्रीदासबोध २४५ 


अभ्यंतरीं । सदहदढ धरावें ॥ ४४ ॥ येक जीवात्मा दुसरा रिवात्मा । तिसरा 
परमात्मा जो विश्वात्मा । चोथा जाणिजे निर्मळात्मा । ऐसे च्यारी आत्मे ॥४५॥ 
भेद उंच नीच भासती । परी च्यारी येकचि असती । येविषी दृष्टांतसंमती । सावध 
ऐका ॥ ४६॥ घटाकाश मठाकाश । महदाकाद चिदाकाद । अवघे मिळोन 
आकार । येकचि असे ॥ ४७॥ तेसा जीवात्मा आणी रदिवात्मा । परमात्मा 
आणी निमंळात्मा । अवघा मिळोन आत्मा । येकचि असे ॥ ४८ ॥ घर्टी 
व्यापक जें आकाठदा । तया नांव घटाकाश । पिंडी न्यापक बदह्यांठा । त्यास 
जीवात्मा बोलिजे ॥ ४९ ॥ मठी न्यापक जें आकारा । तया नांव मठाकादा । 
तेसा नह्मांडीं जो बह्मांठा । त्यास दिवात्मा बोलिजे ॥ ५० ॥ मठाबाहेरील 
आकारा । तया नांव महदाकाऱा । त्रह्मांडाबाहेरील नह्मांशा । त्यास परमात्मा 
बोलिजे ॥५१॥ उपाधीवेगळें आकादा । तया नांव चिदाकारा । तेसा निर्मळात्मा 
परेश । तो उपाधी वेगळा ॥ ५२ ॥ उपाधीयोगें वाटे भिन्न । परी ते आकारा 
अभिन्न । तेसा आता स्वानंदघन । येकाचे असे ॥ ५३॥ हऱ्या सबाह्य अंतरी । 
सृक्ष्मात्मा निरंतरीं । त्याची वर्णावया थोरी । समर्थ नव्हे ॥ ५४॥ ऐसें 
आत्मयाचें लक्षण । जाणतां नाहीं जीवपण । उपाधी शोधितां अभिन्न । 
मुळींच आहे ॥ ५५ ॥ जीवपणें येकदेसी । अहंकारें जन्म सोसी । विवेक 
पाहातां प्राणीयांसी । जन्म कैंचा ॥ ५६॥ जन्मस्रृत्यापासून सुट्ला । या 
नांव जाणिजे मोक्ष जाला । तत्वें शोधितां पावला । तत्वता वस्तु ॥ ५७॥ 
तेचि वस्तु ते आपण । हें महावाक्‍्याचें लक्षण । साधु करिती निरूपण । 
आपुलेन मुखें ॥ ५८ ॥ जेचि क्षणीं अनुग्रह केला । तेचि क्षणीं मोक्ष जाला । 
बंधन कांहीं आत्मयाला । बोलोंचि नये ॥ ५९ ॥ आतां आदांका फिटली । 
संदेहवृत्ती मावळली । संतसंगें तत्काळ जाली । मोक्षपदवी ॥ ६०॥ स्वप्ना 


जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा किंबा विश्वात्मा व निमेळातव्मा. उपाधि भदानें हे उच्चनीच वाटतात, पण चारी मिळून एकच 
आहे. घटांत व्यापक तें घटाकाश, मठांत व्यापक ते मठाकाश, मठाबाहरचं त महदाकाश व उपाधिवेगळ आकाश ते चिदाकाश 
याप्रमाण आकाशांचे चार भेद सांगितळे तरी आकाश एकच. त्याप्रमाणे पिंडांतल्या व्यापक बह्मांशाला जीव म्हणतात, 
ब्रह्मांडांतल्या व्यापक बह्मांशाला शिवात्मा म्हणवात, अह्मांडाबाहेरील ब्रह्मांशाळा परमात्मा म्हणतात व सकळ उपाधिवेगळ्या 
बह्यालळा निमळात्मा म्हणतात. याप्रमाणे एका ब्रह्माचे चार प्रकार सांगितळे तरी आत्मा एकच आहे. उपाधिभेदाने आकाश 
भिन्न बाटळे तरी आकाश एकच त्याप्रमाणे उपाधिभेदासुळे जोवशिवादि 'चार प्रकार समजुतीसाठीं वेगंनेगळे करून सांरि- 
तले तरी आत्मा एकच आहे, तो स्वानंदघन आहे तो तत्वादि सकळांहून वेगळा आहे ( ४४-५३ ). आत्मा ध्या सबाह्य 
आहे त्याचे वणेन जेषही करूं शकत नाहो. उपाधि सोडून पाहतां. आत्मा अभिन्न व एक आहे. जोवात्मा एकदेश्नीपणानें 
अहंकाराच्या योगॅकरून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडळा आहे, पण विषकाने पाहिल्यास त्याळा जन्ममरण नाहो. तत्वांचा 
शोध करून तत्वातीत जन्मस्दृत्युरहित निरजन आत्मा ओळखणे व तोच मी आहे असं निःसंदेह जाणणे यालाच मोक्ष 





२४६ साथे श्रीदासबोध [ दरक ८ 


मध्यें जो बांधला । तो जागृतीनें मोकळा केला । ज्ञानविवेकें प्राणीयाला । 
मोक्षप्राप्ती ॥ ६१ ॥ अज्ञान-निशीचा अंतीं । संकल्पदुःखें नासती । तेणें गुणें 
होय प्राप्ती । तत्काळ मोक्षाची ॥ ६२॥ तोडावया स्वम्नबंधन । नलगे आणीक 
साधन । तयास प्रेत्त जागृतीबीण । बोलोंचि नये ॥६३॥ तेसा संकल्प 
बांधला जीव । त्यास आणीक नाहीं उपाव । विवेक पाहतां वाव । बंधन 
होय ॥ ६४ ॥ विवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाव तो तो सीण । विवेक 
पाहातां आपण । आत्माच असे ॥ ६५॥ आत्मयाचा ठाई कांहीं । बंध मोक्ष 
दोनी नाहीं । जन्मम्रृत्य हे सवी । आत्मत्वी न घडे ॥ ६६॥ इति श्रीदास- 
बोधे गुरुगिष्यसंवादे मोक्षलक्षणनाम समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां जालें निरूपण । परमात्मा तो तूंचि जाण । तया 
परमात्मयाचें लक्षण । तें हें ऐसें असे ॥ १॥ जन्म नाहीं ग्रृत्य नाहीं । येणें 
नाहीं जाणें नाहीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । परमात्मयासी ॥ २॥ परमात्मा 
निर्गुण निराकार । परमात्मा अनंत अपार । परमात्मा नित्य निरंतर । जेसा 
तेसा ॥ ३॥ परमात्मा सर्वांस व्यापक । परमात्मा अनेकीं येक । परमात्मयाचा 
विवेक । अतर्क्य आहे ॥ ९॥ ऐसी परमात्मयाची स्थिती । बोलताती वेद 
श्रुती । परमात्मा पाविजे भक्ती । येथें संशय नाहीं ॥५॥ तये भक्ताचे 
लक्षण । भक्ती नवावेधा भजन । नवविधा भजनें पावन । बहु भक्त जाले 
॥६॥ तया नवविधामध्यें सार । आत्मनिवेदन थोर । तयेचा करावा विचार । 
स्वानुभवें स्वयें ॥ ७॥ आपुलिया स्वानुभवें । आपणास निवेदावें । आत्म- 
निवेदन जाणावें । ऐसें असे ॥ ८॥ महत्पूजेचा अंतीं । देवास मस्तक वाहा- 
ती । तेसी आहे निकट भक्ती । आत्मानिवेदनाची ॥ ९॥ आपणांस निवेदिती। 


म्हणतात, तीच निरंजन वस्तु तू आहेस असा महावाकयाचा बोध साधु करितात. ज्या क्षणीं त्यांचा अनुग्रह त्याच क्षणीं 
मोक्ष. आत्म्याला बंधन आहे अर्स मनांत्च आणूं नये. सत्संगांत मोक्ष याप्रमाणे होतो. स्वमसांत मी बांधलों आहे असं 
भीतीर्ने ओरडणाऱ्याला जार्गे करण्याप्रमाणे संसारस्वस्तांतून प्राण्याला ज्ञानविवेकाने संत स्वखूपजागृतीवर आणतात, व या 
स्वरूपजागृतीलाच मोक्ष म्हणतात. अज्ञानाची रात्र संपतांच संकल्पदुःखांचा नाश होऊन प्राणी तत्काळ मुक्त होतो. स्वझ- 
बंधनांतून जागृतीशिवाय सुक्त करणार दुसर साधनच नाहीं. संकल्पार्ने-आंघलळेल्या जीवास विवेकानंच मोकळें करितां येतें 
ब॒ हें काये स्वतः मुक्त झालेले संतच करूं शकतात. आत्मविवेकावांचून इतर उपाय म्ह० व्यथे शीण होय. आत्म्याच्या 
ठायीं बद्ध सुक्त हे दोन्ही नाहींत, जन्म-मरणांच्या कल्पनेपळीकडे तो आहे ( ५४-६६ ), [द० ८, स०७] 

जीव व परमात्मा एक आहेत, परमात्म्याला जन्मस्तत्युबंधमोक्ष कांही नाहींत, तो निरंतर आहे, अनेकीं एक आहे, हँ 
सांगितरूं. तो भक्तीने पावतो, भक्ति म्ह० नवविधा भक्ति व मुख्यतः आत्मनिवेदनभक्ति-आत्मनिवेदनाचा विचार स्वानुभवे 
स्वयें करावा, म्ह० आपणास निवेदार्वे. आत्मनिवेदनाचा विचार असा :- आधीं मी कोण याचा विचार करावा, मग 


समास ८] सार्थ श्रीदासबोध २४७ 


ऐसे भक्त थोडे असती । तयांस परमात्मा मुक्ती । तत्काळ देतो 
॥ १० ॥ आपणास केसें निवेदावें । कोठे जाऊन पडावे । किंवा 
मस्तक तोडावे । देवापुढें ॥ ११ ॥ ऐसें ऐकोन बोलणें । वक्ता वदे 
सर्वैक्षपणें । श्रोता सावधान होणें । येकाग्र चित्ते ॥ १२ ॥ आत्मनिवेदनाचें 
लक्षण । आधीं पाहावें मी कोण । मग परमात्मा निर्गुण । तो वोळखावा ॥ १३॥ 
देवाभक्ताचें शोधन । कारितां होतें आत्मनिवेदन । देव आहे पुरातन । भक्त 
पाहे ॥ १४॥ देवास वोळखों जातां । तेथे जाली तद्रपता । देवभक्तविभक्तता । 
मुळींच नाहीं ॥ १५ ॥ विभक्त नाहीं म्हणोन भक्त । बद्ध नाही म्हणोनि मुक्त । 
अयुक्त नाहीं बोलणें युक्त । शास्त्राधारें ॥ १६ ॥ देवाभक्तांचें पाहतां मूळ । 
होय भेदाचे निर्मूळ । येक परमात्मा सकळ । हृऱ्यावेगळा ॥ १७ ॥ तयासि 
होतां मिळणी । उरी नाहीं दुजेपणीं । देव भक्त हे कडसणी । निरसोन गेली 
॥ १८ ॥ आत्मनिवेदनाचे अंती । जे कां घडली अभेद भक्ती । तये नांव 
सायोज्यमुक्ती । सत्य जाणावी ॥ १९ ॥ जो संतांसी रारण गेला । अद्वेत- 
निरूपणें बोधला । मग जरी तो वेगळा केला । तरी होणार नाहीं ॥ २०॥ नदी 
मिळाली सागरीं । ते निवडावी कोणेपरी । लोहो सोनें होतां माघारी । काळिमा 
नये ॥ २१ ॥ तेसा भगवंती मिळाला । तो वेगळा नवचे केला । देव आपण 
भक्त जाला । विभक्त नव्हे ॥ २२॥ देव भक्त मुळीं येक । ज्यासी कळला हा 
विवेक । साधुजनीं मोक्षदायक । तोचि येक ॥ २३ ॥ आतां असो हें बोलणें । 
देव पाहावा भक्तपणें । तेणें त्याचें ऐश्वर्य बाणे । तत्काळ आंगीं ॥ २४ ॥ 
देहच होऊन राहिजे । तेणें देहदुःख साहिजे । देहातीत होतां पाविजे । 
परबह्य त॑ ॥ २५ ॥ देहातीत केसें होणें । केसें परनह्म पावणें । ऐश्वर्याची 
लक्षणे । कवण सांगिजेजी ॥ २६ ॥ ऐसें श्रोतां आक्षेपिलें । याचें उत्तर काय 
बोलिलें । तेंचि आतां निरोपिलें । सावध ऐका ॥ २७॥ देहातीत वस्तु आहे । 
तं तूं परनद्य पाहें । देहसंग हा न साहे । तुज विदेहासी ॥ २८ ॥ ज्याची बुद्धि 
होय ऐसी । वेद वर्णिती तयासी । शोधितां नाना शास्त्रांसी । न पडे ठाई ॥ २९ ॥ 








निर्गुण परमात्मा ओळखावा, ओळखतां तद्रूपता होऊन देवभक्त अभिज्न हा प्रत्यय येतो. देवाभक्तांचे मूळ पाहतां 
दुजेपण नाहीं, अभेदभक्कि म्ह० सायुज्यमुक्ति. संतांस शरण गेल्याने अद्वैतबोध होतो ब सग वेगळा केला तरी होत नाहीं. 
नदीसागर किंबा छोहपरिस याप्रमाणें देवभक्त एक झाल्यावर विभक्तपण माहीं (9१-२२). वेब भक्तपणे म्ह»? अभिक्षपणे 
पहावा, म्ह० त्याचे ऐश्वर्य अंग बाणते. देहबुद्धीने देहदुःस्ब होते, ती सोडतां नह्मप्रासि होते. हेंच उळगडून दाखवू. देहातीत 


२४८ साथ श्रीदासबोध [ दरदाक ८ 


पश्वर्य ऐसें तत्वतां । बाणे देहबुद्धि सोडितां । देह मी ऐसें भावितां । अधोगती 
॥ ३०॥ याकारणें साधुवचन । मानूं नये अप्रमाण । मिथ्या मानितां दूषण । लागों 
पाहे ॥ ३१॥ साधुवचन तें केसें । काय धरावें विश्वासें । येक वेळ स्वामी ऐसें । 
मज निरोपावें ॥ २३२॥ सोहं आत्मा स्वानंदघन । अजन्मा तो तूंचि जाण । 
होचि साधूचे वचन । सहढ धरावें ॥ ३३ ॥ महावाक्याचें अंतर । तूंचि नद्य 
निरंतर । या वचनाचा विसर । पडोंचि नये ॥ ३९॥ देहासि होईल अंत । 
मग मी पावेन अनंत । ऐसें बोलणें निभ्रांत । मानूंचि नये ॥ २५॥ येक 
मूर्ख ऐसें म्हणती । माया नासेळ कल्पांती । मग आम्हांस बक्मप्रापी । येरवी 
नाहीं ॥ ३६ ॥ मायेसी होईल कल्पांत । अथवा देहासी येईल अंत । तेव्ह 
पावेन निवांत । परत्रद्म मी ॥ ३७॥ हें बोलणें अप्रमाण । ऐसें नव्हे समाधान । 
समाधानाचे लक्षण । वेगळेंचि असे ॥ ३८ ॥ सेन्य अवघेंचि मरावें । मग 
राज्यपद प्राप्त व्हावें । सेन्य अस्तांचि राज्य करावें । हें कळेना ॥ ३९ ॥ 
माया असोनिच नाहीं । देह असतांच विदेही । ऐसें समाधान कांही । 
वोळखावे ॥ ४० ॥ राज्यपद हातासी आलें । मग परिवारें काय केलें । 
परिवारा देखतां राज्य गेटें । हें तों घडेना ॥ ४१॥ प्राप्त जालियां आत्मज्ञान । 
तेसें हश्‍य देहभान । दृष्टी पडतां समाधान । जाणार नाहीं ॥ ४२॥ मार्गी 
मुळीं सपोकार । देखतां भय आलें थोर । कळतां तेथींचा विचार । मग 
मारणें काय ॥ ४३॥ तेसी माया भयानक । विचार पाहातां माईक । मग 
तयेचा धाक । कासया धरावा ॥ ४४॥ देखतां ग्रगजळाचे पूर । म्हणे केसा 
पावो पैलपार । कळतां तेथींचा विचार । सांकडे केंचें ॥ 2५॥ देखतां स्वभ 
भयानक । स्वभीं वाटे परम धाक । जाग्रती आलियां साऱंक । कासया व्हावें 


परबह्मवस्तु तूंच आहेस, तुळा बिदेहाला देहसंग नाहीं, असं साधु सांगतात, ' सो5ई आत्मा स्वानंदघन । अजन्मा तो तूंचि 
जाण' हा साघुबोध चित्तांत निरंतर वागवावा. तूंच बह्य हे महावाक्याचे अंतर ( रहस्य ) आहे त्याचा विसर पडूं दरऊं नये 
(२९-३४ ). देहाचा अंत झाल्यावर मो अनंतपद पावेन म्ह० मुक्त होईन हें बोलणे मानू नये. कल्पांती माया नासेल 
आणि मग मों अनायासेंच मुक्त होईन हेंही बोलणे मानू नये. समाधानाचे लक्षण हें नाहों, वेगळें आहे. सारें सैन्य 
मरावे आणि मग राज्यवेभव भोगावें यांत अर्थ नाहीं; सैन्य असतांच राज्य करावे यांत शहाणपण आहे. तसे हड्य देहभान 
जावे आणि मग आत्मसात्राज्य भोगावे यापेक्षां चद्य देहमान असतांही आस्मसमाधान रहावें यांत स्वारस्य आहें. 
माया असून ती मिथ्या म्हणून भोळखावी, देहांत असून विदेहीपणा भोगावा, यांत खरं समाधान आहे. राज्यपद प्राप्त 
झाल्यावर मग परिवार असळा म्हणून काय बिघडर्त ? परिवार डोळ्यांसमोर आला कीं राज्यपद जातें. असे कांही घडत 
नाहीं. तदत्‌ आत्मज्ञानाची बेठक स्थिर झाल्यावर प्रपंच इह्य असला म्हणून काय करितो, तो कांहीं आत्मसमाधान 
हिरून नेत नाहीं. वाटेंत सुळी स्पाकार पाहिली तेव्हां भय वाटळं, पण तो सपे नसून सुळी आहे हे कळल्यावर सग 
तिला घोपटण्याचें कारणच उरत नाहीं. माया भयानक वाटली तरी मिथ्या कळल्यावरं मग तिचें भय कोटे राहिलें 
सगजळ हें स॒गजळ आहे हे कळल्यावर बुडायचें भय नाहों. भयानक स्वझ्तांत जीव भ्याला असला तरी जागूत झाल्यावर 


ममास ८] साथ श्रीदासबोध २४९ 


॥ ४६॥ तथापि माया कल्पनेसी दिसे । आपण कल्पनातीत असे । तेथें उद्धेग 
काईसे । नि्विकल्पासी ॥ ४७॥ अंतीं मती तेचि गती । ऐस सर्वत्र बोठती । 
तुझा अंतीं तुझी प्राप्ती । सहजचि जाली ॥ ४८ ॥ चोंदेहाचा अंत । आणी 
जन्ममुळाचा प्रांत । अंतांप्रांतासी आलिप । तो तूं आत्मा ॥ ४९ ॥ जयासी 
ऐसी आहे मती । तयास ज्ञानें आत्मगती । गती आणि अवगती । वेगळाचे तो 
॥ ५०॥ माते खुंटली वेदांची । तेथें गती आणी अवगती केंची । आत्मशास्त्र- 
गुरुप्रचितीची । ऐक्यता आली ॥ ५१॥ जीवपणाची फिटली भ्रांती । वस्तु 
आली आसमप्रचीती । प्राण पावला उत्तम गती । सहुरुबोधे ॥ ५२ ॥ सदुरुबोध 
जेव्हां जाळा । चोंदेहांस अंत आला । तेणें निजध्यास लागला । सस्वरूपी 
॥।५३॥ तेणें निजध्यासें प्राणी । ध्येयचि जाला निर्वाणी । सायुज्यमुक्तीचा धनी । 
होऊन बेसला ॥ ५४ ॥ दृश्य पदार्थे वोसरतां । अवघा आत्ाचि ततवतां । 
नेहटून विचारें पाहातां । हश्य मुळींच नाहीं ॥ ५५॥ मिथ्या मिथ्यत्वें पाहिलें । 
मिथ्यापणें अनुभवा आलें । श्रोतीं पाहिजे ऐकिले । या नांव मोक्ष ॥ ५६ ॥ 
सहुरुवचन हृदई धरी । तोचि मोक्षाचा अधिकारी । श्रवण मनन केटेंचि 
करी । अत्यादरें ॥ ५७ ॥ जेथें आटती दोनी पक्ष । तेथें लक्ष ना अलक्ष । 
या नांव जाणिजे मोक्ष । नेमस्त आत्मा ॥ ५८ ॥ जेथें ध्यान धारणा सरे । 
कल्पना निर्विकल्पीं मुरे । केवळ क्ञपिमात्र उरे । सूक्ष्म ह्म ॥ ५९ ॥ 
भवग्रगजळ आटले । ठलरटिकें बंधन सुटल । अजन्म्यास मुक्त केलें । 
जन्मदुःखापासुनी ॥ ६०॥ निःसंगाची संगव्याधी । विदेहाची देहबुद्धी । विवेके 
तोडिली उपाधी । निःप्रपंचाची ॥ ६१॥ अद्वैताचें तोडिलें दत । येकांतास दिला 
येकांत । अनंतास दिला अंत । अनंताचा ॥ ६२॥ जागृतीस चेवविलें । 
साशंक होण्यारचे सुळींच कारण नाहीं. माया कल्पनेने उभारलेली, आपण कल्पनातीत निर्विकल्प वस्तु, आपणास कल्पना 
काय करणार १ “ अंते मतिः सा गतिः' असे म्हणतात, ठीक आहे, तुझ्या अंती ( मोपणाच्या, जीवदशेच्या अतो ) 
तत्पदप्रासति सहनच आली ( ३५-४८ ). स्थूलसूक्ष्मादि चार देहांचा अंत व जन्मार्चे मूळ जो अहंकार त्याचा प्रांत (शेवट) 
यांच्याहून आत्मा अलिप्त आहे. ह्या ज्ञानानेंच त्याला गति मिळते, अथवा गति ( मोक्ष) व अवगति (बंध) याहून तो 
वेगळाच आहे, तेथें तीनही प्रचीति एकरूप होतात. सहुरु बोघानें चार देहांचा अंत होऊन स्वरूपाचा निदिध्यास छागतो 
व प्राणी ध्येय ( वस्तु ) होऊन राहतो ( ४९-५४ ). मोट सुद्षमदृष्टीनें पाहिले तर आत्मा शाश्वत आहे व ह्य मुळींच 
नाहीं. मिथ्या ( माया ) मिथ्या आहे म्हणून ओळखणे व तसा अनुभव येणें याचें नांव मोक्ष, सहुरुवचन हृदयीं घरून 
श्रवणमननाभ्यास ठेवल्याने सोक्षाधिकार येतो. बेधमोक्ष, मायाग्रह्म, छक्ष्वअलक्ष्य, घ्वानर्‍्याता इ० दोन्ही पक्ष जेथें 
आटतात तो आह्मा मोक्षस्वरूप आहे. त्या निर्विकल्यांत कल्पना मुरून जाते व केवळ जझप्षिमात्र सूक्ष्म अहा उरते. झाळ ! 


(५५-५९) भवसुगजळ आटळें, लटक ( खोटे, कल्पित ) बंधन सुटले, अजन्मा जन्मदुःखापासून सुक्त झाळा, अंद्वेताचे दैत तुटळे 
( कारण सें साक्षेप होतं), निःसंगाच्या मागची संगाचो व्याधि संपलो, निष्मपंचाचा प्रपंच ( उपाघि) सुटळी, एकांतास एकांत 





२५० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


चेईऱ्यास सावध केलें । निजबोधास प्रबोधिलें । आत्मज्ञान ॥ ६३ ॥ अस्भतास 
केलें अमर । मोक्षास मुक्तीचे घर । संयोगास निरंतर । योग केला ॥ ६४ ॥ 
निर्गुणास निर्गुण केलें । सार्थकाचें सार्थक जालें । बहुतां दिवसां भेटलें । 
आपणासि आपण ॥ ६५ ॥ तुटला द्वेताचा पडदा । अभेदें तोडिलें भेदा । 
भूतपंचकाची बाधा । निरसोन गेली ॥ ६६ ॥ जालें साधनाचे फळ । केलें 
निश्चवळास निश्चळ । निर्मळाचा गेला मळ । विवेकबळें ॥ ६७॥ होतें सनिध 
चुकलें । ज्याचें त्यास प्राप्त जालें । आपणा देखतां फिटलें । जन्मदुःख ॥ ६८॥ 
दुष्ट स्वभनें जाजावला । ज्राह्मणय नीच याती पावला । आपणासे आपण 
सांपडला । जागेपणें ॥ ६९ ॥ ऐसें जयास जालें ज्ञान । तया पुरुषाचे लक्षण । 
पुढिले समासी निरूपण । बोलिलें असे ॥ ७० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्य- 
संवादे आत्मदर्शननाम समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ अंतरीं गेठियां अग्रत । बाह्य काया लखलखित । अंतर- 
स्थिति बाणतां संत । लक्षणें केसी ॥ १ ॥ जालें आतत्ञान बरवें । हें कैसेनि 
पां जाणावें । म्हणोनि बोलिली स्वभावें । साधुलक्षणें ॥ २॥ ऐक सिद्धांचें लक्षण | 
सिद्ध म्हणिजे स्वरूप जाण । तेथें पाहातां वेगळेपण । मुळींच नाहीं ॥ ३॥ 
स्वरूप होऊन राहिजे । तया नांव सिद्ध बोलिजे । सिद्धस्वरूपींच साजे । 
सिद्धपण ॥ ४ ॥ वेदशास्त्रीं जे प्रसिद्ध । सस्वरूप स्वतःसिद्ध । तयासिच 
बोलिजे सिद्ध । अन्यथा न घडे ॥ ५ ॥ तथापी बोलों कांहीं येक । साधकास 
कळाया विवेक । सिद्धलक्षणाचें कौतुक । ते हें ऐसें असे ॥ ६ ॥ अंतरस्थित 
स्वरूप जाली । पुढें काया केसी वर्तली । जेसी स्वप्नांची नाथिली । स्वभरचना 
॥ ७ ॥ तथापी सिद्धांचें लक्षण । कांहीं करूं निरूपण । जेगें बाणे 
अंतर्खूण । परमार्थाची ॥ ८ ॥ सदा स्वरूपानुसंधान । हें मुख्य साधूचे 


मिळाला, अनंताळा अनंताचा अंत ( पैलपार ) ळाभळा, अस्त अमर झाळें, निगुण निर्गुण झाळें, संत्िध असून चुकले होतें 
ते प्रास झालें, दुःस्वांत नोच याति पाबळेला ब्राह्मण ब्राह्मणपणास आळा म्ह० ' आपणासि आपण सांपडला ' अशा 
पुरुषांची लक्षणें आतां सांगतों ( ६०-७० ). [द० <, स० ८] 





खिद्धाळा ओळखतां यावें म्हणून सिद्धलक्षणे सांगतों. आंत अस्त गेलेल्या पुरुषाच्य़ा बाह्य शरीरावरही त्याचीं लक्षणे 
उमटतात. त्याची काया दिव्य होते. सिद्ध म्हणजे ब्रह्मस्वरूप. दोहोंत भेद मुळींच नाहीं. ते तसं हे अनिकेचनोय तथापि 
कळावे म्हणून बोलतो. अखंड स्वरूपानुसंघान हं साधूचे मुख्य लक्षण होय. तो जनांत असून जनाबेगळा वागतो. तो 
संसारचिंता वाहत नाहीं. निरूपणाचें प्रेम धरितो ( हे साधकारचेही लक्षण आहे ). सिद्धाचे बाह्मवर्तन साघकासारखंच असते, 
मात्र तो अंतरीं अखंड स्वरूपाकार असतो. त्याची चंचळ वृत्ति स्वरूपी लागून स्वरूपांकारच झालेलो असते म्हणून तो 
निश्चळ असतो. त्याचा देह चंचळ असळा ( 'चंचळाच्या क्रिया करीत असला ) त्याचा देह हाकला चालला तरी तो निश्वळच 


समास ९] सार्थ श्रोदासबोध २५१ 


ठक्षण । जनीं असोन आपण । जनांवेगळा ॥ ९ ॥ स्वरूपी दृष्टी पडतां । 
तुटोन गेली संसारचिंता । पुढें लागली ममता । निरूपणाची ॥ १०॥ हे 
साधकाचे लक्षण । परी सिद्धाअंगीं असे जाण । सिद्धलक्षण साधकेबिण । 
बोलीच नये ॥ ११ ॥ बाह्य साधकाचे परी । आणी स्वरूपाकार अंतरी । 
सिद्धलक्षण त॑चतुरीं । जाणिजे ऐसें ॥ १२ ॥ संदेहरहित साधन । तेंचि 
सिद्धाचें लक्षण । अंतर्बाह्य समाधान । चळेना ऐसें ॥ १३ ॥ अचळ जाली 
अंतरस्थिती । तेथें चळणास केंची गती । स्वरूपी ठागतां वृत्ती । स्वरूपचि 
जाली ॥ १४ ॥ मग तो चळतांच अचळ । चंचळपणें निश्चळ । निश्चळ 
असोन चंचळ । देह त्याचा ॥ १५ ॥ स्वरूपीं स्वरूपचि जाला । मग तो 
पडोनिच राहिला । अथवा उठोनि पळाला । तरी चळेना ॥ १६॥ येथें कारण 
अंतरस्थिती । अंतरींच पाहिजे निवृत्ती । अंतर लागलें भगवंती । तोचि 
साधु ॥ १७ ॥ बाह्य भलतेसें असावें । परी अंतर स्वरूपी लागावें । लक्षणें 
दिसती स्वभावें । साधुअंगीं ॥ १८ ॥ राज्यीं बेसतां अवलिळा । अंगीं बाणे 
राजकळा । स्वरूपी लागतां जिव्हाळा । लक्षणे बाणती ॥ १९॥ येरूही अभ्यास 
करितां । हाता न चढती सर्वथा । स्वरूपी राहावें तततां । स्वरूप होउनी 
॥ २० ॥ अभ्यासाचा मुगुटमणी । वृत्ती राहावी निर्गुणीं । संतसंगें निरूपणीं । 
स्थिती बाणे ॥ २१ ॥ ऐसीं लक्षणें बरवी । स्वरूपाकारें अभ्यासावी । स्वरूप 
सोडितां गोसावी । भांबावती ॥ २२ ॥ आतां असो हें बोलणें । ऐका साधूची 
लक्षणें । जेणें समाधान बाणे । साधकाआंगीं ॥ २३ ॥ स्वरूपी भरतां 
कल्पना । तेथें केंची उरेल कामना । म्हणोनियां साधुजना । कामचि नाहीं 
॥ २४ ॥ कट्पिला विषयो हातींचा जावा । तेणें गुणें कोध यावा । साधुजनाचा 
अभ्ने ठेवा जाणार नाहीं ॥ २५ ॥ म्हणोनि ते क्रोधरहित । जाणती स्वरूप 
संत । नासिवंत हे पदार्थ । सांडुनियां ॥ २६॥ जेथें नाहीं दुसरी परी । 
कोध यावा कोणावरी । क्रोधरहित सचराचरीं । साधुजन वर्तती ॥ २७॥ 





खरा. अंतरस्थिति मुख्य आहे. ज्याचें चित्त भगवंती तो साधु बोहर कसाही म्ह० चारचौघांसारखा वागला तरी साधुले 
अंतर स्वरूपी लागलेळें असतें. राजा राज्यावर असला म्ह० राजेश्वर्यादिकीं युक्त असतो तसा साधु स्वरूपाकार असला कीं 
सिद्धलक्षर्णे त्याच्या अंगीं उमटतात. स्वरूपानुसंबान सोडून इतर लाघनांचा अभ्यास करून तीं टक्षणें कोणी अंगीं आणूं 
म्हणेळ तर तें दुरापास्त आहे. निरुणणस्वरूपीं रहार्णे हा अम्यासाचा मुकुटमणि आहे, सुख्याभ्यास हाच. साधकाने 
भ्रवणादिकांनीं स्वरूपाकार होऊन या लक्षणांचा अभ्यास करावा ( १-२२ ). हीं साधुलक्षर्णे ऐकून साधकांच्या अगीं 
समाधान बाणेळ, साधूची सवे कामना स्वरूपाकडे भरळी असल्यामुळे त्याळा कास नसतो. आपला म्हटळेला विषय 


२५२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


आपुला आपण स्वानंद । कोणावरी करावा मद । या कारणें वादवेवाद । 
तुटोन गेला ॥ २८ ॥ साधुस्वरूप निविकार । तेथें केचा तिरस्कार । आपला 
आपण मत्सर । कोणावरी करावा ॥ २९ ॥ साधु वस्तु अनायासें । याकारणें 

मत्सर नसे । मदमत्सराचें पिसें । साधुसी नाहीं ॥ २० ॥ साधु स्वरूप स्वयंभ । 
तेथें केंचा असेल दंभ । जेथें द्वेताचा आरंभ । जालाच नाहीं ॥ ११॥ 
जेणें दृश्य केळें विसंच । तयाचा केचा हो प्रपंच । याकारणें निःप्रपंच । 
साधु जाणावा ॥ ३२॥ अवघें नह्मांड त्याचें घर ! पंचभूतिक हा जोजार । 
मिथ्या जाणोन सत्वर । त्याग केला ॥ ३३ ॥ याकारणें लोभ नसे । साधु 
सदा निलोंभ असे । जयाची वासना समरसे । शुद्धस्वरूपीं ॥ ३४ ॥ आपुला 
आपण आधवा । स्वाथ कोणाचा करावा । म्हणोनि साधु तो जाणावा । 
स्वार्थरहित ॥ ३२५॥ दृश्य सांडून नासिवंत । स्वरूप सेविलें शाशत । 
याकारणें शोकरहित । साधु जाणावा ॥ ३६॥ शोकें दुखवावी वृत्ती । तरी 
ते जाहाली निवृत्ती । म्हणाने साधु आदिअंतीं । शोकरहित ॥ ३७ ॥ मोहे 
झळंबावें मन । तरी तें जाहाले उन्मन । याकारणें साधुजन । मोहातीत 
॥ ३८॥ साधु वस्तु अड्रय । तेथें केच वाटेल भय । परब्क्म तें निभय । 
तोचि साधु ॥ ३२९ ॥ याकारणें भयातीत । साधु निर्भय निवांत । सकळांस 
मांडेल अंत । साधु अनंतरूपी ॥ ४० ॥ सत्यस्वरूपें अमर जाला । भय 
केंचे वाटेल त्याला । याकारणें साधुजनाला । भयचि नाहीं ॥ ९१ ॥ जेथें 
नाही डंदभेद । आपला आपण अभेद । तेथे कचा उठेल खेद । देहबुद्धीचा 
॥ ४२ ॥ बुद्धीनें नेमिळें नगुणा । त्यास कोणीच नेईना । याकारणें 
साधुजना । खेदचि नाहीं ॥ ४३ ॥ आपण येकला ठाईचा । स्वार्थ करावा 


य य ७. 0101 
हातचा गेला तर क्रोध येतो, पण साधूचा अक्षय्य ठेवा कधींच जाणारा नाहीं म्हणून त्याला क्रोघही नसतो. माशवंत 
'पदार्थाविषयों विबेकी पुरुषांला कामक्रो बलोभादि वाटत नाहींत. आपल्यावांचुन दुसर कोणीच नाहीं असा अद्वर्‍यभाव 
साधूचा असल्यामुळें त्याला क्रोषच नाहीं. आपण स्वानंदरूप आहोंत, आतां मद कोणावर म्हणून ? साधूळा मद नसता, 
व तो वादविवाद तटून जातो. साधुस्वरूप निर्विकार, म्हणून तेथ तिरस्क्रार, मत्सर, दंभ, हइ० विकार नसतात. इृश्यच 
मिथ्या हा बोध हढ असल्यामुळें व हें ब्रह्मांडच त्याचे घर झाल्यानं साधूला प्रपंच व पंचभोतिक जोजार ( खटपर ) नाहीं 
म्हणून साधु निष्प्रपंच, इर्य मिथ्या हें जाणठेळं, बासना झुद्ध स्वरूपी समरस होऊन गेळेळो मग साधूला काभ कशाचा 
होणार ? ' आपुळा आपण आघवा ' म्हणून स्वार्थ नाहीं. इद्य विवेकाने खोडून स्वरूपी स्थिरावळेला म्हणून शोक नाही. 
शोकाने वृत्ति दुखवते; या निवृत्त पुरुषाला शोक कुठला ! मोहाने मन झळंबावे, पण हा उन्मन झाळेळा म्हणून साधु 
निर्मोह, अद्य झालेल्या साधूला हेत नाहीं व म्हणून भयहोी नाहीं, तो सदा निर्भय. सर्वे चराचराचा अंत होईल पण 
परब्रह्म अनंत अमर; अनंतस्वरूपी साघुही तसाच. ' आपळा आपण अभेद्‌ ' म्हणून साधूळा इंद्रभेद नाहीं व देहबुद्धीचा सद 
नाहीं. बुद्धि नियुणाळा झोंबळेळी म्हणून गुणनत्रयाचा साधूला बाघ नाहीं, तो गुणातीत इह्य नाहीं व आप्ळे आपण एक, 


समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध २५३ 


कोणाचा । दृश्य नस्तां स्वार्थाचा । ठावचि नाहीं ॥ ४४॥ साधु आपणचि येक। 
तेथें केंचा दुःखशोक । दुजेविण अविवेक । येणार नाहीं ॥ ४५॥ आशा 
धरितां परमार्थाची । दुराशा तुटली स्वार्थाची । म्हणोन नेराऱ्यता साधूची । 
वोळखण ॥ ४६ ॥ मृदपणें जेसें गगन । तेसें साधूचे लक्षण । याकारणें 
साघुवचन । कठीण नाहीं ॥ ४७.॥ स्वरूपाचा संयोगीं । स्वरूपचि जाला 
योगी । याकारणें वीतरागी । निरंतर ॥ ४८ ॥ स्थिति बाणतां स्वरूपाची । 
चिता सोडिली देहाची । याकारणें होणाराची । चिता नसे ॥ ४९॥ स्वरूपी 
लागतां बुद्धी । तुटे अवघी उपाधी । याकारणें निरुपाधी । साधुजन ॥ ५० ॥ 
साधु स्वरूपींच राहे । तेथें संगचि न साहे । म्हणोनि साधु तो न पाहे । 
मानापमान ॥ ५१॥ अलक्षास लावी लक्ष । म्हणोन साधु परम दक्ष । 
वोट जाणे केपक्ष । परमार्थाचा ॥ ५२॥ स्वरूपी न साहे मळ । म्हणोन साधु 
तो निर्मळ । साधु स्वरूपचि केवळ । म्हणोनियां ॥ ४३ ॥ सकळ धर्मामध्ये 
धर्म । स्वरूपी राहणें हा स्वघर्म । हेंचि जाणिजे मुख्य वर्म । साधुलक्षणाचें 
॥ ५४॥ धरितां साधूची संगती । आपषाच लागे स्वरूपस्थिती । स्वरूप" 
स्थितीने बाणती । लक्षणें आंगी ॥ ५५॥ ऐसीं साधुची लक्षणें । आंगीं 
बाणती निरूपणें । परंतु स्वरूपी राहाणें । निरंतर ॥ ५६ ॥ निरंतर स्वरूपी 
राहातां । स्वरूपचि होईजे तत्वतां । मग लक्षणें आंगीं बाणतां । वेळ नाहीं 
॥ ५७ ॥ स्वरूपी राहिल्या मती । अवगुण अवघेचि जाती । परंतु यासी 
सत्संगती । निरूपण पाहिजे ॥ ५८ ॥ सकळ सृष्टीचा ठाई । अनुभव येकचि 
नाहीं । तो बोलिजेल सवही । पुढिले समासी ॥ ५९ ॥ कोणें स्थितीनें राहाती । 
केसा अनुभव पाहाती । रामदास म्हणे श्रोतीं । अवधान द्यावें ॥ ६० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम समास नवम ॥९॥ 


म. 
मग स्वार्थ, दु:सखक्णोक, अविवेक हे कोठचे ? परमार्थाची वासना धरल्यामुळे साधु स्वार्थाच्या दुराशपासून सुटळेळा, 
म्हणून नेराऱ्यता हो साधूची खूण होय. साघु गगनासारखा सदु, तलाच ज्यापक व असंग असतो. स्वखूपीं त्याचा निरंतर 
योग म्हणून वीतराग स्ह० बाह्य विषयांचे प्रेम नाहीं. देहबुद्धि सोडली मग चिंता कोण करणार ? सदा स्वरूपी राहणे 
म्हणून उपाचि नाहीं. साधु सदा निरूपाधि, निःसंगा, अलक्ष्य वस्तूला निरंतर ळक्षणारा साधु, त्याच्यापरता दक्ष कोण 
असणार 0 परमार्थाचा केवारी साघुच, स्वरूप निर्मळ म्हणून स्वख्पीं राहणारा साधुही निमेळ, सकळ घर्मांतळा परम्धर्म 
म्ह० स्वरूपीं राहणे, साधूळा ओळखायची ही सुख्य खूण होय. ( २३-५४ ). अशा साधूच्या संगतीत आपोआपच 
स्वरूपस्थिति साधकाचे अंगीं जडते. श्रवणनिरूपणाभ्यासारने वरील लक्षणे अगो. ब्राणतात ; पण स्वरूपाकार राहणे ब स्वरू- 
पाझार झाळेल्या साधूथा संग करणें हे उत्तम. स्वरूपीं राहतां अनायास स्वरूपस्थिति बाणते. स्वरूप एक व त्याचा अनुभवही 
एफ हें आतां सांगूं ( ५५-६० ). [ द० ८, स०९ ] 


२५४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ८ 


॥ श्रीराम ॥ जनाचे अनुभव पुसतां । कळहो उठिला अवचिता । ह 
कथाकलोळ श्रोतां । कोतुर्के ऐकावा ॥ १ ॥ येक म्हणती हा संसार । करितां 
पाविजे पेलपार । आपला नव्हे कीं जोजार । जीव देवाचे ॥ २॥ येक म्हणती 
हें न घडे । लोभ येऊन आंगीं जडे । पोटस्ताकारणें घडे । सेवा कुटुंबाची 
॥३॥ येक म्हणती स्वभावें । संसार करावा सुखें नावें । कांही दानपुण्य 
करावें । सटतीकारणें ॥ ४ ॥ येक म्हणती संसार खोटा । वैराग्यें घ्यावा 
देदावटा । येणें स्वगेलळोकींच्या वाटा । मोकळ्या होती ॥ ५ । ॥ येक म्हणती 
कोठें जावें । व्यथीचे कासया हिंडावे । आपुले आश्रमीं असावें । आश्रमधर्म 
करूनी ॥ ६॥ येक म्हणती केंचा धर्म । अवघा होतसे अधर्म । ये संसारी 
नाना कर्म । करणें लागे ॥ ७॥ येक म्हणती बहुतांपरी । वासना असावी 
बरी । येणेंचि तरिजे संसारी । अनायासें ॥ ८ ॥ येक म्हणती कारण भाव । 
भावेंचि पाविजे देव । येर हें अवघेचि वाव । ल्न न 1 ९ ॥ 
येक म्हणती वडिलें जीवी । अवधी देवचि मानावी । मायेबापें पूजेत 
जावी ।॥ येका भावें ॥ १० ॥ येक म्हणती देवनञाह्मण । त्यांचें 
करावें पूजन । मायबाप नारायण । विश्वजनांचा ॥ ११ ॥ येक 
म्हणती शास्त्र पाहावे । तेथें निरोपिटे देवें । तेणें प्रमाणेंचि जावें । 
परलोकासी ॥ १२ ॥ येक म्हणती अहो जना । शास्त्र पाहातां पुरवेना । 
याकारणें साधुजनां । हरण जावें ॥ १३ ॥ य येक म्हणती सांठा गोठी । 
वायांचि करितां चाउटी न, सवास कारण आ । भुतदया असावी ॥ कयीत १४ ॥ 
येक म्हणती येकचि बरवें । आपुल्या आचारें असावे । अं नाम 
घ्यावें । सर्वोत्तमारचे ॥ १५ ॥ येक म्हणती पुण्य असेल । तरीच नाम येईल । 
कत वाक ग तततितातीचा ता वा या व यत 
' अज्ञान्यांचीं मर्ते पाहा-१ ला - अहो ! हा संसार करितांनाच परमार्थ होतो. स्त्रोपुत्रादि सर्वे देवाचेच जीव आहेत म्हणून 
त्यांची सेवा ती देवाचीच सेवा होय. २ रा-छे हो ! कुटुंबाची लेवा आपग पोटासाठी लोभाने करितो. ३ रा-संसार 
करावाच, पण कांद्दी दानपुण्यही करावे कीं गति मिळते; ४ था-क्रांही नाहो, संतार खोट! आहे. वेराग्य धून देशबडो 
व्हावें तेव्हा स्वर्गाची वाट सांपडते. ५ षा-अहो ! जातां कुठें नो येतां कुठ ? आश्रमधर्म नोट पाळावेत, म्हणजे झारे. 
६ चा-संसारांत भळीं बुरीं कर्मे करावीं ळागतात. घर्म करतां अघम होतो. ७ वा - वासना चांगळी ठेवावी म्हणजे झाळें. 
८ वा - भाव असावा, “ भार्वेचि पाविजे देव; ' बाकी सर्वं व्यथं. ९ वा-'मायबांवे पूजीत जावीं ! एक्या भावें ' त्यांत सतं 
साधते. 9 ० वा-देवाब्राह्मणांचे पूजन करावे म्हणजे नारायण प्रसन्न होतो. 9 १ वा-शाख्र पहावें तसे वागावे, ' तस्माच्छाखं प्रमाण ' 
तें. १२ वा-अहो ! * शास्त्र पाहतां पुरेना । याकारणे खाघुजना । ब्रारण जावे. ' १३ वा-या साऱ्या गोष्टी सोडा. ' सर्वास 


कारण पोटीं । भूतदया असावी. ' १४ वा- आपल्य़ा आचारानें चालावे, अंतीं नाम घ्यावें को सुटका होते. १५ वा-खरे! 
पण पदरीं पुण्य असेळ तर आठवते, ' नाहीं तरी भुळी पडेळ । अंतकाळी. ' १६ वा-जितां साथक करावे व त्यासाठी 





समास १०] सार्थ श्रीदासबोध २५५ 


नाहीं तरी भुली पडेल । अंतकाळीं ॥ १६ ॥ येक म्हणती जीत असावें । 
तंवचि सार्थक करावें । येक म्हणती फिरावे । तीर्थाटण ॥ १७ ॥ येक 
म्हणती हे अटाटी । पाणीपाषाणाची भेटी । चुबकुळ्या मारितां हिंपुटी । 
कासाविस व्हावें ॥ १८ ॥ येक म्हणती सांडी वाचाळी । अगाध महिमा 
भूमंडळीं । दर्दनमात्रें होय होळी । महापातकांची ॥ १९ ॥ येक म्हणती 
तीर्थ स्वभावें । कारण मन आवरावे । येक म्हणती कीर्तन करावे । 
सावकास ॥ २० ॥ येक म्हणती योग बरवा । मुख्य तोचि आर्धी साधावा । 
देहो अमराचि करावा । अकस्मात ॥ २१ ॥ येक म्हणती ऐस काय । 
काळवंचना करूं नये । येक म्हणती धरावा सोय । भक्तिमार्गाची ॥ २२ ॥ 
येक म्हणती ज्ञान बरवें । येक म्हणती साधन करावे । येक म्हणती मुक्त 
असावें । निरंतर ॥ २३ ॥ येक म्हणती अनर्गळा । धरीं पापाचा कंटाळा । 
येक म्हणती रे मोकळा । मार्ग आमुचा ॥ २४ ॥ येक म्हणती हें निःरोष । 
करूं नये निदाद्वेष । येक म्हणती सावकास । दुष्टसंग त्यागावा ॥ २५ ॥ 
येक म्हणती ज्याचें खावें । त्या सन्मुखचि मरावे । तेणें तत्काळचि पावावे । 
मोक्षपद ॥ २६ ॥ येक म्हणती सांडा गोठी । आधीं पाहिजे ते रोटी । मग 
करावी चाउटी । सावकास ॥ २७ ॥ येक म्हणती पाउस असावा । मग 
सकळ योग बरवा । कारण दुष्काळ न पडावा । म्हणिजे बरें ॥ २८ ॥ येक 
म्हणती तपोनिधी । होतां वोळती सकळ सिद्धी । येक म्हणती रे आधीं । 
टंद्रपद साधावे ॥ २९ ॥ येक म्हणती आगम पाहावा । वेताळ प्रसन्न करून 
ध्यावा । तेणें पाविजे देवा । स्वर्गलोकीं ॥ ३० ॥ येक म्हणती अघोरमंत्र । 
तेणें होईजे स्वतंत्र । श्रीहरी जयेचा कळत्र । तेची वोळे ॥ ३१॥ ती लागले 
सर्व धर्म । तेथें केंचें क्रियाकर्म । येक म्हणती कुकर्म । तिच्या मर्द ॥ ३२ ॥ 
येक म्हणती येक साक्षप । करावा स्रृत्यंजयाचा जप । तेणें गुणें सर्व संकल्प । 
सिद्धीर्ते पावती ॥ ३३ ॥ येक म्हणती बटु भेरव । तेणें पाविजे वेभव । 


' फिरावे तीर्थाटण, ' १७ वा-हे ! त्यांत काय ? ' पाणी पाषाणाची भटी । चुंबकुळ्या मारितां हिंपुटी । कासावीस व्हावे ।? 
१८ वा-मन आवराबें हॅ मुख्य साधावे. १९ वा-त्याचसाठीं मो म्हणतों कीतेन करावें. २० वा-एऐका, सवौत योग बरवा 
त्याने देहच अमर होतो ! २१ वा-छे ! काळवंचना 'चांगळी नाहीं, भक्तिमार्गाची सोय धरावी. २२ वा-ज्ञानमान उत्तम. 
निरंतर सुक्त असावे. २३ वा-' करूं नये निंदा द्वेष । दुष्ट्लंग त्यजावा ' म्हणजे पुरे. २४ वा-ज्याचे खार्व त्या सन्सुख 
मरावे म्हणजे मोक्ष मिळतो. २५ वा- ' आधीं पाहिजे ते रोटी ' - पाऊल पाणी विपुळ, दुष्काळ नको! 
अशी बहुत मर्ते जगांत दृष्टीस पडतात. कुणी तप, कुणी अघोरमंत्र, कुणी खृल्युंजय़ाचा जप, $णी लतरकाळीची पूजा 





२५६ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक ८ 


येक म्हणती झोटिंग सर्व । पुर्वीतसे ॥ २४ ॥ येक म्हणती काळी कंकाळी । 
येक म्हणती भद्रकाळी । येक म्हणती उच्छिष्ट चांडाळी । साहिं करावी 
॥३५॥ येक म्हणती विभहर । येक म्हणती भोळा दंकर । येक म्हणती 
सत्वर । पावे भगवती ॥ ३६ ॥ येक म्हणती महारी । सत्वरचि सभाग्य करी । 
येक म्हणती महा बरी । भक्ति वेंकटेशाची ॥ २७॥ येक म्हणती पूर्व ठेवा । 
येक म्हणती प्रेत्त करावा । येक म्हणती भार घालावा । देवाचवरी ॥३८॥ 
येक म्हणती देव केंचा । अंतचि पाहातो भल्यांचा । येक म्हणती हा 
युगाचा । युगघर्म ॥ २९॥ येक आश्चर्य मानिती । येक पिस्मयो करिती । 
येक कंटाळोन म्हणती । काय होइल तें पाहावें ॥ ४० ॥ ऐसे प्रपंचिक जन । 
लक्षणें सांगतां गहन । परंतु कांहीयेक चिन्ह । अल्पमात्र बोलिठें ॥ ४१॥ 
आतां असो हा स्वभाव । ज्ञात्यांचा केसा अनुभव । तोहि सांगिजेल सर्व । 
सावध ऐका ॥ ४२॥ येक म्हणती करावी भक्ती । श्रीहरी देईल सट्ती । 
येक म्हणती जह्मप्राप्ती । कर्मेचे होये ॥ ४३२॥ येक म्हणती भोग सुटेना । 
जन्ममरण हें तुटेना । येक म्हणती उर्मी नाना । अज्ञानाच्या ॥ ४४॥ येक 
म्हणती सवे ज्य । तेथें केचे क्रियाकर्म । येक म्हणती हा अधर्म । बोलोंचि 
नये ॥ ४५॥ येक म्हणती सर्व नासे । उरलें तेंचि जह्म असे । येक म्हणती 
ऐसे नसे । समाधान ॥ ४६ ॥ सर्व जह्म केवळ बह्म । दोनी पूवेपक्षाचे भ्रम । 
अनुभवाचे वेगळें वर्म । म्हणती येक ॥ ४७ ॥ येक म्हणती हें न घडे । 
अनिर्वाच्य वस्तु घडे । जें बोलतां मोन्य पडे । वेदशास्त्रांसी ॥ ४८ ॥ तंव 
श्रोता अनुवादला । म्हणे निश्चयो कोणी केला । सिद्धांतमतें अनुभवाला । 
उरी केंची ॥ ४९॥ अनुभव देहीं वेगळाले । हें पूर्वीच बोलिलें । आतां 
कांहीं येक केलें । नवचे कीं ॥ ५० ॥ येक साक्षतें वर्तती । साक्षी वेगळाचि 


सावन ककमान ताकाला यमा त्यामत 
कुणी गणेशाची, कुणी हरिहराची पूजा याप्रमाणे जो तो आपलें मत सांगत असतो. कुणी म्हणतात “ यत्न कराबा,* कुणी 
म्हणतात ' छे ! भार घालावा देवाचवरी ! ' कुणी म्हणतात “ भल्यांचा अंत पाहतो, तो देव कसचा ? ' कुणी म्हणतात “ अहो 
हें कलियुग.” कुणी आश्चर्यांतच स्तब्ध आहेत. हीं अज्ञान्यांचीं मर्ते सांगितलीं ( १ -४१ ). हीं पुष्कळ आहेत पण 
: अल्पमात्र बोलिळों ' आहे ! आतां ज्ञात्यांचीं मर्ते ऐका- १ ळा-श्रीहरीची भक्ति करावी म्ह० तो सद्वति देतो. २ रा-ठे! 
असं नव्हे, कर्ममा्गोनेंच अह्ाप्रा्ति होते म्हणून कमे करावें. ३ रा-भोग सुटत नाहीं न जन्ममरण तुटत नाहीं, कांहींच 
करूं नंये. ९ था-सवेच ब्रह्मच आहे, तेथे कोठळें कर्म नि कोठला घम. ५ वा-चूप ! असं घर्सलंडपणारचे भाषण करूं नये. 
६ वा-सबे नाशवंत आहे व उरले तं अद्माच आहे. ७ वा-समाधानाचा हा मार्ग नाहीं. सर्व ब्रह्म व केवळ अह्य हे पूर्वपक्ष 
आहेत, अनुभव न्याराच आहे! ८ वा-अनुभवही पूर्वपक्षांतलाच आहे. निश्चय करणारा कोण ? ९ वा--आपण साक्षित्वान 
रहावें, साक्षी बेगळाच आहे; इच्याहून दृष्टा वंगळा आहे, आत्मा पदार्थांपलीकडचा आहे. तो देहांत असून अलि आहे. 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध २५७ 


म्हणती । आपण द्रष्टा ऐसी स्थिती । स्वानुभवाची ॥ ५१ ॥ हऱ्यापासून 
दृष्टा वेगळा । ऐसी अलिप्तपणाची कळा । आपण साक्षलें निराळा । स्वानुभवें 
॥ ५२॥ सकळ पदार्थ जाणतां । तो पदार्थाहून पतां । देहीं असोनि 
अलेप्तता । सहजचि जाली ॥ ५३ ॥ येक ऐसें स्वानुभवें । म्हणती साक्षतें 
वर्तावें । दृश्य असोनि वेगळें व्हावें । द्रशेपणें ॥ ५४ ॥ येक म्हणती नाहीं 
मेद । वस्तु ठाईची अभेद । तेथें केंचा मतिमंद । द्रष्टा आणिला ॥ ५५ ॥ 
अवधी साकरचि स्वभावें । तेथें कडु काय निवडावे । द्रष्टा केंचा स्वानुभवें । 
अवघेंचि न्रह्म ॥ ५६ ॥ प्रपंच परत्रह्म अभेद । भेदवादी मानिती भेद । परी 
हा आत्मा स्वानंद । आकारला ॥ ५७॥ वबिघुरलें तुप थिजलें । तेस निर्गुणचि 
गुणा आलें । तेथें काय वेगळें केळें । द्रष्टेपणें ॥ ५८ ॥ म्हणोनि द्रष्टा 
आणि दृश्य । अवघा येकचि जगदीरा । दरषपणाचे सायास । कासयासी 
॥ ५९ ॥ ब्रह्मचि आकारले सर्व । ऐसा येकांचा अनुभव । ऐसे हे दोनी 
स्वभाव । निरोपिळे ॥ ६० ॥ अवघा आत्मा आकारला । आपण मिन्न 
केंचा उरला । दुसरा अनुभव बोलिला । ऐसियापरी ॥ ६१ ॥ ऐक 
तिसरा अनुभव । प्रपंच सारुनियां सर्व । कांहीं नाहीं तोचि देव । 
ऐसें म्हणती ॥ ६२॥ टऱ्य अवघें वेगळें केलें । केवळ अहश्यांचे उरलें । 
तेंचि जह्म अनुभविळें । म्हणती येक ॥ ६३ ॥ परी तें ह्म म्हणों नये । 
उणायासारिखा अपाये । शून्यत्वास जह्म काये । म्हणों येईल ॥ ६४ ॥ दृश्य 
अवर्धे वोलांडिलें। अदृश्य शून्यत्वी पडिलें । जह्म म्हणोनि मुरडलें । 
तेथूनि माघारे ॥ ६५ ॥ इकडे दृश्य तिकडे देव । मध्यें शून्यत्वाचा ठाव । 
दयास प्राणी मंदबुद्धीस्तव । नह्म म्हणे ॥ ६६॥ रायास नाहीं वोळखिलें । 
सेवकास रावसें कट्पिलें । परी तें अवघे व्यर्थ गेलें । राजा देखतां ॥ ६७ ॥ 
तेसें शून्यत्व कलिलें जद्म । पुढें देखतां परजह्म । शून्यत्वाचा अवघा भ्रम । 
तुटोन गेला ॥ ६८॥ परी हा सूक्ष्म आडताळा । वारी विवेकें वेगळा । जेसें 
या बोधानें अकता व्हार्वे, १० वा-परमात्मवस्तु एकीएक आहे, तेथें हा द्रा कोण आणलास ? सवच साखर त्यांत कडु 


कणच नाहीं. दृष्टा नाहीं न इश्य्र नाहीं अवघेंच ब्रह्म आहे. प्रपंच व परब्रह्म अभिन्ञ आहेत, भेदवादी भेद करितात पण 
आत्माच जगदरूपार्ने विस्तारळा आहे. पातळ तुपार्चेच घट्ट तूप होतें, तस निर्गुणच साकारळें नाहे. दृष्टा व रश्य एक परबरह्मच. 








११ वा-प्रपंच सारावा म्हणजे कांहीं नाहों तोच म्ह० शून्य हाच देव. १२ वा-वाहवा ! शून्याळा जह्म म्हणतां येत नाहीं 

(४२-६६ ), इऱ्य व दष्टा एक हें सर्व अह्वाद्यांचे मत, दृष्टा इश्याहून वेगळा आहे इं साक्षीवाद्यांचे मत व कांहीं नाहीं हॅ 

शून्यवाद्यांचं मत अशीं तीन मतें वर सांगितळीं आहेत. शुन्यवादाचा येथे निरास केळा पाहिजे. इकडे इश्य व तिकडे देब 
दा. १७ 


२५८ साथे श्रीदासबाध [ दशक ८ 


दुग्ध धेऊन जळा । राजहंस सांडी ॥ ६९ ॥ आधीं हश्य सोडिले । मग 
शून्यत्व वोलांडिलें । मूळमायेपरतें देखिळें । परब्रह्म ॥ ७०॥ वेगळेपण 
पाहाणें घडे । तेणें वृत्ति शून्यत्वीं पडे । पोटीं संदेह पवाडे । शून्यत्वाचा 
॥ ७१॥ भिन्नप्णे अनुभविलें । तयास शून्य ऐसें बोलिलें । वस्तु लक्षितां 
अभिन्न जालें । पाहिजे आधीं ॥ ७२॥ वस्तु आपणचि होणें । ऐसें वस्तूचे 
पाहाणें । निश्चयेसीं भिन्नपणें । शून्यत्व लाभे ॥ ७३॥ याकारणें शून्य कांही । 
परज्रह्म होणार नाहीं । वस्लुरूप होऊन पाहीं । स्वानुभवें ॥ ७४ ॥ आपण वस्तु 
सिद्धचि आहे । मन मी ऐसें कल्पूं नये । साधु सांगती उपाये । तूंचि आत्मा 
॥७५॥ मन मी ऐसें नाथिलें । संतीं नाहीं निरोपिलें । मानावे कोणाच्या 
बोलें । मन मी ऐसें ॥ ७६ ॥ संतवचनीं ठेवितां भाव । तोचि शुद्ध 
स्वानुभव । मनाचा तेसाच स्वभाव । आपण वस्तु ॥ ७७ ॥ ज्याचा घ्यावा 
अनुभव । तोचि आपण निरावेव । आपुला घेती अनुभव । विश्रजन ॥ ७८॥ 
लोभी धन साधूं गेले । तंव ते लोमी धनाचे जाठे। मग ते भाग्यपुरुषी 
भोगिले । सावकास ॥ ७९ ॥ तेसें देहबुद्धि सोडितां । साधकास जालें 
तत्वतां । अनुभवाची मुख्य वार्ता । ते हे ऐसी ॥ ८० ॥ आपण वस्तु मुळी 
येक । ऐसा ज्ञात्याचा विवेक । येथून हा ज्ञानदराक । संपूर्ण जाला ॥ ८१॥ 
आस्मज्ञान निरोपिटें । यथामतोनें बोठिलें । न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । पाहिजे 
श्रोतीं. ॥ ८२॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे शून्यत्वनिरसननाम 
समास दराम ॥ १० ॥ 





ई___-“1-ऱ-- क 


( झुद्ध ब्रह्म ) यांमध्यें शून्य कल्पून त्या दून्यासच मतिमंद प्राणो ब्रह्म म्हणतात, पण झून्य कांहीं ब्रह्म नव्हे. राजाला न 
ओळखतां मधल्या एखाद्या सवकालाच राजा समजणाऱ्यांची प्रत्यक्ष राजाल! पाहिल्यावर जशी फजिती होते तशीच या दान्प- 
वाद्यांची होते. ते शून्याळाच अह्य म्हणतात, पण पुढें ब्रह्म देखतांच शून्यत्वाचा अ्रम निघून जातो. हा झून्यत्वाचा सूक्ष्म 
प्रतिबंध ( आडताळा ) विवेकार्ने दूर करून सुनिराजहंस्र परमार्ृत प्राशन करितात. आधों इऱ्य सोडावे, मग शून्यत्व 
ओलांडावें, ब मूळ मायेपरतं परबह्म पहावे, पण वस्तूला पहावें म्ह? आपणच वस्तु होऊन जावे, वस्तूहून आपण वेगळे 
आहोंत अशा भमिक्षत्वाने पाहिळं म्हणजे प्राणी छून्यत्वांत पडतो. पण बस्तूळा लक्षितां वस्तूशी अभिन्न झारे पाहिजे. 
तात्पर्य छून्य कांहीं परजनह्म नाहीं, बस्तुरूप होऊन स्वानुभवार्ने वस्तु पहावी. मन मो अशी कल्पना टाकून द्यावी व आत्मा 
मी हा साधुबोध चित्तों घरून आपण वस्तुच सिद्ध आहोंत असा निश्चय ठेवावा. मन मी असें कोणीच संत म्हणत नाहींत, 
मगा कोणाच्या आधारावर ' मन मी ' असे म्हणावें ? संतवचनीं विश्वास हाच स्वानुभव आहे. मन मीच वस्तु असे म्हणून 
मध्यें उगीच लडबुडतं. ज्या निराकार, निगुण, निरंजनाचा अनुभव घ्यावा तेंच आपण व्हावे, लोभी धनाच्या ध्यासाने 
घनच होतात व इतरांच्या उपयोगी येतात, तसे आत्मरूप होऊन जनांच्या कार्यात नरावे. आपण वस्तूच आहोंत, हाच 
ज्ञानाचा विवेक, ज्ञानदशक येथे संपला ( ६७-८२ ). [द.८, स. १० ] 
| २-३-4-३-4444-. 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ सार्थ श्रीदासबोध ॥ 


“० > 


॥ दशक नवम गुणरूपनाम ॥९॥ 


॥ श्रीराम ॥ निराकार म्हणिजे काय । निराधार म्हणिजे काय । 
निर्विकल्प म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ १ ॥ निराकार म्हणिजे आकार 
नाहीं । निराधार म्हणिजे आधार नाहीं । निर्विकल्प म्हणिजे कल्पना नाहीं । 
परन्रह्मासी ॥ २॥ निरामय म्हणिजे काय । निराभास म्हणिजे काय । 
निरावेव म्हणिजे काय । मज निरोपार्वे ॥ ३ ॥ निरामय म्हणिजे जळमय 
नाहीं । निराभास म्हणिजे भासाचि नाहीं । निरावेव म्हणिजे अवेव नाहीं । 
परत्रह्मासी ॥ ४ ॥ निःप्रपेच म्हणिजे काय । निःकळंक म्हणिजे काय । 
निरोपाधी म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ ५ ॥ निःप्रपंच म्हणिजे प्रपंच 
नाहीं । निःकळेक म्हणिजे कळक नाहीं । निरोपाधी म्हणिजे उपाधी नाहीं । 
परन्नह्मासी ॥ ६ ॥ निरोपम्य म्हणिजे काय । निरालंब म्हणिजे काय । निरा- 
पेक्षा म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ ७ ॥ निरोपम्य म्हणिजे उपमा नाहीं । 
निरालंब म्हणिजे अवलंबन नाहीं । निरापेक्षा म्हणिजे आपेक्षा नाहीं । पर- 
ब्रह्मासी ॥ ८ ॥ निरंजन म्हणिजे काय । निरंतर म्हणिजे काय । निर्गुण 
म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ ९ ॥ निरंजन म्हणिजे जनचि नाहीं । 
निरंतर म्हणिजे अंतर नाहीं । निर्गुण म्हणिजे गुणचि नाहीं । पर- 
अह्मासी ॥ १० ॥ निःसंग म्हणिजे काय । निर्मळ म्हणिजे काय । निश्चळ 
म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ ११॥ निःसंग म्हणिजे संगचि नाहीं । 
निर्मळ म्हणिजे मळचि नाहीं । निश्चळ म्हणिजे चळण नाहीं । पर- 
बह्मासी ॥ १२॥ निशब्द म्हणिजे काय । निर्दोष म्हणिजे काय । निवृती 
म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ १३ ॥ निशब्द म्हणिजे शब्दचि नाहीं । 


ह्या समासांतीळ ओंग्यांचा अर्थ देण्याचे कारणच नाहीं. ब्रह्म अनिवाच्य आहे. लक्षणांनी किंवा विशेषणांनी त सांगतां 
येत नाहीं, ते * असे आहे ' म्हणून सांगावत नाहीं, पण ' हॅ ते नाहीं किंबा अर्से ते माही ' एकरढेस म्हणतां येते. निराकार, 
निर्विकार, निर्विकल्प, अजन्मा, अनाम, अप्रत्यक्ष, अरूप, अशा व्यावर्तक विशेषणांनी त्याची फक्त खूण वाखवितां येते. हॅ 





२६० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ९ 


निर्दोष म्हणिजे दोषचि नाहीं । निवृती म्हणिजे वृतिच नाही । परजह्मासी 
॥ १९ ॥ निःकाम म्हणिजे काय । निर्लेप म्हणिजे काय । निःकर्म म्हणिजे 
काय । मज निरोपावें ॥ १५ ॥ निःकाम म्हणिजे कामचि नाहीं । निलेप 
म्हणिजे ठेपाचे नाहीं । निःकर्म म्हणिजे कमीचे नाहीं । परज्रह्मासी ॥ १६॥ 
अनाम्य म्हणिजे काय । अजन्मा म्हणिजे काय । अप्रत्यक्ष म्हणिजे काय । मज 
निरोपावें ॥ १७ ॥ अनाम्य म्हणिजे नामचि नाहीं । अजन्मा म्हणिजे 
जन्मचि नाहीं । अप्रत्यक्ष म्हणिजे प्रत्यक्ष नाहीं । परब्रह्म तें ॥ १८॥ अ- 
गणित म्हणिजे काय । अकतंब्य म्हणिजे काय । अक्षे म्हणिजे काय । मज 
निरोपावें ॥ १९ ॥ अगणित म्हणिजे गणित नाहीं । अकतंब्य म्हणिजे 
कर्तव्यता नाहीं । अक्षे म्हणिजे क्षयांचे नाहीं । परत्रह्मासी ॥ २० ॥ अरूप 
म्हणिजे काय । अलक्ष म्हणिजे काय । अनंत म्हणिजे काय । मज निरो: 
पावे ॥ २१ ॥ अरूप म्हणिजे रूपांचे नाहीं । अलक्ष म्हणिजे लक्षत नाहीं । 
अनंत म्हणिजे अंतचि नाहीं । परबह्मासी ॥ २२॥ अपार म्हणिजे काय । 
अढळ म्हणिजे काय । अतक्ये म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ २३॥ 
अपार म्हणिजे पाराचे नाहीं । अढळ म्हणिजे ढळचि नाहीं । अतक्‍्यें 
म्हणिजे तर्कत नाहीं । परबद्य तें ॥ २४ ॥ अद्रेत म्हणिजे काय । अदृश्य 
म्हणिजे काय । अच्युत म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ २५॥ अट्ेत 
म्हणिजे देतचि नाही । अदृश्य म्हणिजे दृश्यचि नाहीं । अच्युत म्हणिजे 
चेवत नाहीं । परत्रह्म तें. ॥ २९ ॥ अछेद म्हणिजे काय । अदाह्य 
म्हणिजे काय । अक्लेद म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ २७ ॥ अछेद 
म्हणजे छेदेना । अदाह्य म्हणिजे जळेना । अक्केद म्हणिजे कालवेना । परब्रह्म 
तें ॥ २८ ॥ परनह्म म्हणिजे सकळांपरतें । तयास पाहातां आपणचि ते । 
हें कळे अनुभवमतें । सदुरु केलियां ॥ २९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य- 
संवादे आरांकानाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ जें जें कांहीं साकार दिसे । तें तें कल्यांतीं नासे । स्वरूप 
तें असतचि असे । सर्वकाळ ॥ १॥ जें सकळांमध्यें सार । मिथ्या नव्हे तें 


दशेविण्यासाठीं समथौनीं प्रस्तुत समास लिहिला आहे. ' न इति न इति ! म्ह० ' नेति नेति ' याचा अर्थ हाच आहे. प्रस्तुत 
समासाबरोबर शिवकवचतस्तोत्रांतीह ३० वा मंत्र वाचावा (१1-२९). [द.९,स. ३] 


सकळांचे जें सार तें भगवंताचे निजरूप, त्यालाच स्वख्प म्हणतात. संकेतासाठीं जों जीं लक्षणे ब नामे सांगावी त्या! 


धमास २] सार्थ श्रीदासबोध २६१ 


साचार । जें कां नित्य निरंतर । संचलें असे ॥२॥ तें भगवंताचे 
निजरूप । त्यास बोलिजे स्वरूप । याही वेगळीं अमूप । नार्मे तयाची 
॥ ३॥ त्यास नामाचा संकेत । कळावया हा दृष्टांत । परी तें स्वरूप 
नामातीत । असतचि असे ॥ ४ ॥ दऱ्यासबाह्य संचलें । परी तें विश्वास 
चोरलें । जवळीच नाहींसें. जालें । असतचि कैसें ॥५॥ ऐसा ऐकोनियां 
देव । उठे दृष्टीचा भाव । पाहों जातां दिसे सर्व । हशयचि आवघे ॥६॥ 
टप्टींचा विषयो र्य । तोचि जालियां साटऱ्य । तेणें दृष्टी पावे संतोष । 
परी तें देखणें नव्हे ॥ ७ ॥ दृष्टीस दिसे तें निरसे । येतद्रिषई श्रुति 
असे । म्हणोन जें दृष्टीस दिसे । तें स्वरूप नव्हे ॥८॥ स्वरूप तें 
निराभास । आणी दृश्य भासले साभास । भासास बोलिला नास । वेदांतशास्त्री 
॥ ९॥ आणी पाहातां रशयचि भासे । वस्तु टऱयावेगळी असे । स्वानुभवें 
पाहातां दिसे । दृश्यासबाह्य ॥ १० ॥ जें निराभास निर्गुण । त्याची काय 
सांगावी खूण । परी तें स्वरूप जाण । सनिधचि असे ॥ ११॥ जेसा 
आकाशीं भासला भास । आणी सकळांमध्यें आकार । तेसा जाणिजे 
जगदीश । सबाह्य अभ्यंतरी ॥ १२॥ उदकामध्यें परी भिजेना । पृथ्वीमध्यें 
परी झिजेना । वन्हीमध्यें परी सिजेना । स्वरूप देवाचें ॥ १३॥ तें 
रंयामध्यें परी बुडेना । तें वायोमध्यें परी उडेना । सुवणी असे परी घडेना । 
सुवर्णासारिखें ॥ १४ ॥ ऐसें जें संचलें सर्वदा । परी ते. आकळेना कदा । 
अभेदामाजीं वाढवी भेदा । ते हे अहंता ॥ १५॥ तिच्या स्वरूपाची खूण । 
सांगों कांहीं वोळखण । अहंतेचें निरूपण । सावध ऐका ॥१६॥ जे 
स्वरुूपाकडे पावे । अनुभवासवें झेंपावे । अनुभवाचे शब्द आघवे । बोलोन 
दावी ॥ १७ ॥ म्हणे आतां मीच स्वरूप । तेंचि अहंतेचें रूप । निराकारीं 





सवाहून तें पळीकडे आहे. इड्याच्या अंतर्बाह्य ते असून रते जनांच्या दृष्टोपासून चोरळें आहे म्ह० जबळ असून नाहीं सारखं 
झाळें आहे. देवाचें हे वणेन ऐकून दृष्टीला वाटतें कीं तो पहावा. दृष्टीचा विषय-' अहाहा ! काय नक्षत्रतारांची शोभा, कस 
हे सूय-चंद्र, नद्या-पर्वेत, फुळें व मुळें अशी लीला पाहून त्याचें स्मरण होतें, पण हे कांहीं देव पाहणें नव्हे-हे देवदर्शन नव्हे. 
जातां सारे इड्यच दिसतें. इश्य तेवढें साभास व नाशवंत; व वस्तु इृश्यावगळी आहे असं वेदांतशास्त्र सांगते, बाकी 
स्वानुभवें पाहतां ब्रह्म इद्यासबाह्य आहे. त्याची खूण काय सांग्रावी ! “ तें स्वरूप सन्निधचि अले ' एवढे म्हणतो. आकाजझा- 
सारखेंच अह्म सवाशीं अलिप्त असून सकळां सबाह्य आहे. तं उदकांत असून भिजत नाहीं, एथ्वींत असून झिजत नाहीं, 
अझींत असून शिजत नाहीं, बायूंत असून उडत नाहीं, सुवर्णांत असून त्याचे अळंकार घडत नाहींत ( १-१४). असं तं 
स्वेत्र अभिक्षप्णे संचळें असतांही आकळत नाहीं. त्या अभेदांत अहंता ( कल्पना ) भद वाढविते. त्या अहंतेच रूप ऐका 
( १५-३६), अहंता स्वरूपाकडे धांवून मोच स्वरूप ( अहं ब्रह्मास्मि) म्हणते, पण असें म्हणतांच ती स्वरूपाहून वेगळी 


२६२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ९ 


आपआप । वेगळी पडे ॥ १८॥ स्वयें मीच आहे जह्म । ऐसा अहंतेचा 
भ्रम । ऐसिये सूक्ष्मी सूक्ष्म । पाहातां दिसे ॥ १९ ॥ कल्पना आकळी हेत । 
वस्तु कल्पनातीत । म्हणोन नाकळे अंत । अनंताचा ॥ २० ॥ अन्बय 
आणी व्यतिरेक । हा शब्दभेद कोणी येक । त्रिशब्दाचा अंतरविवेक । 
शोधिला पाहिजे ॥ २१॥ आधीं शोधिजे वाच्यांश । मग वोळखिजे 
लक्ष्यांश । लक्ष्यांशीं पाहातां वाच्यांठा । असेल कैंचा ॥ २२॥ सर्वनह्म 
आणी विमळब्रह्म । हा वाच्यांशाचा अनुक्रम । शोधितां लक्ष्यांशाचें वर्म । 
वाच्यांठा नसे ॥ २३ ॥ सर्व विमळ दोनी पक्ष । वाच्यांशी आटती 
प्रत्यक्ष । लक्ष्यांशीं लावितां लक्ष । पक्षपात घडे ॥ २४ ॥ हें लक्ष्यांरं 
अनुभवणें । येथें नाहीं वाच्यांहा बोलणें । मुख्य अनुभवाचे खुणे । 
वाचारंभ केंचा ॥ २५ ॥ परा पश्यंती मध्यमा वेखरी । जेथें वोसरती 
च्यारी । तेथें शब्दकळाकुसरीं । कोण काज ॥ २६ ॥ शब्द बोलतां 
सवेंच नासे । तेथें शाश्वतता कोठें असे । प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । 
बरें पाहा ॥ २७ ॥ दाब्द प्रत्यक्ष नासिवेत । म्हणोन घडे पक्षपात । सर्व 
विमळ ऐसा हेत । अनुभवीं नाहीं ॥ २८ ॥ ऐक अनुभवाचे लक्षण । अनुभव 
म्हणिजे अनन्य जाण । ऐक अनन्याचें लक्षण । ऐसे असे ॥ २९॥ अनन्य 
म्हणिजे अन्य नसे । आत्मनिवेदन जेसें । संगभंगें असतचि असे । आत्मा 
आत्मपणें ॥ ३० ॥ आल्यास नाहीं आत्मपण । हेंचि निःसंगाचें लक्षण । 
हें वाच्यांशे बोठिळें जाण । कळावया कारणें ॥ ३१ ॥ येरवी लक्ष्यांश 
तो वाच्यांशं । सांगिजेल हें घडे केसें । वाक्यविवरणें अपेसें । कळों लागे 
॥ ३२ ॥ करावे तत्वविवरण । शोधावे जह्य निर्गुण । पाहावें आपणास 


पडते. ' मी बह्य ' असे वाटण हा अहंकारच आहे. हे सूक्ष्मपणे पहावें. “ मी ब्रह्म ' हें कल्पना बोलते, हा हेतु कल्पना 
ओळखते, पण अह्य कल्पनातीत असल्यामुळे त्याचा पार लागत नाहीं, त॑ अनंत आहे. अन्वय आणि व्यतिरेक म्हणजे 
पिंडब्रह्मांडाची उभारणो व संहारणी हा शब्दभेद आहे, पण निःशब्द वस्तूचा अंतरविवेक शोधून अनुभविला पाहिजे. 
शब्द सोडून अर्थ, वाच्यांश टाकून लक्ष्यांश ध्यावा. “ सवंब्रह्म' व ' विमल्ञ्रह्म ' हे दोन पक्ष आहेत, पण हे दोन्ही 
वाच्यांश आहेत, त्या दोन्हींचे लक्ष्य पाहिलें पाहिजे. वमे उमगल्यावर हे शब्द व पक्ष काहो उरत नाहीं. येथें 
बोलावयार्च काम नाहीं, जेथें अनुभव घ्यायचा तेथें वाचारंभ कसचा ? परादि चारी वाच्या जेथे आटतात तेथे शब्दांचे 
कौशल्य काय 'याळणार ? शब्द बोळतो व लगेच नाहींसा होतो, त्याची शाश्वतता कोठं आहे ? शब्द नाशवंत म्हणून पक्ष 
व नाना मते बोलतात. अनुभवस्वरूप ग्रह्माच्या ठिकाणीं ' सर्वब्रह्म' नाहीं तसं ' विमळ अह्डी ' नाहीं, अनुभव म्ह. 
अनन्य, अनन्य म्ह. अन्य नाहीं. हें आत्मनिवेदन. स्व संग नाहींसा होतो व आत्मा आत्मपणाने आहे तसाच आहे. आत्म्याला 
आत्मपण नाहीं, हें त्याच्या निःसंगपणारचे लक्षण होय; आणि हाही वाच्यांश कळावा म्हणून सांगितला आहे, वार्च्यांशाते 
लक्ष्यांश सांगतांच येत नाही, पण कळण्यासाठी सांगावा लागतो ( १७-३२ ). तत्वांचे विवरण करावें, तत्त्वांच्या पळीकडील 





पमास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध २६३ 


आपण । म्हणिजे कळे ॥ ३३॥ हें न बोलतांच विवरिजे । विवरोन विरोन 
राहिज । मग अबोलणेंचि साजे । महापुरुषीं ॥ २४ ॥ शाब्दचि निःशब्द 
होती । श्रुति नेति नेति म्हणती । हें तों आठें आत्मप्रचिती । प्रत्यक्ष आतां 
॥३५॥ प्रचित आलियां अनुमान । हा तों प्रत्यक्ष दुरमिमान । तरी आतां 

| अज्ञान । मज कांहींच न कळे ॥ ३६॥ मी लटिका माझें बोलणें लटिकें । 

| ठटिका माझें चालणें लटिकें। मी माझें अवघेचि लटिकें। काल्यानेक ॥ ३७॥ 
मज मुळींच नाहीं ठाव । माझें बोलणें अवधेंचि वाव । हा प्रकृतीचा स्वभाव । 
प्रकृती लटिकी ॥ ३८ ॥ प्रकृति आणि पुरुष । या दोंहींस जेथें निरास । 
तेथें मीपण विदोष । हें केंवि घडे ॥ ३९ ॥ जेथें सर्वही अशेष जालें । तेथें 
विदोष केंचें आलें । मी मोनी म्हणतां भंगठें । मोन्य जेसें ॥ ४० ॥ आतां 
मोन्य न भंगांवे । करून कांहींच न करावें । असोन निःदोष नसावे । 
विवेकबळें ॥ ४१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नह्मनेरूपणनाम समास 
द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ श्रोतीं केला अनुमान । ऐसें केसें जदह्मक्ञान । कांहीच नाहीं 
असोन । हें केंवी घडे ॥ १ ॥ सकळ करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोक्ता । 
सकळांमधें अलिप्तता । येईल केसी ॥२॥ तथापी तुम्ही म्हणतां । योगी 
भोगून अभोक्ता । स्वर्गनकही आतां । येणेंचि पाडे ॥ ३॥ जन्मम्रृत्यु 
भोगीलेच भोगी । परी तो भोगून अभोक्ता योगी । यातनाही ,तयालागीं । 
येणेंचि पारडे ॥ ४ ॥ कुटून नाहीं कुटिला । रडोन नाहीं रडला । 
कुथोन नाहीं कुंथिला । योगेश्वर ॥ ५ ॥ जन्म नसोन घातला । 
ब्रह्म शोधावे व आपण तेंच हें ओळखावे. हे न बोलतां विवरून पहावे. महात्मे ब्रह्माविषयी मोनच धरितात. शब्द तेथे 
मुके होतात, हे प्रचीतीनें पहावे. येथे अनुमान काय कामाचे ? ' मी अज्ञान, माझे बोळणे लटके, मळा मुळींच ठाव नाहीं, 
एक ब्रह्मच आहे ? हे बोलणेही प्रकृतींतळें आहे म्हणून कांडी न बोलतां मीपण सोडून अह्या लीन व्हावें. प्रकतीचाच नव्हे 
तर पुरुषाचाही जेथे ( बह्मस्वरूपीं ) निरास होतो, तेथे ' मो ' आणि “ बोलका ? हे कोठें उरते ) तेथें सर्वेच सपाट होतें, 
विशेषत्वाने कांहींच नाहीं. ' मी मोनी ' म्हणतांच मोन भंग पावते, हा मोनी नाहीं हे जनांस कळते. त्याप्रमाणे * मी ब्रह्म 
म्हणतांच हा ब्रह्माहून वेगळा पडला, अहंतेनें घेर्लळा असे समजतात. तात्पर्य, मोन भंग नये, म्ह. बह्म होऊन 


* मो अह्म ? अहंतेचा वारा लागूं देऊ नये; विहित कर्मे कंखूने ' मी कर्ता, ' असे मानूं नये, असून कांड्रींच नसावें 
( ३३-४१). [द०९, स० २] 





९ प्रश्न-तुम्ही म्हणतां कीं ज्ञाता करून अकर्ता, भोगून अभोक्ता त्याचप्रमाण सकळांत असून अलिसत असतो, 
तर उलट यावर मो अस म्हणतो. कीं आतां यथेच्छ पापाचरण करण्यात कांहींच हरकत राहिळी नाहीं! कारण 
"च न्यायाने जन्मसत्यु भोगून न भोगल्यासारखे, पाप करून न केल्यासारखं, स्वगांला व नरकालाही जाऊन 


